मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


व्यीषगाता ३६ / अंक अकरावा 


ऑगस्ट १९८३ 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नवभारत 


अंक ११ ।॥ ऑगस्ट १२९८२३ 
। वाषिक वगणी ३० रुपये 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक 
मे. पुं. रेगे 


संपादकोय पत्रव्यवहार : 
मे. पृ. रेगे, 
संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 


द्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दीक्षित, 

ध्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
( जि. सातारा ) 


या नियतकालिकाच्या प्रकाशना्थ महाराष्ट्र 
राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनुदान 
मिळाले आहे. 


नवभारी 


ऑगस्ट १९८३ 
अनुक्रम 
संपादकीय कररवेदातीळ पामीर' पठार १९ 
- दे. व्यं. चौहान 
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची १ | माषांतरमीमांसेचे स्वरूप २६ 
तात्त्विक बेठक व व्यवहार तन नेमाडे 
- तर्कतोथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी ल 
दि धर्म आणि राजकारण ३३ 
जनसवा पत्रकारिता : ४ | - सुनील आडगांवकर 
नावा संदर्भात विचार ग्रंथ-परीक्षण शट 
ह आल्य माक निळी क्षितिजे, अनर्थाची फुले, सुकलेळे अश्रू, 
पंडित मालवीयजी आणि १० खांडेकर : मित्र आणि माणूस, अधांतरी. 
बनारस हिंदु विश्वविद्यालय वाचकांचा पत्रव्यवहार ४७ 
- व. त्रि. चिपळोणकर सार-खसंकलन परे 
लेखक-परिचय 


७ तकतथि लक्ष्मणशास्त्री जोशी : विद्वान, विचारवंत, लेखक व मराठी विइवकोशाचे प्रपख संपादक' 
वाई-४१२ ८०३, क्ष वि. ल. घारूरकर : अधिव्याख्याता, वत्तपत्रविद्या विभाग, शिवाजी विद्यापीठ 
कोल्हापुर-४१६ ००४. क व. त्रि. चिपळोणकर' : निवत्त प्राध्यापक भोतिको विभाग, इन्स्टिट्यट 
आफ सायन्स, मुंबई; फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपाटंमेंट्स, ९९६ नवी पेठ पुणे-४११ ०३०. 
७ द. व्य. चाहान : इतिहासाचे व फार्सी-उर्दूचे अभ्यासक; भूतपूव सदस्य, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा 
आयोग; सदस्य, मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ; सावेवाडी, जि लातूर. क भालचंद्र नेमाडे : 
अग्रगण्य मराठी कादंबरीकार; इंग्रजीचे प्राध्यापक, इंग्रजी विभाग मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
क्ल सुनील आडगांबकर : नेताजी सुभाषचंद्र बोस कॉलेज, नांदेड येथे प्राध्यापक, नांदेड. 
७ भा. ग. सुर्वे ः घम, तत्त्वज्ञान इ. विषयांचे संपादक, मराठी विश्वकोश, वाई-४१२ ८०३. 
७ ता. रा, भोसलं : मराठीचे प्राध्यापक छालबहाद्दूर शास्त्री कॉलेज, सातारा. क्ल भाग्यश्री 
पंडित : मराठी विश्वकोश कार्यालयातील अभ्यागत संपादिका, वाई-४१२ ८०३, 


४४ टक. 


संपादकीय 


भारतीय तत्त्वज्ञान 

भारतीय तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासाचा अभ्यास म्हणून सामान्यपणे करण्यात 
येतो. तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासाचे एक उद्दिष्ट, कोणत्याही मानवी व्यवहाराच्या इतिहासाप्रमाणे, त्या 
व्यवहाराचे व्यवहारकर्त्याच्या दृष्टीतून काय स्वरूप होते हे समजून घेण्याचे असते. व्यवहारकर्त्याला तो 
व्यवहार कसा दिसत होता ? त्याची स्वत:ची उद्दिष्टे, हेतू काय होते ? ज्या समग्र परिस्थितीच्या 
संदर्भात हे हेतू साधण्याचा तो प्रयत्न करीत होता, त्या परिस्थितीचे त्याचे आकलन काय होते ? इष्ट 
आणि अनिष्ट, योग्य आणि अयोग्य, अतूज्ञात आणि निषिद्ध ह्यांविषयीच्या त्याच्या कल्पना काय 
होत्या ? आणि ही परिस्थिती, प्रेरणा, त्यांना अनुकूल म्हणून दिसणारी साधने आणि त्यांना सफल 
करण्याच्या प्रयत्नांवर असणारी बाह्य व आंतरिक बंधने इ. घटकांनी त्या व्यवहाराला त्याचे स्वरूप 
कसे प्राप्त झाले ? ह्या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणे हे इतिहासाचे एक उद्दिष्ट असते. थोडक्पात, त्या 
व्यवहारकर्त्याला दिसणारे जग, त्याचे विचार, प्रेरणा, मूल्ये, ध्येये यांचे मिळून बनलेले त्याचे व्यक्तिमत्त्व 
आणि या दोहोंच्या संयोगाने सिद्ध झालेला त्याचा व्यवहार यांची कल्पनेत पुननिमिती करण्याचा 
इतिहासाचा प्रयत्न असतो. 

आपल्या नेहमीच्या व्यवहारात दुसर्‍या माणसांना समजून घ्यायचे असेल, तर असेच करावे 
लागते. म्हणजे त्यांच्या अंतरंगात शिरावे लागते. त्यांची परिस्थिती त्यांच्या दृष्टीने कशी आहे, त्यांचे 
संकल्प काय आहेत हे समजून घ्यावे लागते. पण दैनंदिन व्यवहारात आपल्या जवळची माणसे सोडली, 
तर इतरांना अशा रीतीने समजून घेण्याचे आपल्याला कारण नसते, एवढी आस्था आणि एवढा वेळही 
नसतो. त्यांच्या कृत्यांचे परिणाम काय झाले किंवा काय होतील, आणि ती कितपत योग्य किवा अयोग्य 
आहेत एवढभापुरते आपण त्यांचे मूल्यमापन करतो. हे करताना अर्थात स्वतःचे मानदंड वापरतो. पण हे 
मानदंड सामान्यपणे आज रूढ असलेले मानदंड असतात. नाहीतर आपले मूल्यमापन तऱ्हेवाईक ठरेल. 
आपण एकमेकांच्या व स्वत:च्याही कृत्यांचे असे जे मूल्यमापन करतो, त्याचे उद्दिष्ट सामाजिक स्वास्थ्य, 
कल्याण साधण्यासाठी सामाजिक व्यवहाराचे नियंत्रण करणे हे असते. म्हणजे ते व्यावहारिक असते. 
उलट, इतरांना समजून घेण्यात असे व्यावहारिक उद्दिष्ट असेलच असे नाही. केवळ त्यांना समजून 
घेणे एवढेच आपले उद्दिष्ट असेल. 

इतरांना समजून घेणे आणि त्यांच्या कृत्यांचे मूल्यमापन करणे ह्या भिन्न गोष्टी आहेत. 
* एखाद्याला पुर्णपणे समजून घेणे म्हणजे त्याला सवं गोष्टी माफ करणे होय ' ह्या वचनाचा अर्थ 
एवढाच घ्यायचा, कौ जेव्हा आपण दुसऱ्याच्या कृतीचे मूल्यमापन करतो, तेव्हा अनेकदा त्याने स्वत: 
संकल्पित केलेली आणि पार पाडलेली कुती-त्याच्या दृष्टीने त्याची जी कृती होती तो- आपल्यापुढे 
नसते; आपल्याला त्याच्या कृतीचे बाहेरून जे स्वरूप दिसत असते, त्याचे मूल्यमापन आपण करीत 
असतो. सामाजिक उद्दिष्टाच्या संदर्भात हे बाह्य मूल्यमापन पुरेसे असते. पण कर्त्याची स्वतःची मूल्ये 
असतात, योग्य-अयोग्य, उचित-अनुचित, वेध-अवेध यांविषयीचे त्याचे मानदंड असतात आणि तो 
त्यांच्या आधारे स्वतःचे मूल्यमापन करीत असतो. हे स्पष्टपणे केलेले मूल्यमापन नसेलही. त्याच्या 
साफल्याच्या, अभिमानाच्या, लज्जेच्या, पशचात्तापाच्या इ. भावनांच्या स्वरूपात हे मूल्यमापन असेल. 
पण हे मानदंड आणि त्यांच्या आधारे व्यक्‍तीने स्वत: स्वतःचे केलेले मूल्यमापन समजून घेणे हा त्या 
व्यवतीला समजून घेण्याचा भाग असतो. तिचे मूल्यमापन आपण जे करू ते अपरिहार्यपणे आपल्या मान- 
दंडांच्या आधारे करू. 


दोन नवभारत ऑगस्ट, १९८३ 


हे सवं व्रिवेचन तत्त्वज्ञानाचा इतिहास समजून घेण्याला, किंबहुना कोणत्याही मानवी व्यव- 
हाराचा इतिहास समजून घेण्याला लागू पडते. स्थूलमानाने तत्त्वज्ञानाचे तीन प्रांत असतात असे 
म्हणता येईल. एक प्रांत म्हणजे मानवी ज्ञानाची चिकित्सा, मानवी ज्ञानाचे प्रकार काय आहेत, त्याची 
व्याप्ती काय आहे, त्याच्या प्रामाण्याचे निकष कोणते, ज्ञानाचा आणि ज्ञानविषय असलेल्या वस्तूंचा- 
जगाचा- संबंध काय आहे, ह्या प्रश्‍नांचा उहापोह ह्या प्रांतात केलेला आढळतो. जगाच्या स्वरूपाचे 
साकल्याने, सबंध जग म्हणून ज्ञान प्राप्त कंखून घेण्याचा प्रयत्न दुसऱ्या प्रांतात मोडतो. विशिष्ट शास्त्रे 
जगाच्या विशिष्ट विभागांचे किंवा अंगांचे ज्ञान प्राप्त . करून घेतात. तत्त्वज्ञान या ज्ञानाचा उपयोग 
करून समग्र विश्वाचे एक एकात्म असे चित्र उभे करते. तिसऱया प्रांतात माणसाने जगावे कसे, मानवी 
जीवनाची सम्यक्‌ साध्ये कोणती आणि ती साधण्याचे योग्य मार्ग कोणते, ह्या प्रश्‍नांचा विचार होतो. 
आदश वैयक्तिक व सामाजिक जीवनाची संकल्पना स्पष्ट करणे हे तत्त्वज्ञानाचे एक महत्त्वाचे कायं 
आहे. तत्त्वज्ञानाची हीं तीन कार्ये अर्थात परस्परांशी संबंधित आहेत. 

तत्त्वज्ञान हा माणसाच्या आत्मजाणिवेचा आविष्कार होये. अनुभव आणि अंनुमान यांच्या 
ढोरे ज्ञान प्राप्त करून घेणे, ज्ञान प्राप्त करून धेत असताना चुका करणे आणि केलेल्या चुका दुरुस्त 
करणे हा एक नैसर्गिक मानवो वय़वहार होय. तत्त्वज्ञानात्मक विचार करीत असताना माणूस हा 


जे निकष अध्याहूत असतात ते स्पष्ट करण्याचा, त्यांची एक सुसंगत व्यवस्था लावण्याचा, त्यांच्या 
प्रामाण्याचा आधार शोधण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. आणि या प्रयत्नातुन प्रचलित वैयक्तिंक व 


पण आजच्या “ आपल्या ज्या तत्त्वज्ञानात्मक संकल्पना आहेत, त्या * पाश्‍चात्त्य आहेत. आपण 
भारतीय आहोत आणि भारतीय म्हणून आपला जो सांस्कृतिक वारसा आहे, त्याचा भारतीय तत्त्वज्ञान 
हा महत्वाचा घटक आहे पण ह्या वारशाचे मूल्यमापन आपण ज्या दृष्टीने करू, ती “ पाइचात्त्य 
आहे. हा आपला वारसा आहे हे केवळ एक ऐतिहासिक सत्य आहे काय? शहरात आधुनिक सुख- 
सोयींनी सुसज्ज असलेल्या फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या, आधुनिक व्यवसायात गुंतलेल्या माणसाचा वारसा- 
हक्‍काने त्याच्याकडे आलेला जुना बाडा असावा आणि त्याने प्रेमाने, निष्ठेने तो जतन करावा; पण या 
पलीकडे त्याच्या आजच्या प्रत्यक्ष जीवनात त्या वाड्याला काही स्थान असु नये असे या सांस्कृतिक 
वारशाचे स्वरूप आहे काय ? हा जर जिवंत वारसा असेल, तर आजचे भारतीय जीवन घडविण्यात 
त्याचा हात असला पाहिजे. 

तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासाचा शोध घेणे ही एक गोष्ट आहे आणि तत्त्वज्ञान 


त्मक विचार करणे 
ही वेगळी गोष्ट आहे. तत्त्वज्ञानात्मक विचार आपण करीत असतो, तत्त्व-पंशोधन 


करीत असतो, तेव्हा 


संपादकीय तीन 


आपण कोणत्यातरी तत्त्वज्ञानात्मक समस्येशी झटापट करीत असतो. त्या आपल्याला पडलेल्या समस्या 
असतात. या समस्यांचे आजचे स्वरूप अर्थात पूर्वी झालेल्या चर्चेतुन, पूर्वी उपस्थित करण्यात आलेल्या 
प्रनांना दिलेल्या उत्तरांतून, ह्या उत्तरांत सापडलेल्या अडचणीतून त्यांना लाभलेले असते. आता 
सॉक्रेटिस-प्लेटोपासुन सुरू झालेल्या पाइचात्त्य तत्त्वज्ञानाच्या प्रवाहात एक सातत्य आढळते. यामुळे 
पूर्वसूरींनी केलेली तत्त्वचर्चा केवळ तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते असे नसते; तर 
तत्त्वसंश्ोधनासाठीही ती महत्त्वाची ठरते. म्हणजे आज ज्या तत्त्वज्ञानात्मक समस्यांशी आपली झटापट 
चालू असेल त्यांचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी आणि. त्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी पुर्वसुरींनी केलेली चर्चा 
उपयुक्‍त असते. म्हणून ती चर्चा इतिहासात जमा झालेली नसते. ती आज चाललेल्या चर्चेत . अंतभूत 
असते. काळाच्या दृष्टीने जे पूर्वसूरी असतात ते तत्त्वसंशोधनाच्या - दृष्टीने समकालीन .असतात. सवच 
भूतकालीन तत्त्ववेत्त्यांना हे स्थान लाभलेले असते असे नाही. उदा., अनॅक्सागोरस किवा एम्पिडोक्लीस 
यांचे तत्त्वज्ञान केवळ तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासाचा भाग बनले आहे. पण तसे प्लेटो-ऑँरिस्टॉटल किवा 
देकातं किवा हयूम यांचे नाही. उदा., ' खुला ? समाज आणि * बेदिस्त ' समाज यांच्यामधील भेदाचे 
काले पॉपर यांनी जे विवेचन केले आहे, त्याच्यात प्लेटोच्या सामाजिक विचारांच्या चिकित्सेला मह 
तत्वाचे स्थान आहे. ' मानवी कृती'च्या स्वरूपाच्या अँरिस्टॉटलने केलेल्या विश्लेषणाची दखल समकालीन 
तत्त्ववेत्ते अगत्याने घेतात. . 


भारतीय दक्षंनात तत्त्वज्ञानात्मक समस्यांचे जे विश्‍लेषण आणि विवेचन झाले आहे,ते अश्याच 
रीतीने समकालीन चर्चेमध्ये सामील करून घेता येईल का ? हट्टाने नव्हे, तर स्वाभाविकपणे सामील 
करून घेता येईल का ? असे ते करून घेता आले नाही, तर त्याचे महत्त्व केवळ ऐतिहासिक राहील. 
तत्त्वसंश्ोधनाच्या दृष्टीने त्याला काही महत्त्व असणार नाही. ह्या दिशेने प्रयत्न करायचे झाल्यास, 
आजची तत्त्वचर्चा आणि पारंपरिक भारतीय तत्त्वज्ञान यांचा अथंपूरणे संबंध जोडायचा क्षाल्यास या 
दोहोंत समान स्थळे कुठे कुठे आढळतात 
___ परंतु हे साधण्यापूर्वी भारतीय दाक्लंनिक परंपरेचा आंतरिक परिचय 'करून' घेणे आवद्यक 
आहे. आंतरिक परिचय-करून घेणे आवइ्यक आहे ह्या म्हणण्यातचे' असे अभिप्रेत आहे, की आपण आज 
ह्या परंपरेच्या बाहेर आहोत. आज आपले (आधुनिक क्षिक्षितांचे) ह्या परंपरेचे जे आकळन आहे, ते 
वाशचात्त्य संकल्पनांच्या माध्यमाद्वारा झालेले आकलन आहे. संस्कृतमधून पारंपरिक पद्धतीने भारतीय 
दर्षनांचे अध्ययन केलेल्या शास्त्री-पंडितांना ह्या परंपरेचे जसे आंतरिक. ज्ञान असते; तसे आपल्याला 
नसते. पण त्यांचे हे ज्ञान कितीही समृद्ध व भेदक असले, तरी आपल्या दृष्टीने ते मूक असते. कारण 
अनेकदा आपण जे प्रश्‍न उपस्थित करतो, त्यांची उत्तरे आपल्याला शास्त्री-पंडितांकडून मिळत नाहीत. 
किंबहुना आपले प्रश्‍नच त्यांना समजत नाहीत असे बऱ्याच वेळा आढळून येते. त्यांच्या परिभाषेत हे 
प्रन मांडता येत नाहीत. ही भाषिक अडचण नसते. ती संकल्पनात्मक अडचण असते. आपले प्रश्‍न 
जेव्हा त्यांच्या संकल्पनांच्या माध्यमातून मांडण्यात येतात, तेव्हा त्या प्रनांचे स्वरूप पालटलेले असते, 
ते वेगळेच प्रश्‍न बनलेले असतात असे आढळून येते. 


तेव्हा आपल्या संकल्पना बाजूला सारून ह्या दाशंनिक परंपरेच्या अंतेरंगात शिरले पाहिजे 
आणि संकल्पनांचे तिच्या स्वतःसाठी जे आशय होते आणि आहेत त्यांचे आकलन करून घेतले पाहिजे, 
आधुनिक शिक्षितांचे संस्कृतचे ज्ञान सर्वसाधारणपणे तुटपुंजे असते हवी ह्या कामात येणारी मुख्य अडचणं 
नव्हे. खरी अडचण अशी आहे, कौ भारतीय तत्त्वज्ञानाची परंपरा ही बऱर्‍्य!च प्रमाणात मोखिक आहे. 
ती ग्रंथनिविष्ट झालेली परंपरा आहे ही गोष्ट खरी. एखाद्या ग्रंथाचा जो आशय परंपरेत सर्वमान्य 
म्हणून स्वीकारण्यात आलेला अपतो, तो त्या ग्रंथातील लिखित विधाने आणि त्यांचे अथं यांच्यामध्ये 
पूर्णपणे सामावलेला नसतो. सूत्रग्रंथाचा आशय जसा त्यांतील विधानांचे जे शब्दशः अथं होतात त्यांच्यांत 


चार नवभारत ऑगस्ट, १९८३ 


सामावलेला नसतो, तो भाष्याच्या द्वारा प्रकट होतो त्याप्रमाणे भाष्याचा आझ्ययही भाष्यावरील भाष्या- 
द्वारा प्रकट होतो. आणि ह्या ग्रंथसन्तानाचा संपुर्ण आहय गुरुमुखाद्राराच प्रकट होतो, अध्ययन-अध्या- 
पनाच्या सर्वोच्च पातळीवर सवंश्रेष्ठ अध्यापक जे विवरण करतो त्याच्याद्वारा आणि अज्या अध्या 
पकांच्या विवादांतुन, त्यांनी केलेल्या ' शास्त्रार्थाःतून तो प्रकट होतो. आणि हा आशय विकसनशील 
असतो. प्रत्येक समथ अध्यापक तिच्यात भर घालीत असतो. 


हा सबंध आशय समजून घेण्याची इतिहासाने आपल्याला दिलेली वहुधा शेवटची संधी पारं- 
परिक पद्धतीने अध्ययन-अध्यापन केलेल्या आजच्या शास्त्री-पंडितांच्या रूपाने आपल्यापुढे आहे. आणि 
त्यांतील अनेक पंडित सत्तरीच्या पुढे आहेत. तेव्हा आपले स्वतःचे प्रश्‍न तात्पुरते बाजूला ठेवून ह्या 
दाहंनिक परंपरेत विकसित झालेला तत्त्वज्ञानात्मक आशय, त्याच्या सम्यक्‌ स्वरूपात, आपण आत्म- 
सात केला पाहिजे. ह्या पंडितांच्या पायापाशी बसून आपण अध्ययन केले पाहिजे. 


पण आपण जे आाहोत ते आहोत आणि आपल्या विचारांची जी संकल्पनात्मक चौकटं आहे 
तिने आपल्याला घडविलेले आहे. आपल्याला जे प्रश्‍न पडतात आणि ज्या पद्धतीने आपण त्यांची उत्तरे 
शोधतो, ती ह्या चोकटीने घडविलेली असते. तेव्हा ही चौकट बाजूला सारून दुसऱ्या एखाद्या संकल्पना- 
त्मक चौकटीच्या अंतरंगात शिरून तिच्या दृष्टीने जगाकडे आणि माणसाकडे पाहणे हे सोपे काम नव्हे. 
पण तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासाचा अभ्यास करायचा तर ते हाती घ्पावेच लागेल. 

भारतीय संकल्पनात्मक चोकटीत प्रवेश करण्याचा एक मागे म्हणजे आपले प्रश्‍न आणि त्यांना 
आपण देत असलेली उत्तरे झ्ास्त्री-पंडितांपुढ ठेवणे आणि त्यांना त्यांची चिकित्सा करायचे आवाहन 
'करणे. ह्यातून दोन गोष्टी साधतील, एक तर भारतीय परंपरेत जे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले नव्हते 
अह्या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधताना (किंवा हे प्रश्‍न का उपस्थित होत नाहीत हे दाखवून देताना ) भारतीय 
संकल्पनांचा विकास होईल. आज रूढ झालेली भारतीय दाशंनिक परंपरा प्रवाही होईल. पण आपल्या 
दृष्टीने होणारा लाभ असा असेल, की अश्या ताकिक झटापटीतून आपल्या संकल्पनात्मक चौकटीची 
आणि भारतीय संकल्पनात्मक चौकटीची भिन्न गृहीतकृत्ये स्पष्ट होतील. ही जाणीव भारतीय चौकटीत 
प्रवेश करण्यासाठी तर उपकारक ठरेलच; पण आपल्या स्वत:च्या चौकटीविषयीची 
अधिक स्पष्ट होईल. 


परस्परांच्या झालेल्या ह्या खोळ ओळखीतुनच भारतोय आणि पाइचा 
अधिक यथाथंपणे होऊ शकेल 


ही आपली जाण 


त्त्य परंपरांचे मूल्यमापन 


स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची तात्विक बेठक व व्यवहार* 


तकतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांच्या जन्म- 
शतान्दीचे हे वर्षे आहे. त्यांना जीवनाचे तत्त्वज्ञान 
स्पष्ट व निडिचित स्वरूपात लाभले आणि त्या तत्त्व” 
ज्ञानाच्या प्रकाशात त्यांनी सर्वे जीवनयात्रा अखेर- 
वर्यन्त चालविली आणि अखेरीस त्यांना कृतार्थता 
वाटली; पूर्णंतेचा विशुद्ध अनुभव आला आणि 
“ धन्योहं धन्योहं प्राप्तव्यं सर्वेमद्य संपन्नम्‌ ।। "५ असे 
धन्यतेचे उद्गार त्यांनी काढले. त्या तत्त्वज्ञानाची 
बैठक त्यांना प्राप्त झाली, ती इटलीचा श्रेष्ठ देश- 
भक्‍त तत्त्वज्ञ जोसेफ मॅझिनी याच्याकडून ! मॅझि- 
नोच्या आत्मचरित्राचे सावरकरांनी प्रसन्न शैलीत 
भाषांतर केले. त्या भाषांतराला त्यांनी जी प्रस्ता- 
वना लिहिली आहे, ती अत्यंत मननीय आहे. 
सावरकरांच्या तत्त्वदर्शी प्रज्ञेची प्रेरणा त्यांना कोठून 
व कशी मिळाली, याचे या प्रसन्न प्रस्तावनेमध्ये 
स्वच्छ दर्शन घडते. त्यात ते म्हणतात- “ जगामध्ये 
आजपर्यंत जेवढ्या राज्यक्रांत्या झाल्या त्या सर्वाहून 
इटलीच्या राज्यक्रांतीत उदात्त वृत्तीचा कळस झालेला 
आहे... या सर्वे महत्‌कृत्यांनी व महनीय नरमण्यांनी 
अलंकृत अशी दुसरी राज्यक्रांती आजपर्यंत झाली 
नाही, असे इतिहासास कबूल करावे लागते. या 
इटलीच्या राज्यक्रांतीत सद्गुणांचा जो इतका 
उत्कर्ष झाला याचे मुख्य कारण हे आहे, कीती 
राज्यक्रांती ही व्यक्तीसाठी, लोभासाठी वा हेषासाठी 
झालेली नसून तिचा पाया अत्यंत उन्नत अशा महत्‌- 
तत्त्वांवर रचलेला होता. मोठाल्या क्रांत्या ह्या 
तलवारीपेक्षा तत्त्वानेच घडवून आणलेल्या असतात. 
पण तलवारीशिवाय तत्त्वांचा जय होत नाही ही 
दुःखाची गोष्ट आहे व म्हणून इटलीने तलवार 


% हे वर्ष स्वातंत्रपरवीर सावरकरांच्या जन्मशताब्दीचे. 


झाहोत. “संपादक, 
नळ भा. र 


उपसली. परंतु त्या तलवारीचे अग्रभागी जर सत्याचे 
अधिष्ठान नसते, तर त्या तलवारीला तिने स्पर्शही 
केला नसता. ज्या तत्त्वांवर या पवित्र स्बातंत्र्ययुद्धाचा 
पाया रचला होता, ती तत्त्वे प्रथमतः मॅझिनीने 
इटलीस शिकविली...... मॅझिनीचे राजकारण हे 
प्रवृत्ती व निवृत्ती यांचे एकीकरण होते. त्याच्या 
राजकारणाची इमारत ही नीतीच्या पायावर उभार- 
लेली होती ...... राजकारण म्हणजे समाजाची, 
स्वदैश्याची व स्वराष्ट्राची दास्यमोचना व संवर्धना 
होय. तिकडे दुलंक्ष करणे म्हणजे मनुष्यजातीवर 
आलेले भयंकर संकट निमूटपणे पाहण्याचे अक्षम्य 
पातक करणे होय. धर्माची खरी व्याख्या म्हणजे 
मनुृष्यमात्राचे धारण करणे ही होय. मनुष्यमात्र 
दास्यपंकात किंवा अनीतीत रुतला असता आपण 
स्वतःस मुक्‍त करून घेऊ, ही समजूत ढोंगीपणाची 
आहे. भूतदयेशिवाय स्वतःच्या मुक्तीला दुसरा मागे 
नाही......हे भूतमात्रांचे अंतिम कल्याण करण्या- 
साठी, त्यांची ज्ञानाने व पाव्त्र्याने आत्मोन्नतो 
होण्यासाठी व त्यांना सत्कृत्ये करण्यास सामथ्यं 
येण्यासाठी पहिली अत्यंत आवश्यक गोष्ट म्हणजे 
त्यांचे दास्यविमोचन करणे व स्वातंत्र्य मिळवून 
देणे ही होय ”. ( समग्र सावरकर वाडूमय, खंड ८, 
स्वातंत्र्यसमर विभाग, पृ. २,४. ) 

सावरकरांना जोसेफ मॅझिनीमध्ये विदवमानवता- 
वादी तत्त्वज्ञ असा क्रांतीचा आदश नेता व गुरू 
दिसला. त्यांच्या कारकोौर्दीच्या प्रारंभीच त्यांना 
आदर्शाच्या दोन प्रतिमा प्राप्त झाल्या. एक जोसेफ 
मॅझिनी व दुसरी प्रतिमा म्हणजे १८५७ चे स्वातंत्र्य- 
समर. इटली ऑस्ट्रियाच्या साम्राज्यशाहीखाली 


त्यानिमित्त हा लेख प्रसिद्ध करीत 


यर नवभारत 


दडपला गेला होता आणि त्याचे आठ राज्यांमध्ये 


तुकडे झाले होते. समग्र, सबंध, स्वतंत्र इटली सुमारे 
६० वर्षांच्या स्वातंत्र्यसमरात मुक्‍त होऊन उभा 
राहिला. त्याला. नेतृत्व व ध्येयवाद मॅझिनीने दिला. 
म्हणून सावरकर त्यास महात्मा व भगवान मॅझिनी 
म्हणून निदिष्ट करतात. मॅझ्िनीच्या दृष्टीने जगातील 
सगळीच राष्ट्रे मुक्‍त होणे हे मानवजातीच्या भवित- 
व्याच्या दृष्टीने व मानव्याच्या विकासाच्या दृष्टीने 
अत्यंत इष्ट आहे. सवं मानवांना मुक्तपणे आत्म- 
विकास करण्याची संधी प्राप्त होऊन एकात्म विश्‍व- 
मानवता या भूतलावर स्थापित झाली पाहिजे. 
आथिक, राजकोय वा मानसिक असे कसलेही शोषण 
समूळ नष्ट झालेल्या मानवजातीकरताच हे भूमंडल 
देवाने निमिलेळे आहे. जगातील सवं धर्मांचे विवेक- 
बुद्धीने निवडलेले हेच सार आहे, असे मॅझिनीचे 
वैचारिक सूत्र आहे. या विचारसुत्राचे आविष्करण 
सावरकर करतात- “ नाही नाही, राष्ट्रे कधीही 
मरत नाहीत. परमेश्‍वर गांजलेल्यांचा कैवारी आहे. 
ह्याने मनुष्य स्वातंत्र्यात राहण्यासाठी उत्पन्न केला 
आहे. तुम्ही मनात आणा की, तुमचा देश स्वतंत्र 
झालाच.” सावरकर म्हणतात, “ याहून अधिक 
उत्साहक असा दुसरा कोणता राष्ट्रमंत्र आहे ? 
एकदा मनुष्याने असा निश्‍चय केला, की मी स्वातंत्र्य, 
स्वदेश व मानव्य यांवर भक्‍ती करतो, की मग त्याने 
स्वातंत्र्यासाठी, स्वदेशासाठी व मानव्यासाठी लढलेच 
पाहिजे. अखंड लढले पाहिजे. सर्व आयुष्यभर लढले 
पाहिजे, शक्‍य त्या त्या शस्त्राने लढले पाहिजे. 
तिरस्कारापासून तो मरणापर्यंत सर्वे संकटे तुच्छ 
मानली पाहिजेत. द्वेषाला व निदेला दूर केले पाहिजे. 
दुसर्‍या कोणत्याही फलाची आकांक्षा न करता फक्त 
'कतंव्य म्हणून त्याने तत्पर क्षाले पाहिजे.” सावरकर 
म्हणतात, “' याहून अधिक दिव्य असा कोणचा 
राष्ट्रमंत्र आहे ? प्रीति करा, तरुण हो, प्रीति 
करा, मनुष्याला परमेश्वराकडे नेणारी प्रीति ही 
सोपानपरंपरा आहे. कुटुंबावर प्रीति करा. स्वदेश्ा- 
वर प्रीति करा, तरुण हो, मनुष्यजातीवर प्रीति 
करा, ” याहून अधिक प्रेमळ असा दुसरा कोणचा 
राष्ट्रमंत्र आहे ? व (मॅझिनी म्हणतो)- '' नुसती 
इटली स्वतंत्र होऊन काय उपयोग ? आपण स्वतंत्र 
होताच दुसर्‍याला स्वतंत्र केले पाहिजे ”. मेझिनीच्या 


ऑगस्ट, १९८३ 


आत्मचरित्राचे हे भाषांतर सावरकरांनी का केले, 
कह्याकरता केले याचे स्पष्टीकरण ते प्रस्तावनेत 
देतात, “ माझ्या तरुण देशबंधूंनी राजकारणातील 
अंतिम सत्ये व महत्सिद्धांत शिकावेत अक्षी माझी 
उत्कट इच्छा आहे. ही सत्ये शिकण्यास राजकारण- 
शास्त्रात ज्यांनी अग्रनेसरत्व मिळविले आहे, त्यांच्या 
उपदेशामृताच्या प्राशनाशिवाय दुसरा उत्तम मार्ग 
नाही, अक्षा तत्त्ववेत्त्यांमध्ये महाभाग मॅक्षिनीशिवाय 
तरुण राष्ट्रभक्‍तांना उत्साहक, दिव्य, प्रेमळ, उदात्त 
अश्ञा राष्ट्रमंत्राची दीक्षा देण्यास कोणता गुरू सापड- 
णार आहे ?... मॅझिनीने ही तत्त्वे केवळ इटली. 
करताच सांगितली नाहीत. इटली निमित्तमात्र करून 
ही राजंकारणशास्त्रातील महत्‌ सत्ये त्या महात्म्याने 
सवे मनुष्यजातीसाठी प्रकट केली आहेत ”. 
मॅझिनीच्या रूपात सावरकरांना तत्त्वज्ञ स्वातंत्र्य- 
वीराची आदश प्रतिमा सापडली. त्याचप्रमाणे भारत 
रणाविण स्वतंत्र होणार नाही, रणाविण कोणतेही 
राष्ट्र स्वतंत्र होऊ शकत नाहो, हे इतिहासाचे रहस्य 
लक्षात घेऊन भारताच्या ,पहिल्या स्वातंत्र्ययमराची 
प्रतिमा त्यांना १८५७ च्या बंडामध्ये सापडली. या 
बंडाच्या उठावामध्ये आधुनिक युगाला साजेसे असे 
कसलेही ध्येयवादाचे सूत्र सापडत नाही. ती एक 
योगायोगाने घडलेली आणि वणव्याप्रमाणे सर्वत्र 
पसरलेली शिपायांची अंदाधुंदी होती, असे त्या 
बंडाची कथा सांगणारे सावरकरांच्या अगोदरचे, 
समकालीन आणि नंतरचे इतिहासज्ञ लेखक म्हण- 
तात. परंतु सावरकरांनी या प्रचंड घटनेची, सर्व 
तर्‍हेच्या पुराव्यांची साधनसामग्री तपशीलवार तपा- 
सुन इतिहासाच्या तत्त्वज्ञानाच्या अनुसाराने उपपत्ती 
लावण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो मोठा अथंपुर्ण 
आहे. “ १९५७ चे स्वातंत्र्यसमर ” सावरकरांच्या 
ओजस्वी साहित्यशैलीचा एक उत्कृष्ट नमुना 
म्हणूनही अत्यंत वाचनीय आहे. त्यांची तेजस्वी 
लेखणी तलवारीसारखी या प्रबंधात- तळपत आहे. 
ते या स्वातंत्र्यसमराची उपपत्ती लावत भसताना 
म्हणतात- “' मोठमोठाल्या धमंक्रांत्या आणि राज्य- 
क्रांत्या यांच्या वरवरच्या स्वरूपात असणाऱ्या 
असंबद्धतेची किवा विभिन्नतेची साखळी त्या 
क्रांत्यांच्या मुळाशी असणाऱ्या तत्त्वास समजून 
घेतल्याशिवाय कधीही जुळवता येणार नाही. भनेक 


स्वातंःउयवीर सावरकरांची तात्त्विक बेठक व व्यवहार ३ 


चक्रे व अनेक लोहभाग यांनी युक्‍त असणारे एखादे 
भव्य यंत्र प्रचंड शक्‍तीची कामे करीत असताना ती 
शक्ति कोणच्या यंत्रश्नास्त्रीय नियमाने उत्पन्न केलेली 
आहे, हे पूणे रोतीने कळल्याशिवाय प्रेक्षकांमध्ये 
आठचर्याने उत्पन्न होणारी विस्मयता उद्भवेल; 
परंतु ज्ञानाने येणारी माभिकता मात्र कधीही 
आढळणार नाही. फ्रेंच राज्यक्रांती किंवा हॉलंड- 
मधील धमंक्रांती यांसारखी अद्भूत कृत्ये वाचकांना 
व लेखकांना आपल्या भव्यतेने चकित करतात... 
परंतु मूळ शक्तींच्या विवरणाशिवाय त्या क्रांतींचे 
खरे रहस्य कधीही लक्षात येणारे नसल्याने इति- 
हासशास्त्रात नुसत्या वर्णनापेक्षा मूळ विवरणालाच 
अधिक महत्त्व दिले आहे... हिंदुस्थानात इ.स. १८५७ 
साली घडलेल्या प्रचंड राज्यक्रांतीचा इतिहास अशा 
झ्ञास्त्रीय पद्धतीने कोणीही स्वदेशी किवा विदेशी 
ग्रंथकाराने लिहिलेला नसल्याने त्या क्रांतियुद्धा- 
बद्दल लोकांत विलक्षण भ्रामक व दुष्ट समजुती 
प्रचलित झालेल्या आहेत.” ''इ. स. १८५७ सारखी 
सारखी प्रचंड क्रांती हेतुव्यतिरिक्‍्त घडणे शक्‍य आहे 
का? पेक्षावरपासून कलकत्त्यापयंत जी लाट उस- 
ळली, ती आपल्या सामर्थ्याने काहीतरी विशिष्ट 
पदाथ बुडवून टाकण्याच्या हेतृशिवाय फुटणे शक्‍य 
होते का ?... काडतुसांची भीती किवा अयोध्येचे 
खालसा केलेले राज्य ही आनुषंगिक व आकस्मिक 
कारणे होत. ही कारणे खरी समजली, तर १८५७ 
चे खरे स्वरूप कधीही कळणार नाही. सर्वे लहान- 
मोठी कारणे ही निमित्ते असून मुख्य प्रधान कारणे 
म्हणजे त्यांच्या मुळाशी असलेली तत्त्वे... ही तत्त्वे 
कोणती होती ? हजारो शूरांच्या तलवारी त्यांच्या 
म्यानांतून ओढून काढून रणांगणात चमंकणारी ही 
तत्त्वे कोणती होती ? निस्तेज झालेल्या मुकुटांना 
सतेजता देणारी व मोडून पडलेल्या ध्वजाचे पुन- 
झद्धरण करणारी ही तत्त्वे कोणती होती ? ज्यांच्या- 
वर हजारो व्यकती आपल्या उष्ण रक्‍ताचा अभिषेक 
वर्षानुवर्षे अखंड प्रेमाने सुरू ठेवतात, ती ही तत्त्वे 
कोणती होती ? मौलवींनी ज्यांना उपदेश करावा, 


ब्राह्मणांनी ज्यांना विजयी भव म्हणून आशीर्वाद 
द्यावेत, दिल्लीच्या मशिदींतुन व काशीच्या देवळांतुन 
ज्यांच्या यशःप्राप्तीसाठी परमेश्‍वराकडे दिव्य प्राथना 
पाठविण्यात याव्या, ज्यांच्या साहाय्यासाठी श्रीमत्‌ 
हंनुमानजीने कानपूरच्या रणांगणावर हुंकार करू 
लागावा व ज्यासाठी क्षाशीच्या महालक्ष्मीने, शुंभ- 
निशुंभांच्या रक्‍तांत भिजलेली आपली पुराणप्रसिद्ध 
तलवार पुन्हा उपसु लागावे, अक्ली ही तत्त्वे कोणती 
होती ?” 

ही १८५७ च्या क्रांतीची प्रधान कारणे असलेली 
दिव्य तत्त्वे म्हणजे स्वधमं व स्वराज्य ही होत 
[समग्र सावरकर वाडूमय, खंड ८ वा, स्वातंत्र्यसमर, 
पृ.३०,३१.]. हिंदु-मुसलमानांच्या एकत्रित उठावाची 
उत्कृष्ट प्रतिमा सावरकर अंदमानातून बाहेर आल्या- 
वर त्यांच्या दृष्टिपथातून कायम नाहीशी झाली. 
*: अभिनव भारत ” उभारण्याकरिता त्यांना जोसेफ 
मॅक्षिनीचे विशवमानवतावादी राजकीय तत्त्वज्ञान 
प्रेरणा देत होते आणि त्याबरोबरच १८५७ सालचा 
हिंदु-मुसलमानांचा स्वधर्म व स्वराज्य यांकरता 
झालेला उठाव स्फूर्ती देत होता. परंतु अंदमानातील 
दीघेकालीन यातनांचा अनुभव आणि त्या कालखंडात 
स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यन्तच्या घडामोडींतील मुसलमानी 
राजकारण्यांचे ह्िराष्ट्रवादी व लोकझ्याहीविरोधी 
राजकारण यांच्यामुळे ते हिंदुराष्ट्रवादी बनले. परंतु 
या हिंदुराष्ट्रवादामध्ये त्यांच्या समोरचे हिदू राष्ट्र 
म्हणजे आजचा जाती, पंथ, उच्चनीच भाव यांनी भर- 
लेला, विस्कळित, श्रृतिस्मृतिपुराणोक्त ख्ढींनी बद्ध 
असलेला अंधश्रद्ध हिंदू समाज नव्हे. सवे परंपरेच्या 
बंधनांतून मुक्‍त झालेला, परंपरेचा पूर्ण विच्छेंद करून 
अद्ययावत बनलेला बुद्धिप्रामाण्ययादी असा हिंदू 
समाज आणि त्याचे समतावादी राष्ट्र असा 
सावरकरांच्या हिंदुराष्ट्रवादाचा अर्थ आहे. खरे 
म्हणजे ते हिंदुत्व हिंदुत्व राहत नाही, त्याच्या पाठी- 
मागे हिंदुत्वाचा इतिहास आहे; परंतु तो समाज 
आधुनिक “ अभिनव भारत ” असा सावरकरांना 
अभिप्रेत होता. 


जनसेवा पत्रकारिता : भारतीय संदभात विचार 


वि. ल. धारूरकर 


१९ वे शतक हे कादंबरीकाराचे युग होते तर 
२० वे शतक हे पत्रकाराचे युग होय, असे जेम्स 
रेस्टन' यांनी साथंपणे संबोधिले आहे. तांत्रिक, 
झास्त्रीय व भौद्योगिक प्रगतीमुळे माहितीचे विविध 
प्रवाह अधिकाधिक गती घेत आहेत. वृत्तपत्रविद्या 
हे एक प्रगत माहितीझास्त्र म्हणून पुढे येत आहे. 
माहितीशास्त्रज्ञ या नात्याने पत्रकार या संदर्भात 
विविध प्रकारच्या संवादमाध्यमांतून मोलाची कार्ये 
बजावत आहे. आण्विक मुद्रण, उपग्रह दळण- 
वळण इ. मुळे उत्पादन व व्यवस्थापनाचे तंत्र 
झपाट्याने बदलत आहे. संवादक्षेत्रातील * क्रांती ' 
बरोबरच वृत्तविद्येचे तत्त्वज्ञानही नव्या परिस्थितीची, 
जाणिवांची जाण ठेवून विकसित होत आहे. सखोल 
वार्तालेखन ( 1)०९७५७ 86७०५७ ), संशोधन 
पत्रकारिता (1865९81200 उ०प718115700 ), जन 
सेवा पत्रकारिता इ.चा त्यात समावेश होतो. अज्ञा 
संकल्पनांची विविध ख्पे स्पष्ट करून त्यांचा भारतीय 
संदर्भात विचार करणे आवद्यक आहे. येथे “जनसेवा 
पत्रकारिता ? या संकल्पनेची चिकित्सा करण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. 

“ जनसेवा पत्रकारिता ? ह्या नव्या अंगाचे महत्त्व 
दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. आज हे नवे वळण 
(४५८10 ) आहे, उद्याच्या भविष्यात अश्या प्रकारच्या 
पत्रकारितेचा परिपोष करणे ही काळाची गरज 
आहे.' तेव्हा यावरून ही संकल्पना व तिचे नीटपणे 
आकलन करून घेणे हे किती निकडीचे आहे, याची 
स्पष्ट कल्पना येऊ शक्रेल. र 

अन्य कोणत्याही साधनापेक्षा वृत्त-माध्यमांना 
(७७४७ 1४९१18 ) अधिक प्रमाणात लोकानुवर्ती 
राहून कार्यभार उचलावा लागतो. कारण या सवे 
साधनांची सामाजिक बांधीलकी ही निविवादपणे 
श्रेष्ठ स्वरूपाची असते. अगदी प्रारंभीच्या काळा- 
पासुन भारतीय वृत्तपत्रांनीसुद्धा याच तत्त्वाचा 
अंगीकार करून लेखन केलेले आहे. जेम्स ऑगस्टस्‌ 
हिकी या ' बेंगाल गॅझेट ' या पत्राच्या संपादकाने” 


सुद्धा याच भूमिकेतून कंपनी सरकारश्षी संघष 
केलेला आहे'. भारतीय वृत्तपत्रे जनसेवेची प्रदीघं 
परंपरा घेऊन उभी आहेत. वृत्तपत्रे व जनसंवाद- 
साधनांनी एक सामाजिक संस्था या नात्याने वावरले 
पाहिजे. एका व्यक्‍ती वा समुहाच्या हितसंबंधाचे 
जतन करणे नव्हे तर समाजहिताचे पोषण करणे हे 
या संस्थांचे आद्य कतंव्य ठरते. 

जनसेवा पत्रकारितेमध्ये समाजविकासास पूरक 
प्रयत्न करणे, त्यास प्रक्षेपित करणे हे अपेक्षित असते. 
प्रा. कॅम्पबेल यांच्या मते, समाजविकास म्हणजे 
सर्व मानवसमूहांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार 
करणे होय.' लोकानुवर्ती वृत्तलेखन, समतोल संपा- 
दकीय अग्रलेखन, सप्रमाण व तर्कसंगत स्तंभलेखन, 
शोधक वृत्तअन्वेषण, समाजहितेषी लेखन व मोहि- 
मांचे संयोजन, संपूर्ण बांधीलकीचा स्वीकार ही सर्व 
जनसेवा पत्रकारितेची साधने.अस्त्रे मानली जातात. 
प्रचारकी थाटाचे लेखन करणे किता एकांगी बाजू 
वाचकावर लादणे म्हणजे जनसेवा पत्रकारिता नव्हे, 
हेसुद्धा या संदर्भात जाणीवपूर्वक नमूद केले जाते. 
आधिक व नेतिक अध:पतनास उत्तेजक असे लेखन 
कसोशीने टाळणे हे जनसेवा पत्रकारितेमध्ये अत्यंत 
आवद्यक मानले जाते, खोट्या प्रचारकी मोहिमांचे 
फोलपण लोक त्वरेने लक्षात घेतात." 

वृत्तपत्रे ही आता चतुथंसत्ता राहिली नसून 
ती प्रथमसत्ता बनत आहेत. प्रे. निक्सन यांना 
अमेरिकन ' व्हाईट हाऊस'मध्ये धृत्तपत्रांनी च पोहूच- 
विले व त्यांनीच वॉटरगेट-कुलंगडी बाहेर काढून 
त्यांना सत्ताश्रष्ट केले. जनसंवादाचे प्रभावी साधन 
या नात्याने वृत्तपत्रे लोकसेवाच करत आहेत. 
विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशात 
तर वृत्तपत्रांना ही जबाबदारी निठ्चितच अधिक 
प्रकर्षाने पार पाडावी लागते. प्रत्यक्ष वा अप्रत्य- 
क्षपणे राष्ट्रीय जीवनातील बहुविध सामाजिक व 
आधिक समस्यांचा आढावा घेऊन भारतीय वत्तपत्रे 
गेल्या दोन शतकांपासून लोकहितास पोषक असे 


अनुक्रमणिका 


जनसेवा पत्रकारिता ! भारतीय संदर्भात विचार द्‌ 


कार्य करत आहेत. जनसेवा पत्रकारितेच्या निकषा- 
वरून भारतीय वृत्तपत्रांच्या कार्याची चिकित्सा 
निश्‍चितच उद्बोधक ठरेल. 

राष्ट्रीय जीवनाचे संपुर्ण व सवंस्पर्शी चित्रण 
करणे, हे अज्ञा पत्रकारितेत अभिप्रेत असते. त्यामुळे 
समाजविकास व अभिसरणास प्रोत्साहन मिळते. 
परंतु भारतीय वार्ताप्रसाराचे पृथक्करण याबाबत 
फारसे समाधानकारक प्रकटत नाही. राजकीय वार्ता 
५.२९ टक्के, सामाजिक वार्ता फक्त १.७८ ट्क्के 
तर ग्रामीण विकासाच्या वार्तांचे प्रमाण १.२२ इतके 
अल्प प्रमाणात आहे.' वार्तावितरणाचे हे विषम 
प्रमाण जनकल्याण कार्यास प्रेरणा देणारे नसून त्याचे 
गंभीर परिणाम भारतीय नियोजनावर सवंदूर असे 
होंत आहेत. जनकल्याण मोहिमेत लोकांचा सहभाग 
प्रभावी नसेल, तर त्यावर होणारा खर्च हा दीघं- 
कालीन फलिते देण्यास पूरक ठरत नाही. कल्याण- 
कारी राज्यात सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना 
राबविण्यात वृत्तपत्रे, लोकसहभाग वृद्धिंगत कर- 
ण्यास विविध प्रकारे सहकार्य करू शकतात. “अधिक- 
तम लोकांचे अधिकतम कल्याण ” हे लोकशाही 
शासनयंत्रणेतील साध्य लॉर्ड बॅन्थम यांनी मानले 
आहे. या संदर्भात कल्याण कार्यक्रमास पूरक स्वरू- 
पाचे सहकार्य वृत्तपत्रे करू शकतात. कुटुंबकल्याण, 
दारूबंदी इ. मोहिमांचे अपयश, त्यांची आवश्यकता 
जनसंवादाद्वारे नीटपणे न समजण्यात आहे.” 
कल्याण कायंक्रम केवळ झासनाचेच असतात असे 
नव्हे, तर सेवाभावी संस्थाही असे उपक्रम ह्वाती 
घेत असतात. या सेवासंस्थांचे कार्यक्षेत्र अनेकविध 
स्वख्पाचे असते. समृहविकास व अनेकविध सम- 
स्यांची सोडवणूक करण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे 
असते.'' या दोन्ही आघाड्यांवर भारतीय वृत्तपत्रांना 
ब्रिकासकार्यास यथोचित गतिमानता देता येईल. 
हस्तपुस्तिका, लघुपत्रिका, पुस्तिका, भित्तीपत्रिका 
इ. माध्यमांतून शासकीय माहितीमाध्यमांचा अव- 
लंब आज ज्या पद्धतीने केला जातो, त्यापेक्षा वेगळा 
व समतोल स्वरूपात करावा लागेल. 

सामाजिक पुनरंचनेची पत्रकारिता" हेसुद्धा 
भारतीय वृत्तपत्रसृष्टीत एक उपेक्षित अंग आहे. 
बहुविध समाजांत घटकांची विषम मांडणी लक्षात 
घेता सत्वर सामाजिक न्यायाच्या स्थापनेसाठी दुर्बल 


घटकांना व त्यांच्या विकासयोजनांना वार्ता व वृत्त- 
लेखनात विक्षेष न्याय द्यावा लागेल. मागास, अन्य 
मागास व आदिवासी समाजाच्या अभिवृद्धीसाठी 
आखण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी कायंक्रमांना नीट” 
पणे प्रक्षेपित करता आले पाहिजे. 

पददलित समाजावर होणारा अन्याय हा जन- 
संवादसाधनाचा प्रमुख विषय बनला, तर असे 
प्रकार तुलनेने कमी होऊ लागतील. भारतात सामा- 
जिक आशयाच्या चळवळी लोप पावू लागल्या व 
त्या अनुषंगाने सामाजिक प्रश्‍न सोड विण्याच्या बाब- 
तीत भारतीय वृत्तपत्रांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले 
नाहीत, हे कटू सत्य आहे. विशेषतः भारतासारख्या 
बहुविध समाज असलेल्या देशात सामाजिक अभि- 
सरणाद्वारे एकात्मता साध्य करण्यासाठी पुरक लेखन 
प्रसिद्ध करून साहाय्य करता येईल. 

दंगलीच्या वार्ता' तणावविरहीत समतोल व 
पूवेस्वीकुत दृष्टिकोणाचा त्याग करून समतोल 
स्वरूपात प्रसिद्ध केल्यास सामाजिक व सांस्कृतिक 


समन्वय साध्य करता येईल. परिणामी सामाजिक 
ज्ञांतता, कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यास 


मदत होते. 

प्रा. विलबुर सॅक्रहम* यांनी वार्तानिवडीचे 
तत्काळ फलित देणाऱ्या (170010१188 186%8- 
7१5) व दीघंकाळाने फलित देणाऱ्या वार्ता ( १७- 
189७१ 586७७१5) असे दोन प्रकार पाडलेले 
आहेत. गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार यांच्या वार्ता पहिल्या 
प्रकारात मोडतात, तर शिक्षण, आरोग्य व सामा- 
जिक प्रश्‍नासंबंधी'च्या वार्ता दुसऱ्या प्रकारात गणल्या 
जातात. झोपडपट्टयांतील सुधारणा, आदिवासींना 
नवजीवन, हरिजनांतील नवे संजीवन, क्षेतमजुरांची 
दुरवस्था, बालक, युवक व अपंगांचे प्रश्‍न, स्त्रियांचे 
विमोचन अश्या अनेक ज्वलंत समस्यांचा समाज- 
झ्ास्त्रीय दृष्टिकोणातून अभ्यास केल्यास हे प्रश्‍न 
सोडविण्यास मदत होऊ शकेल. तसे केल्याने भार- 
तीय वृत्तपत्रे आपल्या प्रारंभीच्या काळातील राजा 
राममोहन रॉय ( बंगाल ) , बाळशास्त्री जांभेकर- 
भाऊ महाजन ( महाराष्ट्र ) आदींनी केलेल्या 
समाजसुधारणाप्रयत्नांस साजेसे कायें सद्यस्थिती- 
तही बजावू शकतील. त्यामुळे नव्या व जुन्या प्रवा- 
हांत दुवा साधला जाऊन समाजसुधारणेचा खंडित 
झालेला प्रवाह अधिक वेगाने गतिमान होऊ शकेल, 


अनुक्रमणिका 


1: नवभारत 


सामाजिक पुनरंचनेच्या पत्रकारितेत सवंकष 
समाजसुधारणाप्रयत्नांना उठाव दिला जातो. गेल्या 
दोन दशकांत प्रगत झालेला पाइचात्त्य राष्ट्रा- 
तील हा नवा प्रगंमनशील विचार भारतीय वृत्त- 
पत्रांनी व जनसंवादसाधनांनी जोपासला, तर वाईट 
रूढी व अपप्रवृत्तींचे प्रभंजन करण्यास योग्य वाता- 
वरण तयार होऊ शकेल. 

वृत्तपत्रे, समाज व शासन यांतील अनुबंध नव्या 
संदर्भात तपासला पाहिजे. समाज सतत बदलत 
असतो. वृत्तपत्रे या बदलास अधिक दिश्या देऊ शक- 
तात. परंतु शासनाची जबाबदारी ही याबाबत 
संपूण जबाबदारी नसुन “ शिलकी जबाबदारी ” 
आहे. * शासनाने एखादा फतवा काढला, की झाली 
समाजसुधारणा असे होत नाही. 

नव्या संस्कृतीची, नव्या जीवनमूल्यांची ओळख 
करून देताना जनसंवादाची विविध साधने पूरक 
ठरतात." त्यांनी नव्या मूल्यांचा स्वीकार केला 
नाही, तर समाजपरिवर्तन शिथिल होण्याचा धोका 
संभवतो. तो टाळण्यासाठी वृत्तपत्रे, नभोवाणी व 
दुरदर्शन यांनी नव्या जीवनमूल्यांचा जाणीवपूर्वक 
स्वीकार केला पाहिजे, ही काळाची गरज आहे. 
मूठभर मध्यमवर्गीयांची पांढरपेशी संस्कृती म्हणजे 
सर्वस्व नव्हे हे प्रकर्षाने लक्षात घेतले तरच परि- 
वतनाच्या दिशा उजळ होऊ शकतील. 

भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीसंबंधीच्या वार्ता सत्वर 
लोकप्रिय ठरतात, कारण त्यांतुन समाजातील दोष- 
स्थळे सर्वांना प्रकट करता येतात. परंतु वाईट वार्ता 
चांगल्या वार्तांस हाकून लावतात, हेही नाकारता 
येत नाही. कुवार्तांचे हे रचनाशास्त्र (मॅनाटॉमी) 
लक्षात घेता त्या पु्णंपणे त्याज्यही ठरविता येत 
नाहीत. पण त्यांचा अतिरेक झाला तर मात्र त्यातून 
गटार उपासणाऱ्या ( 1४ ०९८1817615) लेखकांचा 
वर्ग उदयास येण्याची भीती असते. अद्या पद्धतीचे 
लेखन दीधेकाळ वाचकांची पकड घेऊ हकत नाही. 
अद्या प्रकारचे लेखन १९०१ ते १९१२ या काळात 
अमेरिकेत लोकप्रिय होते. परंतु त्यानंतर मात्र अशा 
साहित्यास झपाट्याने भोहोठी लागली. ।“* सदा 
सर्वेकाळ वाईटच घडते”, हे विसरून चांगल्या व 
बाईट वार्तांचे संमिश्रण करणे ही आजची गरज 
आहे. चांगल्या उपक्रमांच्या वार्ता विधायक कायं- 


ऑगस्ट, १९८३ 


क्रमास प्रोत्साहन देतात, तर कुवार्तांमुळे “ भय 
वाटून त्यांची पुनरावृत्ती टळते. 

आर्थिक विषय व सावंजनिक उपयोगितासेवा 
यांसंबंधीच्या वृत्तांताचे महत्त्व भारतीय वृत्तपत्रे 
प्रामाणिकपणे लक्षात घेत नाहीत.'< नित्याचे बाजार- 
भाव एवढेच अकारण मर्यादित राहत नाही तर 
जीवनाच्या सवेच क्षेत्रांत अथेशास्त्राचा प्रवेश क्षाला 
आहे. आथिक वार्ता व घटनांचे तपश्षीलवार विश्लेषण 
करण्यासाठी तज्ज्ञ पत्रकारांचा वगग पुढे आला तरच 
या. क्षेत्रात काही समाधानकारक पावले उमटू शक- 
तील. त्यामुळे सामाजिक व आथिक समस्यांचा गुंता 
अधिक सखोल व खोलवर जाऊन तपासणे शक्‍य 
होईल. वाचकावर तयार मते लादण्याऐवजी भरपूर 
माहितीचे विविध प्रवाह वाचकांपुढे स्पष्टपणे उभे 
राहतील अश्या साक्षेपी प्रवाहातच लोकमताचे खरे 
प्रतिबिंब उमटू शकेल. 

विज्ञान-पत्रकारिता या क्षेत्राकडेही भारतीय 
जनसंचारमाध्यमांचे दुलेक्षच झाले आहे. विकसन- 
शील देशांत गतिमान समाजाला विज्ञानाची संजीवनी 
सौम्य स्वरूपात सुलभ करून जनतेपर्यंत पोहचविणे 
हे जनसंवादाच्या विविध साधनांचे कतेव्य होय. 
नवा विज्ञाननिष्ठ शोषणमुक्त कृषि-औद्योगिक समाज 
घडविण्यासाठी विज्ञानाची कास धरण्यावाचून 
गत्यंतर नाही. जीवनोपयोगी विज्ञान, नवे शोध, 
अणुशक्ती व अंतराळसंशोधन इ.चे लेख, शास्त्र- 
ज्ञांच्या जीवनकहाण्या व विज्ञानवार्ता यांच्या 
आधारे विज्ञान-पत्रकारिता लोकप्रिय करणे ही 
काळाची गरज आहे. तसे झाले तरच अज्ञान व 
अंधश्रद्धा यांचा प्रसार कमी होऊ शकेल. 

शास्त्रीय शोधांच्या प्रगतीबरोबर भौतिक सुखांची 
सुखदता घरोधर पोहचते. परंतुया प्रसंगी संस्कृतीच्या 
आदश मूल्याकडेसुद्धा दुलेक्ष करून चालणार नाही." 
संस्कृतिसंवर्धन म्हणजे अंधश्रद्धा व रूढीपूजन नव्हे, 
हे मात्र या संदर्भात विशेषत्वाने नोंदविले पाहिजे. 
हिंदू-मुस्लिम व स्त्रिश्‍चन इ, बांधवांचे सण-समारंभ, 
त्यांतील सत्याचा अन्वयाथे यांचे विश्लेषण करून 
सामाजिक समतेस पोषक वातावरण निर्माण करता 
येईल. 

हजारो वर्षांची उज्ज्वल परंपरा लाभलेल्या देशात 
वृत्तपत्रांतून संस्कृती व इतिहासाचे विपयंस्त चित्रण 


जनसेवा पत्रकारिता : भारतीय संदर्भात विचार ७ 


होते. प्राचीन मंदिरसमूह, गड-कोट, टेकड्यांची 
उत्खनने यांच्या वार्तांची मोठ्या प्रमाणावर उपेक्षा 
होते. तुरळक अपवादात्मक स्वरूपात अश्या वृत्तांची 
मांडणी केली जाते. आदिवासींसारख्या सापेक्ष 
आदिम समाजाच्या लोककला, लोकगीतांचे महत्त्व- 
सुद्धा जाणीवपुर्वक लक्षात घेतले पाहिजे. 

७० टक्के लोकसंख्या हेतीवर उपजीविका करत 
असूनही शेतीविषयक लेखन व प्रसारण यांची जन- 
संवादात सतत उपेक्षा होत आहे. झेतीसंशोधन 
भरपुर होऊनही त्याचा प्रसार मात्र होत नाही." 
विविध हंगामांत समयोचित असे मागदशन या द्वारे 
घडविले पाहिजे. त्यासाठी कृषिसंशोधक व शेतकरी 
यात परिणामकारक सुसंवादीत्वाचे साधन म्हणून 
कुषिपत्रकारितेचा विकास करावयास . हवा. अथं, 
कला व संस्कृती तसेच झेती व इतर संशोधन या 
सवेच क्षेत्रांत विशेष (५४७०७11500 ) ज्ञानाचे 
सुलभ सामान्यीकरण करणे व हे ज्ञान जनसंवादास 
पात्र बनविणे, हा जनसेवा पत्रकारितेचा भारतीय 
संदर्भात अस्वयाथं होय. वृत्तपत्रे, नभोवाणी व दुर- 
दशन या सर्वेच साधनांना तो मार्गदर्शक ठरणारा 
आहे. 

शिल्प, चित्र व स्थापत्यकला इ, कलांसंबंधीचे 


विवरण कलापत्रकारिता करते. अश्या वार्ता व - 


लेखांचे प्रमाण भारतीय जनसंवादसाधनात तुलनेने 
कमीच आहे. याबाबतचे तंत्र व सिद्धां्ताविषयी 
अज्ञान लेखनात सातत्याने आढळते. कला-वस्तू 
(७7( 0॥]७०(७), त्यांचा संग्रहु व संवधन यांस 
प्रेरणादायी लेखन नजीकच्या भविष्यात अधिक 
प्रमाणात होण्याची गरज आहे." 

चित्रपट, नाट्य व संगीत या कलांसंबंधीचे विवे- 
चन करमणकप्रधान व माहितीपूर्ण असते. त्यामुळे 
टीकात्मक समीक्षात्मक लेखन प्रभावीपणे आढळत 
नाही. भडक कथानक व उत्तान तार यांच्या 
तावडीतून चित्रपट व समीक्षक दोघेही सुटू शकत 
नाहीत, है दुर्देवाने जाणवते ! 

मॉडेलशिवाय भारतीय जाहिरात उभी राहू हकत 
नाही, तर स्त्रियांची सुखदुःखे व स्त्रीमुक्ती संबं- 
धघीचा विचार तरी केव्हा सुचणार ? " गुह-पत्रे, 
स्वयंपाकघर व घरसजावट यातून बाहेर पडत 
नाहीत. तेव्हा स्त्रियांच्या प्रश्‍नांचा आढाव घेण्या- 


साठी स्त्री-पत्रकारांचा उदयच उपकारक ठरेल, असे 
दिसते. 

काही राष्ट्रोय, प्रादेशिक वृत्तपत्रांचा अपवाद 
वगळता क्रीडा-पत्रकारिता व युवकसंवाद यांसंबंधी 
बहुसंख्य वृत्तपत्रे व जनसंवादसाधने मागेच रेंगाळ- 
ताना आढळतात. राजकोय व सामाजिक क्षेत्रांत 
अधिक आशादायी व आव्हाने स्वीकारणारा युव- 
कांचा वर्गेच जनसंवादात उपेक्षित राहिला, तर 
संभाव्य सर्वकष क्रांती कशी होणार ? आधूनिक 
भारताच्या अग्रदूताची जनसंवादाच्या साधनांतील 
अवहेलना दुःसह अशी आहे." 

या सवेंच क्षेत्रांत जनसंवादसाघनातील सहसंपा- 
दक, वृत्तसंपादक, कार्यकारी संपादक ( वृत्तपत्रे ), 
कार्येक्रम निर्माते, साहाय्यक व संचालक ( नभोवाणी 
व दूरदषेन) हे सर्वे द्वारपाल ((8(6-12660615) 
आहेत. त्यांच्यावर फार मोठी नैतिक जबाबदारी 
आहे. माहितीचे प्रवाह सतत गतिमान करण्यावर 
त्यांचा भर असला पाहिजे." आधुनिकतेमुळे, नव्या 
तंत्रज्ञानामुळे आपण माहिती प्रस्फोटाच्या ( 11101- 
708107 7751059100) सामोरे जात आहोत.* 
तेव्हा कुठलीही माहिती यथायोग्य, समतोल व 
निश्‍चित स्वरूपात सर्वांसमोर ठेवणे हीसुद्धा जन- 
सेवाच होय. केवळ माहितीच नव्हे तर जाहिरात- 
क्षेत्रातसुद्धा'* सावंजनिक हितास प्राधान्य देण्याचा 
विचार पुढे येत आहे, तो नजरेआड करून चालणार 
नाही. 

या सवे चर्चेचा समारोप करताना काही मर्या- 
दांचे भानही ठेवणे अगत्याचे वाटते. त्याबाबत 
पाइचात्त्य देशांतील परिस्थिती व भारतीय परिस्थिती 
यांतील भेद समजून घेतला तर ते अधिक सुलभ 
होईल. 

काळाच्या प्रवाहाबरोबर भारतीय जनसंवाद- 
साधनेही परिणामकारकपणे बदलत आहेत. नजी- 
कच्या भविष्यकाळात जिल्हानिहाय नभोवाणी केंद्रे 
होतील, दुरदशंनचे प्रक्षेपण उपग्रहाद्वारे सवंत्र 
होऊ लागेल तेव्हा पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांसारखी स्पर्धा 
करावी लागेल, सद्यःस्थितीत भारतीय जन- 
संवादसाधनांना माहितीकार्य (1110100801ए6 
18016) अधिक पार पाडावे लागते. वार्ता प्रसिद्ध 
वा प्रसृत करून वाचकांपर्यंत पोहचविणे या प्राथ- 


अनुक्रमणिका 


द नवभारत 


मिक कार्यावरच आपणास भर दयावा. लागतो. अर्थात 
हे कार्य या अवस्थेत आवश्यकही आहे. परंतु नभो- 
वाणी व दूरदशंन यांचे जाळे व्यापक प्रमाणावर 
पसरू लागले, की माहितीदर्शंन याबरोबरच विचार- 
विइलेषण (11(61076(9(1017 ) हे महत्त्वाचे कार्यही 
पार पाडावे लागेल, उपरोक्त सर्वे उपेक्षित अंगां- 
चाही नजीकच्या भविष्यात अधिक विकास करावा 
लागेल. 


भारतासारख्या जगातील बलाढ्य लोकशाही 
राष्ट्रात पत्रकारिता हे जनसेवेचे व लोकशिक्षणाचे 
प्रभावी माध्यम या नात्याने कार्यभार उचलू शकते. 
नव-भारताच्या प्रबोधन, सामाजिक-धार्मिक जागृती 
व राष्ट्रवादाच्या उभारणीत वृत्तपत्रांनी आघाडीवर 
राहून विचारसंवादाचा वाटा स्वीकारला आहे.* 
एकूण दोन शतकांची वाटचाल करून भारतीय वृत्त- 
पत्रांची स्वातंत्र्योत्तर काळात तीन तपांची पूतता 
होत आहे. तेव्हा भारतीय पत्रकारितेच्या नव्या दिशा 
धुंडाळून हे सिंहावलोकन करणे भचित्याचे ठरेल. 


विशेषतः ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत पत्रकारि- 
तेचा सहभाग अत्यल्पच राहिला आहे. जनसंवाद- 
साधनांच्या प्रभावी कार्याच्या अभावी एक तर 
ग्रामीण भागातील विकासाचे चित्र अ्ञा साधनांतुन 
प्रकटत नाही व दुसरे म्हणजे ही साधने विकासाच्या 
योजना व नवे तंत्रज्ञान यांचा परिचय नीटपणे करू 
शकत नाहीत, सबंध भारतात २५० क्षेतीपत्रिका 
प्रकाशित होतात. त्यांपकी १३० हिंदी व अन्य भार- 
तोय भाषांतून प्रसिद्ध होतात. महाराष्ट्र शासनाच्या 
“झेतकरी * या पत्रिकेचे वितरण सर्वाधिक म्हणजे 
१२०,००० एवढे आहे. सवच कृषिपत्रिकांचा खप 
५ लाखांएवढा आहे. कृषिप्रधान देशातील ग्रामीण 
विकाससंवादाचे हे चित्र समाधानकारक नाही, 


पत्रकारितेची ही विविध क्षेत्रे जनसेवेसाठी पूरक 
प्रयत्त करण्यास उपयुक्त ठरू शकतात. या सर्व 


संदर्भ व टीपा- 


१. रिव्हर्स डब्ल्यू. व स्क्रेहम विल्बुर, “ रिस्पॉनसिबलिट 


१९६९; पृ. २. 


२० होहेनबरग जॉन, “ द्र प्रोफेशनल जनॅलिस्ट, ” 


ऑगस्ट, १९८२३ 


क्षेत्रांतील भाजची दुरावस्था दूर करण्यासाठी प्रेस 
काउन्सिलसारख्या संस्थांच्या प्रयत्नांबरोबरच अन्य 
पातळीवरूनही प्रयत्नांची आखणी आवश्यक आहे. 
भारतीय विश्‍वविद्यालयातील वृत्तपत्रविद्यामध्ययन 
व अध्यापन यांचा दर्जा अधिक प्रगल्भ झाला तर 
संवादमाध्यमांच्या वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी 
एकसंघ स्वरूगाचे प्रयत्न होऊ शकतील. वृत्तपत्रे व 
वृत्तविद्याविभाग यांच्यांतील परिणामकारक सुसंवा- 
दित्वामुळे नव्या संशोधनप्रवाहांचे प्रतिबिंब पत्र- 
कारितेच्या बहुविध क्षेत्रांत उमटू शकेल. पत्रकारिता 
हे जनसेवा व विकासयोजनांना गती देण्याचे साधन 
आहे. ह्या साधनाचा अवलंब कितपत सखोलपणे 
करता येईल, याचे भारतीय संदर्भात संशोधन अत्या- 
वश्यक आहे. 

जनसेवा पत्रकारिता ही संकल्पना मूल्याधिष्ठित 
असल्याने वर वर पाहता ती अमूत (७७5५४०६) 
वाटते; परंतु उपरोक्त सर्व पैलूंचा परामशले घेतला 
असता असे सिद्ध होते, को भारतासारखे आधु- 
निकतेच्या मार्गाकडे झेपावणारे राष्ट्र व प्रगतीच्या 
पाऊलखुणा धुंडाळणारा गोरगरीब समाज यांच्या- 
साठी “ जनकल्याण पत्रकारिता ! हे एक नवे वरदान 
आहे. एकीकडे समृद्धी व दुसरीकडे विपज्नावस्था हे 


: विषम चित्र दूर करण्यासाठी पत्रकारिता हे जन- 


सेवेचे माध्यम मानले, तर शीघ्र सामाजिक व आथिक 
न्यायाची रचना करता येईल. जनसंवादसाधने 
नव्या संस्कृतीची संकल्पना लोकांपर्यंत संक्रमित कर- 
तात, असे सिद्धांत मांडले जात आहेत. एक नवा 
शोषणमुक्त कृषि-औद्योगिक समाज घडविण्याचे 
स्वप्न कृतीत आणण्यासाठी “ जनसेवा पत्रकारिता ” 
उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे जनतेचा अधिकाधिक 
सहभाग कृतीत येऊ शकेल व विकासाची फळे समा- 
जातील श्रमिक व दुर्बल घटकांपर्यंत सर्वदूर पोहच्‌ 
शकतील. याच संदर्भात यथोचित प्रयत्न झाले तर 
जनसेवा पत्रकारितेचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. 


ही इन्‌ मास कम्युनिकेशन ” न्यूयॉक, 


चतुर्थ संस्करण, न्यूयॉक, १९७८, पृ. ५४४, 


जनसेवा पत्रकारिता : भारतीय संदर्भात विचार ट्‌ 


३. नाडीग कृष्णमूर्ती, € जे. ए. हिकी-द फर्गोटन हिरो ऑफ इंडियन प्रेस ', विदुर, पत्र 
कारिता द्वि-शतान्दी विशेषांक, 
४, गेराल्ड एडवडं, द सोशल रिस्पॉनसिबलिटी ऑफ द प्रेस, ईस्ट-वेस्ट सेंटर, हॉनलूल्‌ 
१९६३, पृ. ७. 
५. लॉरेन्स आर. कॅम्पबेल व रोलॅड इ. वूल्से, हाऊ टू रिर्पोटं अँड राइट दी न्यूज, प्रेंटीस 
हॉल, १९६१, पृ. ३८६. 
६. होहेनबगे जॉन, पूर्वाक्त पू. ५२३२-४२. 
७. तत्रैव, पृ. ५२२. कह जक 
८. डॉरीस ई. ग्रॅबर, मास मिडीया अँन्ड अमेरिकन पॉलिटिक्स, न्यूयार्क, १९८०, पू. २. 
९, कामथ एम्‌. व्ही, प्रोफेशनल जर्नालिझम, विकास, नवी दिल्ली, १९८०, पृ. २६५. 
१०. तरत्रेव, पृ. ६४. 
११. व्ही. एस्‌. गुप्ता, डेव्हुलपमेंट कम्युनिकेशन, विदुर १६/३, जून १९७९, पृ. १९९, 
१२. कॅम्पबेल-वूलसे, पूर्वोक्त पृ. ३२८५-८६. 
१३. डाँरीस ई. ग्रॅबर, पूर्वोक्त ग्रंथातील * क्राइसिस कव्हरेज * हे स्वतंत्र प्रकरण. 
१४. जॉर्ज बास्टीन, लिलेड केस व फ्लॉईड बास्केटे, एडीटींग द डेज न्यूज, चतुथं संस्करण, 
- न्यूयॉक, १९५६, पू. ४-५. ' 
१५. रिव्हसं व स्क्रेहम यांच्या पूर्वोक्त ग्रंथातील “ रिस्पॉनसिबलिटीज्‌ : गव्हन्मेंट, मिडीया अँन्ड 
पब्लिक हे स्वतंत्र प्रकरण या संदर्भात विस्तृत चर्चा करणारे आहे. 
१६. तत्रैव, पृ. ९-१२. त 
१७. फ्रॅंक ल्यूथर मॉट, अमेरिकन जर्ने लिझम, न्यूयॉक, १९६२, पृ. ५७५. 
१८. मूर महमद, “ फायनान्सिअल जर्नालिझम ', विदुर, एप्रिल १९८१, पू. ८४-८५, 
१९. कॅम्पबेल-वूल्से, पूर्वोक्त, पृ. ५०९-१०. तसेच पपुल जयकर यांचा 'रूरल आट ऑफ इंडिया? 
हा लेख, स्पॅन, आक्टोबर १९८१, पृ. २५-२७. रु 
२०. बी. के. कुथील यांच्या * कंटेंट अँनॅलरीसिस' ऑफ सम न्यूजपेपसं इन उदयपुर ' या लेखातील 
निष्कर्षात शेती-वार्तांचे प्रमाण १.३२ टक्के नोंदविले आहे. “ कम्युनिकेटर ', ऑक्टोबर न 
१९७९, क्र, १४/४, पू. ४-५- 
२१. बी. के. आर. कबाड' न्यू लूक फॉर ब्रॉड कास्टिंग, इंडियन जरनल ऑफ कम्युनिकेशन आरटंस्‌, 
ऑगस्ट १९७९, ४/१२, पृ. ११-१२. 
२२. उवंशी बुटालीया, बुईमेन अन्ड दो मिडीया, विदुर, जून १९८०, पृ. १८३२-८९. 
२३. (१) के. एन्‌ प्रभू, द स्पोटं स पेज, विदुर १७/२, एप्रिल १९८०, पृ. १२८-२९. 
(२) जनसंवादात युवकांचे कायं या संबंधी विस्तुत चर्चा “ कम्युनिकेटर * मध्ये दी रोल 
ऑफ यूथ इन कम्युनिकेशन या लेखात प्रगटली आहे. व 
२४. दक्षिण आशिया संमेलन का वृत्तांत, संचार भाध्यम, नवी दिल्ली, जुल-डिसेंबर१९८१, पू. १४. 
२५. रोनाल्ड एस्‌. हॉमवेट, पॉलीटिक्स, कल्चर अँन्ड कम्युनिकेशन, न्यूयॉक, १९७९, पू. १८०. 
२६. हफीज नुरानी, अँडव्हर्टायजिंग फॉर पब्लिक गुड, स्पॅन, नोव्हेंबर १९८१, २२|११, 
पृ. ११-१७. 
२७. माधूर पी. एन्‌, जनॅलीझम्‌ इन रूरल डेव्हलपमेंट, विदुर, ऑगस्ट १९८०, पू. २४५, 
२८. अब्दुल रहीम, द रिलेव्हन्स ऑफ जनेलीझम एज्यूकेशन, कालोकत युनिव्हुसिंटी न्यूज, 
ऑक्टोबर १९७९, १९/४, पु. ८-१०. 


नभा. २ 


पंडित मालवीयजी आणि बनारस हिंदु विश्वविद्यालय 
व. त्रि. चिपळोणकर 


बनारस हिंदु विश्वविद्यालय ही संस्था एका 
द्रष्ट्या व्यक्तीचे साकार झालेले स्वप्न आहे. या 
व्यक्तीचे नाव होते पंडित मदन मोहन मालवीय. 
तसे पाहिले असता पंडितजींचा शिक्षपक्षेत्राशी 
फारस असा संबंध आला नाही. कारण ते पेश्ाने 
(अलाहाबाद येथे काम करणारे) वकील होते; पण 
भारतामध्येच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 
ज्या संस्थेने मान्यता मिळविली आहे अशी मान्यवंत 
शिक्षणसंस्था उभारण्याचे श्रेय त्यांच्याकडेच जाते. 
ज्या एका घटनेमुळे त्यांचा शिक्षणक्षेत्राशी प्रथम 
संबंध आला, ती घटना अश्ली होती असे सांगितले 
जाते : अलाहाबाद विद्यापीठाच्या वसतिगृहात, एका 
हिंदु विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारण्यात आला,.असे 
एके दिवशी ते जेवणास बसावयाच्या तयारीत असता 
. त्यांना कळले. जेवण न घेता. ते तसेच बाहेर गेले, 
लोकांकडून देणग्या घेऊन आले व त्यांनी खास हिंदूं- 
करिता असे एक हिंदुवसतिगृह बांधले. हल्लीच्या 
काळात कोणी आपल्या जातीचा विचार करू लागला 
तर त्यामध्ये आपणास संकुचित दृष्टिकोनाचे दर्शन 
होते. या विचाराचा जर आणखी पुढे विस्तार केला, 
तर आपल्या देशाचेच हित बघणारा अखिल मानव- 


जातीच्या दृष्टीने संकुचित मनोवृत्तीचा आहे, असा | 


पण आरोप करता येईल. पुर्वीच्या काळी अश्या 
जातिनिष्ठ विचारांपासुन समाजातील काही घट- 
कांचा निश्‍चित फायदा क्षाला, ही गोष्ट नाकारता 
येणार नाही. विसनगर कॉलेजमध्ये मी जेव्हा 
प्राध्यापक म्हणून काम करीत होतो, तेव्हा जाति- 
निष्ठेची ही बाजू माझ्या नजरेस माली. कॉलेजच्या 
आसपास अनेक जमातींनी आपापल्या जातभाई- 
करिता मामुली भाडे धेऊंन अनेक खाजगी वसतिगृहे 
बांधली. यामुळे कित्येक गरीब विद्यार्थ्यांना कॉलेजचे 
शिक्षण घेणे. शक्‍य झाले. 

' पूर्वीच्या काळचे धनवान लोक आपण आपल्या 
समाजाचे काही ्रण लागतो, असे मानत, त्यामुळे काही 


विशिष्ट कार्याकरिता दान देण्याकडे त्यांची प्रवृत्ती 
असे. विसनगरचेच उदाहरण घ्या. गुजरातमधील 
साधारण वीस हजार लोकवस्तीचे असे हे गाव आहे. 
त्यामध्ये जे सात-आठ लक्षाधीश होते, त्यांपैकी 
एकाने गावामध्ये सांडपाण्याचा निचरा करण्याची 
व्यवस्था स्वत:च्या खर्चाने गावात बांधून दिली. दुस- 
ऱ्याने स्वखर्चाने गावाला पाणीपुरवठा योजना पूर्ण 
कहून दिली आणि या सेवेबद्दल नगरपालिकेने 
लोकांवर कर बसवायचा नाही, अशी पण णट 
घातली. गावात वीज-पुरवठा आहे. त्याकरिता 
जनित्र व पॉवर हाउस हे आणखी एका धनवानाने 
बांधून दिले. एका व्यापाऱ्याने चार लाख रुपयांची 
देणगी दिल्यामुळे त्या गावात सरकारी कॉलेज 
अस्तित्वात आले. सध्याच्या लोकतंत्री भाषेप्रमाणे 
त्याज्य मनोवृत्तीच्या लोकांची ही वर्तणूक कोणीकडे 
आणि सध्याचे आधुनिक विचारांचे नंगरपालक 
नगरपालिकेच्या खर्चाने पाहणी करण्याच्या मिषाने 
थंड हवेच्या ठिकाणी जाऊन मजा करीत असल्याचे 
दृश्य कोणीकडे ? या दोन्ही दृश्यांचा विचार केला 
भतता, आपण प्रगती कोणत्या दिल्लेने करीत भाहोत 
याविषयी मनात काही शंका राहत नाही. 

बनारस हिंदु विष्वविद्यालयाची उभारणी बहु- 
तांशी हिंदू लोकांनी दिलेल्या आथिक साहाय्यावरच 
झाली आहे, ही लक्षात घेण्याजोगती गोष्ट आहे. 
पं. मालवीय हे वृत्तीने सनातनी होते. त्यांचा 
पाइचात्त्य वद्यकशास्त्रावर मुळीच विश्वास नव्ह्ता, 
ते फक्त आयुर्वेदाची औषधे घेत भाणि कोणती 
औषधे घ्यावयाची हेसुद्धा ते स्वत:च ठरवीत. लंडन 
येथे भरलेल्या गोलमेज परिषदेला ते गेले, तेव्हा त्यांनी 
आपल्या उपयोगाकरिता म्हणून गंगेच्या पाण्याने 
भरलेले हंडे बरोबर नेले होते. धामिक संस्कारांवर 
त्यांची नितांत श्रद्धा होती. विदव विद्यालयामध्ये दर 
रविवारी सकाळी ग्रीतेवर प्रवचने होत, त्यांस ते 
नेमाने उपस्थित असत, या संदर्भात मला एक मजे- 


पंडित मालवीयजी आणि बनारस हिंदु विश्वविद्यालय 


शीर गोष्ट आठवते ती अश्ली : विशवविद्यालयामध्ये 
भारतीय संगीताचा शिक्षणक्रम होता. पदवी परीक्षे- 
करिता तुम्हास संगीत वैकल्पिक विषय म्हणून घेता 
येत असे. या विभागामधील शिक्षकांपेकी एक जण 
उपस्थित राहून प्रवचनाला गाण्याने सुरुवात करून 
देत असे. अश्या वेळी गायक व पंडितजी यांमध्ये एक 
ठराविक संवाद व्हावयाचा तो असा : “पंडितजी, 
मी कोणत्या रागातले गाणे गाऊ?” असे गायकाने 
विचारावयाचे. त्यावर पंडितजी म्हणायचे, “ राग- 
राज मालकंसमधले गाणे गा”. 

या सवे पाइवंभूमीचा विचार करता पंडितजींनी 
भारतामध्ये आधुनिक विज्ञान व तंत्रविद्या आणण्या- 
करिता जे प्रयत्न केले, ते प्रशंसनीयच म्हटले 
पाहिजेत. उच्च प्रतीची अभियांत्रिकी, खाणकाम, 
अभियांत्रिक धातुविज्ञान, भूविज्ञान, औद्योगिक व 
ओषधि-रसायनशास्त्र, सेरामिक्स,. काचतंत्रज्ञान 
अश्या अनेक आधुनिक तांत्रिक विषयांत प्रशिक्षण 
घेण्याची सोय फक्त बनारस येथील विश्‍वविद्यालया- 
तःच होती असे म्हटले तर ते चूक ठरणार नाही. 
एक काळ असा होता, की जेव्हा मुंबई व इतर 
अनेक ठिकाणचे सर्वं उद्योगधंदे बनारसच्या प्रशिक्षित 
तज्ज्ञांच्या साहाय्यानेच कार्यान्वित होत होते. 

तंत्रविद्येमध्ये भारताला पाइचात्त्यांकडून खूप 
काही शिकावयाचे आहे, याची त्यांना. चांगली व 
सतत जाणीव होती. त्यामुळे त्यांच्या अमदानीत 
अभियांत्रिकी चांगले प्रशिक्षित व प्रत्यक्ष धंद्याचा 
अनुभव असणारे असे युरोपियनच असत. त्यामुळे 
बनारसच्या अभियांत्रिकी कॉलेजच्या दर्जाबद्दल 
कोणाचे दुमत झाले नाही. भारतीय संस्थांमधील 
थरोपियन तंत्रज्ञांना घालविण्यामध्येच आपला देशा- 
भिमान प्रकट करता येतो, अशी कोती कल्पना 
त्यांनी केव्हाच करून घेतली नाही. हिंदी भाषेमध्ये 
आधूनिक तांत्रिक ज्ञान आणण्याकरिता त्यांनी खूप 
प्रयत्न केले; पण इंग्रजी हटाव या चळवळीचा परि- 
णाम बनारसवर क्षाला नाही. एका सनातनी हिंदुने 
दाखविलेला हा संयम आणि हा विवेक पाहून 
मनाला आहचये वाटते. नाक्षी जमंनीमधूनन प्रो. 
झाईन्स्टाईन जेव्हा बाहेर पडले, तेव्हा मालवीयजींनी 
त्यांना आमंत्रण करून आपल्या विद्यापीठात मोठ्या 
पगाराची नोकरी देऊ केली होती. याच कालखंडात 


११ 


मुंबई-पुणे विभागांतील काही देशभक्तांनी मुळशी 
येथे धरण बांधण्यास विरोध केला होता हे ध्यानात 
आणा. हे धरण जर झाले नसते, तर मुंबई-पुणे 
विभागात औद्योगिक क्षेत्रात जी प्रचंड उलाढाल 
आज होताना दिसते, ती बिलकूल शक्‍य क्षाली 
नसती. कोणत्याही राष्ट्राचा विकास होण्याकरिता 
त्याचा आथिक पाया भक्‍कम असावा लागतो. 
देशात मोठ्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रविद्या वापर- 
णारे उद्योगधंदे सुरू झाल्याशिवाय ही गोष्ट शक्‍य 
होत नाही, हे सत्य कागदावर अनेकांनी मान्य 
केले आहे. पण त्याकरिता प्रत्यक्ष व्यावहारिक 
कार्य करणारे असे पंडितजी हेच होते, असे म्हणा- 
वेसे वाटते. पुणे-मुंबई भागातील लोकांनी एक काच- 
कारखाना काढून तो चालवायचा प्रयत्न केला; 
त्याचे काय झाले हा केविलवाणा इतिहास संर्वांना 
माहीतच आहे. 

हिंदु विशवविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना आधूनिक 
तांत्रिक ज्ञानाची ओळख करून देणे एवढीच गोष्ट 
होत नव्हती, तर हिंदु संस्कृतीच्या अनेक अंगांच्या 
प्रबोधनाचे पण त्यांना दशंन मिळत होते. विश्व- 
विद्याल्यामधील निरनिराळ्या विभागांकरिता ज्या 
इमारती दृष्टीस- पडतात त्यांना व्यक्तिमत्त्व आहे. 
परदेश्यांतील कोणत्याही इमारतीच्या आकृतिबंधाची 
त्यांवर छाप नाही. त्यांची रचना, त्यांचा होणारा 
उपयोग एवढीच गोष्ट समोर ठेवून करण्यात 
आलेली नाही. स्वातंत्र्योत्तर कालामध्ये भारतामध्ये 
अनेक विद्यापीठे बांधण्यात आलो, त्यांच्या वास्तूं- 
बद्दल असे विधान करणे अवघड वाटते. मला मिळा- 
लेल्या माहितीप्रमाणे या इमारती.जयपुरहून आण- 
लेल्या खास कारागिरांनी बांधल्या. त्याकरिता 
त्यांनी कागदावर तपशीलवार अभिकल्पन पण केले 
नाही, असे म्हणतात. सध्या सववत्र दिसणाऱ्या सिमें- 
टच्या स्लॅब्स ह्या वास्तुत नाहीत. पण तिची रचना 
इतकी भक्‍कम झाली आहे, की बिहारचा भूकंप 
( १९३४ ) झाला तेब्हा गावातील काही आधु- 
निक इमारतींना तडे गेले; पण या इमारतीच्या 
बाबतीत कळसाच्या जवळील काही भाग जोरात 
हालल्यामुळे नादुरुस्त झाला या व्यतिरिक्त दुसरा 
कोणताच परिणाम दिसुन माला नाही. ऑस्ट्रेलिया- 
हून इंग्लंडला परत जाताना बर्नाडे श्या यांची बोट 


अनुक्रमणिका 


१२ 


मुंबई बंदरात काही तास उभी होती. हा सवं वेळ 
शॉ साहेब बोटीवरच बसून राहिले, त्यांची मुला- 
खत घेणाऱ्या वृत्तपत्रकारांनी त्यांना विचारले, 
“ तुम्हाला मुंबई बघण्याची उत्सुकता नाही का ?” 
त्यावर शॉ म्हणाले “ मुंबईमध्ये स्वत:चे असे काय 
आहे ? कोणत्याही दुय्यम प्रतीच्या. युरोपियन शह- 
राची ती सही न्‌ सही अल्ली एक फक्त नक्कल आहे 
भाणि तिला काय पहावयाचे ?” असे विधान बनारस 
हिंदू विश्व विद्यालयाच्या इमारतींबावत करता 
येणार नाही. या विद्यालयाच्या वास्तुला व्यक्तिमत्त्व 
आहे आणि ते हिंदु आहे. 

हिंदु विश्‍व विद्यालयाची वास्तू गंगाकिनारी 
उभारण्याची कल्पना प्रथम पंडितजींच्या मनात 
होती; पण नदीला पुर आला असता त्यापासुन 
इमारतींना धोका पोचेल हा विचार जेव्हा पुढे 
आला तेव्हा त्याचे स्थान मूळ जागेपासून बरेच 
मागे हटविण्यात आले. सध्या गंगाप्रवाहाच्या सर्वांत 
सन्निध महिला महाविद्यालय व तत्संबंधित वसति- 
गृह आहे. ठराविक अभ्यासक्रमापर्यंत बनारसमध्ये 
सहशिक्षण नाही. इंग्लंडसारख्या प्रगत देशातील 
ऑक्सफडडं विद्यापीठामध्ये सुद्धा स्त्रियांकरिता वेगळी 
कॉलेजे आहेत, ही गोष्ट या संदर्भात- लक्षात घेण्या- 
जोगती आहे. 

बनारस विश्‍व विद्यालयामधील विविध इमार- 
तींची मांडणी फार चांगल्या व कुशल तऱ्हेने केली 
आहे. एका अधेवर्तुळाची कल्पना प्रथम मनात 
आणा, या अधेवर्तुळामध्ये निरनिराळ्या त्रिज्यांची 
आणखी अनेक अधंवर्तुळे आहेत अशी मग कल्पना 
करा. अधंवर्तुळाच्या केंद्राजवळच्या भागात एक मोठे 
खेळाचे मैदान आहे. दीक्षा-समारंभाच्या वेळी याच 
जागी एक मोठा शामियाना उभा केला जातो. 


याच्या जवळच्या पहिल्या अधंवर्तुळावर निर-. 


निराळभ्रा कॉलिजांच्या इमारती आहेत. या सवं 
इमारतींचा .आकूतिबंध एकसारखाच आहे. यांमध्ये 
पहिले व सर्वांत जूने असे आर्टस कॉलेज आहे. 
यामध्ये एक मध्यवर्ती हॉल असुन निमंत्रितांची 
व्याख्याने येथेच घेतली जात. जवाहरलाल नेहरू, 
राजगोपालाचारी, श्रीनिवासशास्त्री, रवीन्द्रनाथ 
टागोर, प्रो, रामन यांसारख्या प्रख्यात व्यक्तींची 
व्याख्याने ऐकण्याची संधी मला मिळाली होती, ती 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


या हॉलमध्येच. नोकरवर्गामध्ये आर्टस कॉलेजच्या 
नावाचा अपभ्रंश होऊन ते “आठ / कॉलेज या 
नावाने ओळखले जाते. यामुळे यापुढे असलेली 
भोतिकी, प्राणिशास्त्र व वनस्पतिक्लास्त्र यांची इमा- 
रत नऊ कॉलेज म्हणून प्रसिद्ध आहे. कॉलेज बघा- 
वयास सर्वांना केव्हाही मोकळीक असते. प्राणि- 
शास्त्र विभागात निरनिराळे प्राणी-पक्षी भुसा भरून 
ज्यामध्ये ठेवले आहेत ते म्युक्षियम सर्वांत लोकप्रिय 
होते. ते पाहण्याकरिता ' देहाती  स्त्री-पुरुषांचा 
मोठा जमाव कोणत्या दिवशी येईल, याची शञाइवती 
नसे. आसपासच्या खेडेगावांतील शेतकरी स्त्री-पुरुष 
उत्साहाने या म्युझियमचे दर्शन घेत. ' यह सब माल- 
वीयजीनेही खुद बनवाया ? असे एकमेकांस कोतु- 
काने सांगत ते आपल्या घरी जात. भौतिकीमध्ये 
मोठे मोठे ट्रॅनफॉर्मर जाळीच्या पिजर्‍यांत उभे 
करून ठेवले होते. त्यांचे मात्र ते दुरूनच दक्षंन घेत, 

दस कॉलेजमध्ये रसायनशास्त्र, भूविज्ञान, 
खनिजशास्त्र व धातुविज्ञान हे विभाग होते. 'या 
कॉलेजच्या पलीकडे काही अंतरावर विद्यापीठाचे 
मध्यवर्ती ग्रंथालय होते व त्याच्या पलीकडे कृषि- 
कॉलेजे होती. ज्या अधंवर्तुळावर कॉलेजे बांधली 
होती, त्यामागील अधेवर्तुळावर खेळ-मंदाने होती 
आणि त्यामागील अधंवर्तुळावर सर्व वसतिगृहे 
बांधली होती. त्यामागील अधंवतूळावर विद्यार्थ्या- 
करिता खानावळी आणि त्याहीमागील दोन तीन 
अधंवतुळांवर शिक्षकांकरिता राहावयाची घरे बांधली 
होती. या योजनेमुळे शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना 
कॉलेजात जाण्याकरिता सवे उपलब्ध रस्ते सरळ व 
कमी लांबीचे असे झाले आहेत. | 

त्या वेळी उत्तर प्रदेश अन्नाच्या भुबलकतेकरिता 
प्रसिद्ध होता. मी बनारसला होतो त्या काळात 
( १९३२-४१) खानावळीचे बिल १० रुपयांपेक्षा 
जास्त नसे. या पैशात आठवड्यामधून एक जेवण 
बदल व रविवारची मेजवानी यांचा समावेश होत 
होता. उन्हाळ्यामध्ये रोज संध्याकाळच्या जेवणा- 
बरोबर उत्तम लस्सी मिळावयाची, खानावळीमध्ये 
मुल्य मनुष्य महाराज समजला जात असे, फलक्या 
लाटण्यापेक्षा त्या भाजण्याकरिता जास्त कौशल्य 
लागते असा समज असावा; कारण महाराज 
चृल्याजवळ बसून हे काम स्वतः करीत असे. 


पंडित मालवीयजी आणि बनारस हिंदु विश्वविद्यालय 


त्याच्याभोवती कोंडाळे करून ९-१० विद्यार्थी 
जेवावयास बसत. शेगडीवर भाजली गेलेली फुलकी 
तो विद्यार्थ्याच्या ताटात सरळ फेकत असे. खाजगी 
घरातसुद्धा पाहुणा आला, तर त्याची देखभाल कर- 
ण्याचे काम महाराजच करी. घरची गृहिणी या 
गोष्टीत सहसा लक्ष घालत नसे. आपल्याकडल्या- 
सारखे एका पंक्‍तीमध्ये बसुन जेवावयाची पद्धत 
तेथे विशेष. अमलात नाही. पाहुणा काम करून 
घरी आला तर त्याचे एकट्याचे पान महाराज 
वाढत असे. आणि कुतूहलाची गोष्ट म्हणजे पाहुणा 
भितीकडे तोंड करून जेवण करावयाचा. मुसलमान 
व त्यांची पडदापद्धत याच्याशी अनेक वर्षे संबंध 
आल्यामुळे कदाचित ही पद्धत या प्रदेशात प्रचलित 
झाली असावी. 

बनारसच्या लोकांना पान खाण्याचा मोठा शौक. 
बनारसचे मघई पान चावायला फार नरम. पान 
मागितले, तर कमीत कमी २-३ विडे एका काडीला 
टोचलेले असे मिळायचे. आमचे एक प्रोफेसर होते. 
त्यांना पानाचा भारी शौक. ते घरून येताना २०-४० 
विडे तयार करून आणत आणि दिवसभरात त्यांचा 
फडक्ना पाडीत. त्यांच्याकडे केव्हाही गेले तरी त्यांच्या 
तोंडाच्या एका बाजूला चवित पानाचा गोळा 
असावयाचाच. त्यामुळे ते काय बोलतात, यावद्दल 
काही वेळा संदेह निर्माण व्हायचा. विवविद्यालयाचे 
रजिस्ट्रार मेथाजी नावाचे एक गृहस्थ होते, तर 
महिला वसतिगृहाच्या पर्यवेक्षक बाईंना माताजी 
असे म्हणत. त्यांच्या बोलण्यामधील संदेहामुळे त्यांनी 
भेथाजींकरता दिलेली परीक्षेची प्रश्‍नपत्रिका गड्याने 
माताजींना नेऊन दिली अशी एक आख्यायिका 
प्रचलित होती. आटं कॉलेजमध्ये गणिताचे एक 
ब्रह्मचारी प्रोफेसर होते, त्यांना विद्यार्थ्यांनी पान 
खाल्लेले अगदी आवडत नसे. या संदर्भात माझ्या 
एका परप्रांतीय मित्राचे संस्कृतीबद्दळ्चे एक मत 
मला आठवले. जी गोष्ट ल्मेकांवर लादता येते ती 
संस्कृती एवढाच अर्थ हिंदू लोकांना परिचित असावा, 
असे तो नेहमी म्हणायचा. संस्कृतीमुळे स्वतःवर पण 
काही बंधने येतात, ही गोष्ट मात्र हे लोक सोयीस्कर- 
वणे विसरून जातात. कॉलेजच्या आसपास जे 
पानवाले उभे असत, त्यांना हुसकावण्याचा ते नेहमी 
प्रयत्न करीत; पण या प्रयत्नात कधी बाचाबाची 


ररे 


झाली नाही किवा कोणी त्यांना छेडले नाही. 
पानवाले व त्यांचे गिऱ्हाईकविद्यार्थी वरी ल प्रोफेसर- 
मजकुरांच्या पांढऱ्या केसांना मान देत. त्यांच्या 
हरकती गंमतीच्या वृत्तीने स्वीकारीत. ते असे को, 
त्यांच्यापासुन दूर पळत जाऊन इमारतीच्या दुसऱया 
कोपर्‍यात उभे राहून त्यांच्याकडे हसत पाहत उभे 
राहत. 

हिंदी भाषेत अत्यंत आदब आहे. तेथील लोकां- 
कडे तुम्ही जर तक्रार केलीत, तर तुमचे म्हणणे ते 
ऐकून घेतील. तसे करण्यामध्ये कोणते तरी महान 
तत्त्व गुंतले आहे, असा आभास निर्माण करण्याचा 
प्रयत्न ते करणार नाहीत. तत्त्ववादी महापुरुषाचा 
रथ हा नेहमीच जमिनीपासून चार अंगुळे वर राहत 
असतो, याबद्दल आपल्या पुराणात नाहीतरी दाखला 
आहेच. या बाबतीमधला माझा एक अनभव सांगतो. 
माक्षे एके काळचे प्रोफेसर व नंतरचे सहाध्यायी प्रो. 
घोषबाबू यांचा आवाज इतका मोठा होता,की ते 
हॉलमध्ये एखाद्या विषयावर उत्साहाने बोलू लागले, 
की तुमचेआमचे साध्या पट्टोतले संभाषणदेखील 
एकमेकांस ऐकू येणे अवघड होई. एका विद्यार्थ्यास 
एका प्रयोगाविषयी मी काहीतरी समजावून सांगत 
असता घोषबाबूंचे तेथे आगमन होऊन, ते मोठ्याने 
बोलावयास लागले. विद्यार्थी शेवठी मला म्हणाला, 
“घोषबाबू एवढ्या मोठ्याने बोलत आहेत, की आपण 
काय सांगत आहात हे मला ऐकूच येत नाही”, 
तेव्हा मी त्यांना जाऊन हळू बोलण्याची विनंती केली 
व ती त्यांनी हसत मानली. याच संदर्भात मला 
तेथील विधानसभेत घडलेल्या एका प्रसंगाची आठ- 
वण येते. त्या वेळी इंग्रजी भाषेचा महिमा थोर 
होता. त्यामुळे बहुतेक सर्व सभासद इंग्रजी भाषेतच 
भाषण करीत. तेथे इंग्रजी न जाणणारा असा एक 
सभासद होता. हो भाषणे चालू असता त्याने आप- 
ल्याला काही सांगावयाचे आहे हे दशविण्याकरिता 
हात वर केला; पण त्याला सभापतीने खाली बस- 
विले. असे चार पाच वेळा जेव्हा झाले, तेव्हा या 
सभासदाच्या सहनदक्‍तीने सीमा गाठली. तो तसाच 
उठून म्हणाला, “ तुम्ही साहेबलोक काय बोलत 
आहात हे मला बिलकूल समजत नाही. तुम्हाला 
आपल्या मातृभाषेत बोलता येणार नाही काय?” 
महाविद्यालयीन शिक्षणक्रमाचे माध्यम हिंदी असावे 


अनुक्रमणिका 


4. 


यावरच चर्चा चालली होती, असे त्योस सांगण्यात 
आले 

देशावर परकोय सत्तेचा अंमळ असताना एखादी 
संस्था चालविणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. संस्था 
चालविण्याकरिता पैसा लागतो व पैसा मिळविण्या- 
करिता पदोपदी तडजोड करावी लागते. पं. माल. 
वीयजींनी अशी तडजोड केली नाही. १९३०-३२ 
मध्ये म. गांधींची सत्याग्रहाची चळवळ जेव्हा सुरू 
झाली, तेव्हा तीमध्ये पंडितजींनी सक्रिय भाग घेतला. 
त्याबद्दल ते काही काळ कारागृहातपण होते. राष्ट्रीय 
क्षिक्षणसंस्था म्हणून स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रातील 
काही संस्थांची याच काळामधील वतंणूक लक्षात 
घेता बनारसचे वेगळेपण डोळ्यांत भरल्याशिवाय 
राहत नाही. 

नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूविषयी जर मी काही 
उल्लेख केला नाही, तर ते योग्य होणार नाही. 
म. गांधींनी बनारस हिंदु विशवविद्यालयाला जेव्हा 
भेट दिली, तेव्हा त्यांनी विद्यालयाच्या राजवाड्या- 
सारख्या दिसणाऱ्या इमारतीबद्दल आपली नापसंती 
व्यक्‍त केली. भारतासारख्या गरीब देशाला अशा 
इमारती शोभत नाहीत म्हणून त्या पाडून टाकून 
विद्यार्थ्यांचे वगं झाडाखाली भरविण्याची सुचना 


त्यांनी केली. मानव्याच्या विषयांबद्दल असे करणे 
कदाचित शक्‍य होईल; पण विज्ञानामध्ये किमती 


उपकरणे वापरली जातात; त्यांचे ऊनपावसापासून 
रक्षण कसे करावयाचे हा प्रन त्यांना विचा- 
रण्यात आला; पण त्यावर म. गांधींनी काय उत्तर 
दिले. ही माहिती उपलब्ध नाही. कदाचित त्यांच्या 
मते देशाच्या भवितव्याचा महान अन समोर उभा 
असताना असल्या क्षुल्लक प्रश्‍नाकडे लक्ष देण्याची 
आवड्यकता नसावी. रशियामधील एका आधुनिक 
कवीने अश्याच तऱ्हेचे मत प्रदशित केल्याचे मला 
आठवते. “मानवजात व तिचे भवितव्य यांविषयीचा 
विचार करण्यात आमचे मन गुंतले आहे. दैनंदिन 
जीवनातील क्षुल्लक तपश्लील व समस्या यांची 
काळजी आम्ही का करावी ?' असे विधान त्याने 
केले होते. 

दैनंदिन जीवनातील क्षुल्लक गोष्टींवरूनच मनु- 
ष्याची पारख होत असते. बरटूंड रसेल यांनी नाही 
तरी एका ठिकाणी म्हटले आहेच, की मनृष्य काय 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८२३ 


बोलतो, काय तत्त्वज्ञान सांगतो यावरून त्याची 
परीक्षा करू नका; तो आपल्या आयुष्याचे काय 
करतो हे पहा. अशा परीक्षेत पंडितजी कधी कमी 
पडल्याची गोष्ट माझ्या ऐकीवात तरी नाही. सत्ता 
आली, कौ मनुष्याच्या आवाजामध्ये व वागण्यात 
एक निराळीच धार येते. पं. मालवीयांच्या बाबतीत 
याचा अनुभव कधी आला नाही. कोणत्याही परि- 
स्थितीमध्ये त्यांचा समतोल ढळत नसे. 


सकाळच्या वेळी ते आपल्या अंगाला मालीश 
करून घेत, त्या वेळी त्यांच्या अंगावर अल्प कपडे 
असत. पण अशाही परिस्थितीत कोणी भेटावयास 
आला, तर त्याची ते भेट घेत. एके दिवशी त्यांना एक 
साधू भेटावयास आला, आत येताच त्याने घोषणा 
केली, “ मी या विश्वाचा देव व परमेदवर आहे. ” 
आपल्या चेहऱ्यावरील एकही रेषा हलू न देता 
पंडितजी त्यास म्हणाले, “ मग मी आपणाकरिता 
काय करू १” _ 


मी तेथे असताना भौतिकी क्षाखेत एका डेमॉन्स्ट्रे- 
टरची जागा खाली झाली. तिच्या संदर्भात मी एक 
लेखी निवेदन घेऊन पंडितजींना भेटावयास त्यांच्या 
घरी गेलो. मी त्या वेळी करीत असलेले जड पाण्या- 
वरील संशोधन बरेच कटकटीचे असल्यामुळे मला 
प्रयोगशाळेत बर्‍याच वेळा खूप उशिरापर्यंत काम 
करावे लागत असे. पंडितजी एकटे किवा एखाद्या 
मोठ्या पाहुण्याला घेऊन भौतिकी क्षास्त्राच्या इमा- 
रतीत काही वेळा येत, तेव्हा तेथे कमंघमंसंयोगाने 
मी एकटाच उपस्थित असे. असे अनेक प्रसंग अनेक 
वेळा येऊन गेल्यामुळे पंडितजी मला ओळखू लागले 
होते. या ओळखीच्या जोरावरच मी त्यांना त्यांच्या 
घरी जाऊन भेटण्याचे धाडस केले होते. 


त्या वेळी थोडे आजारी असल्यामुळे ते बिछान्या- 
वर पडले होते. माझे निवेदन त्यांनी वाचले व मला 
म्हणाले, “ तरुण माणसा, तुला निवेदन कसे करावे, हे 
अजून समजत नाही. निवेदनामध्ये कोणाही विरुद्ध 
तक्रार करावयाची नसते,” असे म्हणून त्यांनी 
आपल्या हस्ताक्षरात त्यामध्ये सुधारणा केल्या, सधा- 
रित निवेदन त्यांना टंकलिखित करून मव क 
तेव्हा त्यावर त्यांनी आपली लेखी शिफारस केली. 
निवेदन टंकलिखित करण्याकरिता बाहेर कशाला 


पंडित मालवीयज़ी आणि बनारस हिंदु विश्वविद्यालय 


गेला होतास, मी माझ्या सेक्रेटरीला ते काम करा- 
वयास सांगितले असते, असे पण ते म्हणाले. 

पंडितजींना विनोदाचे एकदम वावडे नसावे असे 
खालील उदाहरणावरून वाटते. जेवण, चहापार्टी 
यांमध्ये त्यांना रस नव्हता. त्यामुळे एके दिवशी 
सवे प्राध्यापकांना त्यांच्याकडे उद्यानपार्टीकरिता 
आमंत्रण मिळाले, तेव्हा सर्वांना सानंदाश्‍चये वाटले. 
त्यांच्या निवासस्थानाच्या जवळ एक फुल्झाडांनी 
भरलेले उद्यान होते. त्यामध्ये आमंत्रितांकरिता 
खुर्च्या मांडून ठेवल्या होत्या. त्यावर सर्वे आमंत्रित 
येऊन स्थानापन्न झाले. पंडितजी पण आपल्या जागे- 
वर येऊन बसले; पण यापुढे काहीच हालचाल 
दिसेना. तेव्हा त्यांनीच खुलासा केला, की तुम्हा 
सवं लोकांची पार्टी माझ्या उद्यानात एकत्रित झाली, 
हीच माझी उद्यानपार्टी. 

दुसऱ्या एका प्रसंगी विदववविद्यालयामधील विविध 
विज्ञानशाखांत संशोधन करणार्‍या सवं रीसचं 
स्कॉलसंचा एक मेळावा पं. मालवीयजींच्या उप- 
स्थितीत वरील बागेतच भरवला होता. आमच्या- 
पैकी एक जण त्या वेळी गव्हाच्या झाडावर जी कोड 
पडते तीवर संशोधन करीत होता. तो करीत अस- 
लेल्या संशोधनकार्याचा अहवाल ऐंकल्यावर पंडितजी 
त्याला म्हणाले, “ अल्ली कीड लागली, तर तीवर 
काय उपाययोजना करावी ?” त्यावर त्याने ते 
झाड मुळापासुन उपटून त्याचा संपूण नाश करावा 
असे उत्तर दिले. हा उपाय सुचविण्याकरिता विज्ञष 
संशोधनाची आवश्यकता आहे असे नाही, असा 
विचार तेथे जमलेल्या अनेक लोकांच्या मनात आला. 
पण *00! 1 8०७ ! ४७1४ 1761650008, ए७४ 
10(606511708 ' एवढाच अभिप्राय पं. मालबीयजींनी 
बोलून दाखविला. 

पं. मालवीयंजींची प्रकृती १९३९-४० पासून 
बिघड़तच गेलो. तिच्यात सुधारणा घडवून आणण्या- 


१५ 


करिता त्यांनी कायाकल्पाचा प्रयोग केला. त्याचा 
परिणाम तात्पुरता चांगला झाला; पण शेवटी 
विश्‍वविद्यालयाचे उपकुलगृरुपद सांभाळणे आपल्या 
शक्‍तीच्या बाहेर गेले आहे, असे त्यांच्या लक्षात आले. 
विद्यापीठाने त्यांच्या संमतीने दुसरा उपकुल्गुरू 
नेमला, आपली अधिकारसुत्रे खाली ठेवताना त्यांनी 
जे भाषण केले, ते फार हृदयस्पर्शी झाले. त्यांना 
आपले अश्रू आवरत नव्हते, वारंवार गदगदुन येत 
होते आणि या परिस्थितीत त्यांनी विशवविद्यालयाला 
अभोष्ट चितुन त्याचा शेवटला निरोप घेतला. 


या देशात प्रत्यक्ष काये करणारे लोक फार थोडे 
आणि जो कोणी कार्य करतो त्यावर टीका करणारे 
अनेक, अशी परिस्थिती आहे. आणि त्यातून शिक्षण 
असा विषय आहे, को त्यावर टीका करावयास, 
त्यामध्ये बदल सुचविण्याकरिता कोणत्याही मनुष्यात 
क्षमता आहे, त्याला ज्ञान आहे असे आपल्या भारत 
देशात नेहमी गृहीत धरले जाते. त्यामुळे पंडित 
मालवीयजींनी अमुक केले नाही, तमुक केळे नाही 
असे म्हणणारे लोक त्या वेळी होते व अजूनही 
कदाचित असतील. जबाबदारीशिवाय सत्ता गाज- 
वायची होस ही प्रवृत्ती हिंदू मानसाचे एक वंशिष्ट्य 
आहे, असे अनेक परदेशी निरीक्षकांनी नमूद करून 
ठेवले आहे. पं. मालवीयजींवर केलेली टीका या 
प्रवृत्तीचाच एक भाग आहे, असे मी मानतो. मनु- 
ष्याने काय केले नाही. याचा विचार न करता त्याने 
जीवनात साध्य काय केळे, या गोष्टीवरच त्याच्या 
कार्याचे मूल्यमापन होऊ शकते. पंडित मालवीयजी 
यांनी केलेल्या कार्याचा आढावा घेतल्यानंतर एका 
मनुष्याने आपल्या आयुष्यात केवढे महान कार्ये 
करून दाखविले, याबद्दल आइचये वाटते, कोतुकः 
वाटते. आणि या कार्याबद्दल देशाने त्यांचे सदेव क्रणी 
राहिले पाहिजे, असे पण निठिचितपणे वाटते. 


क्रग्वेदातील पामीर पठार 


दे. व्यं. चौहान 


१.१ डॉ. रा, ना, दाण्डेकरांच्य़ा काही विधानांचा 
बारकाईने विचार करून क्रवेदाच्या अर्थनिर्धारणात 
या विधानांचा संबंध पाहिला पाहिजे. ते म्हणतात- 
आधिरदैविकावर समाजाची जडणघडण बनू शकत 
नाही. लोकांच्या जीवनपद्धतीवरून त्यांच्या धर्म व 
पुराणकथांचे स्वरूप निश्चित होत असतें (पाहा: 
दाण्डेकर, १९७९ पृ. २५९). त्याचप्रमाणे प्रति-आये 
काळात वैदिक आये आणि अनातोलियात आढळलेले 
आये बल्ख प्रदेशात एकत्र राहात असत. याच काळात 
वैदिक धर्म आणि पौराणिक मिथ यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण 
स्वरूप प्रथमतःच आकारास आले (तक्रेव, पू ३६४.) 

१,२ त्रगवेदाच्या अर्थेनिर्घारणात हो गोष्टही सात- 
त्याने डोळ्यांसमोर ठेवली पाहिजे. एकच शब्द निर- 
निराळ्या सन्दर्भांत प्रय्क्‍त झालेला असल्यास, त्या 
शब्दाचा मूलतः एकच अर्थे, त्याच्या अथंविक्रासासह 
असू शकतो, त्याचे अनेक अर्थ असू शकत नाहीत. 
पाल थौम याची अधिकारवाणी अशी की, प्रत्येक 
ठिकाणी शब्दाच्या मूळ अर्थाची स्थापना करण्याचा 
प्रयत्त आपण केल्याशिवाय आत्मोदभूत केवळ 
कल्पनाविलासाच्या वर्तुळाच्या बाहेर पाऊल ठेव- 
ण्याची आपण कसलीहो आज्या बाळगणे फोल ठरणारे 
आहे. मूलग्राही सम्भवनीय अ्थनिदेशन, अर्थाची 
केन्द्रभत कल्पना निश्‍चित करून हा अर्थ व्यक्‍त कर- 
णारा शब्द जेथे प्रयुक्त झालेला आहे, त्या त्या सर्वच 
क्ृग्वेदीय उताऱ्यांत हाच अये न्याहाळता येतो कौ 
काय याची चाचणी घ्यावयास पाहिजे आणि भिन्न- 
भिन्न सवे सन्दर्भांत वापरण्यात आलेल्या या एकाच 
शब्दाचा अनुवाद करताना त्याबद्दल अम्तिमतः: 
एकच प्रतिशब्द वापरता यावा हे ठरविले पाहिजे. 
या प्रश्‍नाची ऐतिहासिक पाइवंभूमीसह, चर्चा अगदी. 
साधार पद्धतीने मेहेंदळे यांनी केलेली आहे ( पाहा 

अ. म. घाटगे, पुणे, १९७३, म. अ. मेहेंदळे ) 
२.१ क्रश्‍वेदात, त्रिपूष्ठ, त्रिताक, त्रिदिन, त्र्यूध, 
त्रिमाता, त्र्यम्बक, त्रिनार्भि, त्रिपाजस्य, त्रिपस्त्य, 


त्रिपातू, त्रिकद्रुक इत्यांदी स्वरूपाच्या संज्ञांची रेळचेल 
आहे. अशी त्रयी इतकी बहुरूढ आणि बहुप्रयुक्‍त 
असल्यामुळे ही मूलभूत संकल्पना व तिचे स्वरूप 
यांकडे सूक्ष्मपणे पाहणे इष्ट आहे. त्रि हा प्रथम- 
घटक असलेल्या या सर्वे सामासिक संज्ञांतील अति- 
वार्ये घटक म्हणजे द्रवाचे राहणे, टिपकणे, क्षिरपणे, 
वितळणे इ. होय. या संचात त्रिपृष्ठ चांगल्या रीतीने 
प्रतिनिधिभूत आहे. त्रिपृष्ठ या शब्दातून त्रि हा भाग 
वगळून शेष पृष्ठ शब्दापासून पा-मीर या संज्ञेतील 
पहिला घटक पा-विकसित झालेला आहे. या शब्दा- 
तील दुसरा घटक मिर, मीर पष्तो भाषेतील मित्र 
शब्दाचा तऱ्द्रूव आहे. मूर पर्यायही त्याचाच विकास 
होय. मित्र म्हणजे सुय असा अथे क्रग्वेद व उत्तर- 
कालीन साहित्यात वावरतो. अशा प्रकारे पा-मीर 
शब्दाचे मूळ पृष्ठमित्र या संज्ञेत आहे. हे प्रस्थापित 
रूप होय. हाच मीर घटक काझमीर या देशवाचकात 
आहे. तसेच काइमर नावाचे नगर चिनी तुकंस्तानात 
वसलेले असून याच नावाचे खेडे खुरासान प्रदेशात 
असल्याची नोंद स्तीनगास याने आपल्या कोशात 
केळेली आहे. स्तीनगास याने पामीर शब्दाची 
नोंद केळछेली नसली तरी या जगप्रसिद्ध भौगोलिक 
स्यानाची व भूगर्भीय घटनेची नोंद अन्यत्र सापडते. 
संस्कृत कोश साहित्यात पामीर शब्द अप्राप्य आहे. 
आरंभीच्या अरबदेशीय भूगोल-ग्रंथलेखकांनी अक्ली 
नोंदच नव्हे तर या पर्वेतभूमीचे अनेक तपशिलांनी 
वर्णन केलेले आहे. इब्‌ून खुर्दादबिहू यानें हिजरी 
२३२- शक ७६८ या साली पामीर पताचा 
फामोर या रूपात उल्लेख केलेला आहे. अरबी 
लिपिमालेत प हा ध्वनीच नसल्याने असे होणे रास्तच 
आहे. हुदुद-ई आलम * जगाच्या सीमा', या दुदवाने 
ग्रंथलेखकनाम अप्राप्त असलेल्या, पण हिजरी ३७२- 
शक ९०४ त लिहिलेल्या ग्रंथात पामीर पठाराचा 
बामीर असा उल्लेख आलेला आहे. प ६्वनोच्या 
अरबीतील प अभावाने ब ध्वनीचा वापर झालेला 


क्रग्वेदातील पामीर पठार' 


आहे (पाहा: मिनोस्क्रींर १९७०, पृष्ठे ३६१व३६२). 
आमू दर्याच्या उजव्या काठावरील कला वामर या 
ग्रामनामात प ध्वनीचे व ध्वनीत रूपांतर झालेले 
आढळते. या गावाचे स्थान .३७"५५ ७१३० 
असे आहे. या कल (कला) या स्वरान्त नामाचा 
अर्थ नगर असून, त्यात स्कू, कृ धातु आहे. 

२.२ त्रिपृष्ठ या समासाचा क्रव्वेदात ५ वेळा 
वापर आलेला आहे. तो केवळ ९ ठ्य़ा मण्डलात 
९.६२, ७१; ७७५-३, ९०२ आणि १०६-११ 
असा आलेला आहे. 

येथे पृष्ठ शब्दाच्या व्यृत्पत्तीचाही विचार व्हावा. 
पृर्‍या घातूचे मूळ भारोपीय धातुसंचात सापडते 
(पाहा : कत्रे १९४४, पृ. ४४). त्याचा अर्थे 'द्रवाने 
वाहून भरणे ' असा आहे. द्रवरूप वाहणे क्रियेसाठी 
क्रग्वेदातील धातुसंपत्ति फारच संपन्न आहे- इष-, 
त्रइ-, क्‍्तु-, क्षर-, क्षिवद-, दंश- (दंस-), दुहू -, 
द्रु-, घे-, नदु- (नन्द-), पतू-, पृ- (वृषु-, प्रेष्‌ 
ष्लुष्‌), म्ना-(म्रा), रंहू-, वहू,, वृषू-, सपू-, शिव 
(शू-), सिचू-, सु-, स्तिम्‌॒ ( स्तीम्‌, मिहू- ) 
स्नु- ( सरू, सू, स्निह-) इत्यादी, मूळ धातुरूपाला 
प्रत्यय लागून बनलेली विकसित रूपेही वावरतात, 

प्रस्तुत पृष्ठ शब्दात पृ धातुला स्थ हा प्रत्यय 
लागलेला आहे. मागच्या क्र ध्वनीमुळे सआणि थ 
यांचे मूधन्यीकरण घडून आलेले आहे. वाहुणे क्रियेत 
थेंब थेंब गळणे, टिपकणे, झिरपणे, पाझरणे, बर्फाचे 
वितळणे इत्यादींचा समावेश आहे त्रश््वेदातील पृष्ठ 
शब्दाचा अर्थ झिरपणारा, वितळणारा प्रदेश असा 
आहे. म्हणजे हो हिमभूमी होय. हिमगिरीचे चांगले 
वर्णन म्हणजे क्र. ६ २४-७०. * हिवळा, महिने, 
चिरहिम (द्यावः) यामुळे तो क्षीण होत नाही. हिम- 
गिरी (वृषन्‌) चिरहिमीय असला तरी हिवाळ्यात 
त्यात वृद्धी होते. 

न यं जरन्ति शरदो न सासा 

न द्याव इन्द्रभवकशंयन्ति । 

वद्धस्य चिद्‌ व्धंतामस्य तनू: 

स्तोमेभिः उव्थेश्‍च शस्यमाना ॥ ७॥ 

उत्तर कालात आर्यांनी आपल्या बर्फाळ आत्म- 

स्थानाचा (इंग्रजी आतोक्‍्थोन) त्याग केल्याने पृष्ठ 
ढ्दातील ' वाहण्याचे ठिकाण ' या अर्थाचा लोप 
न. भा. २ 


याशा 


१७ 


झाला आणि आज पृ म्हणजे सपाट भाग एवढाच 
अर्थ ज्षेष राहिलेला आहे, क्रग्वेदीय संदर्भात पृष्ठ 
शब्दाचा अथे बर्फाळ प्रदेश असाच होतो. 

२.३ क्रग्वेदाचा खरा अर्थे समजून घ्यावयाचा 
झाल्यास त्रिपृष्ठ या संज्ञेचा अर्थ, वास्तव रूपात आढ- 
ळणाऱ्या पाइवंभूमीवरून हेरला पाहिजे. या संज्ञेचा 
शाव्दिक अथे “ तिन्ही बाजूंची बर्फाळ भूमी” असा 
होईल. वरती उल्लेखिलेल्या या संज्ञेच्या वापराखरीज, 
याच संकल्पित वस्तुचे वणेंन करणाऱ्या दुसऱ्या अनेक 
संज्ञा सापडतात. या संज्ञांत त्यांचे आद्यपद म्हणून 
“त्र'पदाचा आढळ होतो. आद्यपद त्रि असलेल्या संज्ञा 
(त्रि पद गाळून) अशा : -अनीक,-अम्बक,-अरुण, 
-अरुषी, -अवि, -अभ्रि, -आशिर, -उदायम्‌, -उधा, 
-ककुपू, -नाक, -नाभि, -पत्‌, -पत्स्य, -पाजस्य, 
-पाद, -पृष्ठ, -बन्ध्‌ु, “र्बहिस्‌, -माता, -मूर्धान, 
-यृग, -वन्धुर इत्यादी. 

२.४ क्र्ववेदाच्या संदर्भाने त्रिपूष्ठ याचा अथे काय 
होतो ते पाहू. क्र. ९.६२ त सोम म्हणजे पाण्याच्या 
वाहाण्याचा उल्लेख आहे. १६ व्या मंत्रात मनुष्यानी 
पाणी वाहविल्याचे सांगितले आहे. भांड्यातून बल- 
शाली माणसांना अन्न वाढावे तसे पाणी वाहाण्याचे 
वणन आहे. पुढील १७ व्या मंत्रात म्हटले आहे को, 
सात गायकांनी स्तुती केलेला हा प्रवाह चर्‍्यांतून 
वळविला जातो. 'रथे', मूळ धातु रंह्‌ द्रवाचे वाहणे'. 
हे त्रिपृष्ठात घडून येते. ते त्रिवन्धुर, तिहीकडून 
सीमित (वधू, बध्‌ * बांधणे, सोमीत करणे *) आहे. 

क्रग्वेदात हिमभूमीला अध्वर (धातु ध्व * संरा- 
वैरा जाणे, मुळापासून चळणे) म्हणजे तन बदलणारे, 
अमृत (मूळ धातु मृ मरणे, नाहीसे होणे) म्हणजे न 
मरणारे, अव्यरथ्‌य ( धातु व्यथ॒) म्हणजे न ढळणारे 
इत्यादी, तनू नपात्‌ आणि अपां नपात्‌ या चिर- 
हिमासाठी वारंवार येणार्‍या संज्ञा होत. येथे नपात्‌ 
शब्दातील आद्यवणं न याचा अर्थ समान, प्रमाणे, 
जणू असून पात्‌ हे पत्‌ धातूचे वर्तमानकालिक रूप 
होय. पात्‌ म्हणजें वाहविणारा, वाहणारा, या दोन्ही 
वाकप्रचारांचा अथे स्वयंवाही, बफेवितळी वस्तू 
असा आहे. कधी कधी अपां नपात याचा, संदर्भा- 
नुसार अग्नि असाहो अर्थ होतो. 

क्र. ९.७१. ७ मन्त्रात तीन दिशांना पसरलेला 
दिव्‌ ( चिरहिम ) प्रदेश चहुबाजंनी व्यक्त ओल 


अनुक्रमणिका 


शट 


( वि अधिक अज्ज्‌ ' लोंपणे ?) वाहाणारा, अरु- 
षस्‌ ( मूळ धातु क्र्‌ वाहणे ) क्रियाशील-कविः, 
वाहणारा-वुषा असा वणिलेला आहे. तो भापले 
पाणी, गाः ( भारोपीय अक्व्‌ घातूच्या अक या 
ख्पावरून, आद्य अ ध्वनिलोपाने बनलेल्या क किवा 
ग यापासून) सवे दिद्यांना धाडतो. 

क्र. ९.७५.३ या मंत्रात ब्फफोडे-क्रतस्य दोहनाः 
पाण्याचा प्रवाह सर्वे दिशांना वळवतात. आणि सका- 
ळच्या उषमुळे त्रिकोणकृती प्रदेश प्रकाशमान झालेला 
आहे, असे वणंन आलेले आहे. 

क, ९.९०, २ या मंत्रात त्रिपृष्ठ हे वाहणारे 
असल्यामुळे त्याला पोषक-वयोधा असे म्हटले आहे. 
या त्रिपृष्ठ प्रदेशात गायकांच्या मंत्रांचा ध्वनी घुमत 
आहे. 

१६. ९. १०६.११ या मंत्रात, त्रिपृष्ठ भागात 
अवत (भारोपीय धातु अक्‌व्‌ यापासून अव 'वाहाणे. 
तो अवेस्तातही वावरतो.) स्वैर खेळत असल्याने 
तो अन्न वाढविणारा आहे, असे वर्णन आले आहे. 
त्याचे स्तुतिगान करण्यात येत आहे. 

२.५ हिन्दुकुश (काशि : क्र. २.३०.५; ७, ०४-८ 
आणि ८.७८.१०) आणि पामीर या हिमपवंतां- 
वरील बर्फाचे निरनिराळया प्रकारे वर्णन करणे हा 
क्रग्वेदीय क्रषींचा आवडता छन्द, स्थायिभाव आहे. 
याबरोबरच हिमनद्यांचे उल्लेखही क्रग्वेदात अनेक 
आलेले आहेत. जह नावी (आमू, हामून, अथवा 
ऑक्सस्‌, ईराणी जेहून) आणि सिन्धु या परम अर्थाने 
हिमनद्या आहित. या दोन्हींचा या वेदात अनेक वेळा 
उल्लेख आहे. सरस्वती ईराणीतील हलमन्द. हीही 
हिमनदी असुन ती क्रग्वेदात सर्वाधिक उल्लेखित 
आहे. कुभा, ग्रीक कोफेन ही काबुल नदी होय. 
समग्र हिन्वुकुश पवंतराजीचे पूर्व बाजूचे पाणी 
तिच्यात वाहते. तीही हिमनदी होय, कुभाच्या 
उत्तरेकडील उपनद्या कुनार व सुवास्तु होत, दोन्हीही 
हिमनद्या आहेत. करुभा, करुभन या नदीनामाच्या 
मुळाशी, व्युत्पत्तिदृष्ट्या, क्ष्बिद्‌- प्रवाहित होणे, 

झुळझुळणे, हा प्राचीन धातू आहे. संस्कृतात या 
धातूचा वापर कमी असला तरी गलचा भाषांत 
त्याची भरपूर चलती आहे. सुवास्तु हे नदीनामही 
यांच धातूपासून व्युत्पन्न आहे, असे वाटते. त्यात 
आद्य क ध्वनीचा स बनून, पुढील ष आणि व यांचे 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


पौर्वापयं बदलले आहे. सुवास्तु हे एखाद्या काफिरी 
किवा पज्नाई- (पैशाची) भाषेतील लुप्त धातूच्या 
तः्भूव रूपाचे पुनरच केलेले वैदिकीकरण होय, कारण 
दोन्ही नामांतील व्यंज़ने तीच आहेत. क्ष वर्णाचा 
अवेस्तातील उच्चार ख्‌- श॒ असा आहे. 

उपनिषदात आलेल्या इवेतपर्वताचा उल्लेख क्रग्वे- 
दात नाही. परंतु क्रवेदात इवेत्रेय शब्दाचा उल्लेख 
अनेक वेळा आहे. शवत्रेय म्हणजे हिमपवतच. इवेत 
पर्वत काबूल नदीच्या दक्षिणेस समान्तर असा 
पसरलेला आहे. तो खराखुरा हिमपर्वत असल्याचा 
उल्लेख बाबरानेही केलेला आहे. इवेत पवंताला पष्तो 
भाषेत, तिराही बोलीत स्पीन-गर असे नाव आहे. 
क्रग्वेदीय भाषेत त्याला अश्विनगिरि, श्विनगिरि, 
असे म्हणता येईल, 

कुनार नदीची पश्‍चिमेकडील उपनदी प्रसुन किवा 
पेच ही तिरिच-मीर या हिमपवंतावर पोसली जाते. 
ती क्रग्वेदीय परुष्णी आहे. याची चर्चा यापूर्वी 
केलेली आहे( गंगानाथ.झा प्राच्यसंस्थेचे जनंल, खण्ड 
२७, १९८२ ). वक्षु किवा वखान ही आमू दर्याची 
उगम प्रदेशीय नदी होय. या शन्दावरूनच वखान 
देश व भाषा यांना नावे मिळाली आहेत. सामना 
(क्र. ३.२०.९ ) भूमीवरूनच हामून “ वाळवंटी 
प्रदे” आणि हामून, आमू ही नदीनामे व्युत्पन्न 
आहेत. द्वीप (क्र. ८.२०४ आणि १,१६९.३ फक्त 
दोनदा) जिच्या दोन्ही बाजूंकडून पाणी वाहते, 
(दि अधिक अप्‌) या शब्दाचा जन्म आामू दर्यावरील 
प्राकृतिक घटनेमुळे झाला. अफगाणिस्तानच्या 
वायव्येस एक वाळवंट आहे. त्या देशाची मुर्गाब 
नदी या वाळबंटात ल॒प्त होते. मुर्गाब शब्दातील मुर्ग, 
मृग या घटकावरून मृगजळ, आंगल मिराज आणि 
या वाळवंटीय प्रदेशाला लागून असलेले मे नगर या 
शब्दांची व्युत्पत्ति झाली. त्र्वेदीय आयंगणांच्या 
विशिष्ट भोगोलिक जीवनपद्धतीतुन या शब्दांचा 
जन्म क्षाला (पाहा : विष्वेश्‍वरानंद प्राच्य जनेल, 
१९,१९८१, पृ, ४), अक्या वातावरणात पामीर प्रदे- 
शाचे अस्तित्व व वर्णन क्रग्वेदात सूचित झाले, तर 
त्यात आइचयं वाटण्यासारखे काही नाही, असे 
म्हणावे लागेल, 

३.१ पामीर -ब तेथील जीवनविक्षेष यांच्या 
वर्णनक्षेत्रात क्रग्वेदाची ३.५५ आणि १०.१४ सुकते 


कर्वेदातील पामीर पठार 


विशेषरूपे समोर येतात, ३.५५ या सुकतात पामीर 
या भौगोलिक घटनेला असुर ( अस्‌ “वाहणे ' ) 
वाहणारी, झिरपणारी वस्तु म्हटलेले आहे. त्याचे 
असुरत्व, त्याच्या वितळण्या'ची वैशिष्ट्ये, वेगवेगळ्या 
प्रकारे नोंदविली व वणिली आहेत. जुने बफे या 
गोष्टीचे वणंन विशेषरूप होय. नवे बफे दर वर्षी 
नव्याने निर्माण होते. जुन्या बर्फाला अ-घ्वर, अ-मृत, 
असुर, अ-व्यथ्‌य, आक्षितत्पुवे अश्ली नावे आहेत. 
त्याला जीराश्व (क्र, १.११९.१; १४१.१२; १५७.२ 
आणि २.४.२) असे म्हटले आहे. %. २.२५.५ त 
त्याला पुवेसू म्हटले असुन, २.३५.६ त त्याला 
अ-प्रमृष्य म्हटलेले आहे. अन्यत्र त्याला जीर-अध्वर 
व जीर-दानु असे उल्लेखिळे आहे. जुन्या बर्फाला 
पूर्वी असेही नाव प्रयुक्त आहे ( त्र. ३.५४. १४ ) 
विष्णु हा उर्क्रम आहे. उरु शब्द क या धातुनामाला 
उ प्रत्यय लागून बनलेला भाहे. त्याचा अथथ वर्फाळ 
प्रदेश होय, पामीरचा बर्फमय प्रदेश विशाल अस- 
ल्याने, उरु म्हणजे विस्तृत असा अर्थ विकसित 
झाला, उरुक्रम म्हणजे बर्फात, बर्फाजवळ चालणारा, 
ही विष्णूची उपाधि. या मंत्रात 
. उरक्रमः ककुहो यस्य पुर्वी: 
न म्धन्ति युवतयो जनित्री: ॥ १४. 

अ्थे- हे विष्णूचे वर्णन. सायणाचार्यांनी ककुहृ 
याची पदे क- आणि स्कुभ्‌॒ अद्यी दिलेली आहेत. 
ती योग्य आहेतसे वाटते. क-स्कुभ यापासुन ककुभ्‌ 
हाब्द बनला. त्याचे तद्‌भव रूप क-कुह. अथं होतो 
बर्फ फोडणारा, क म्हणजे बफ हे क्रग्वेदात अनेक 
वेळा आलेले आहे. कपृत्‌, कर्पादक शब्दांत क म्हणजे 
पाणी, रेत. येथे पूर्वी ' जुने बर्फे ' स्त्रीसंकेताने 
बणिले आहे. हे जुने बर्फ विष्णूला कधीच कमी पडत 
नाही. पुर्वी विष्णूला कधीच अंतर देत नाहीत (न 
म्धेन्ति), या विधानावरून, विष्णूचा अवतार मान- 
हेल्या कृष्णाला सोळा हजार पत्नी होत्या, हे मिथ 
विकसित झाले. भागवतकाराने, मूळ अथं न समज- 
ल्याने, युवतीला भाळून, हा उद्योग केला. यावरून 
क्रह्वेदच या मिथचे मूळ आहे, हे स्पष्ट होते, 

नव्या बर्फाला, संकेताने, नव्या अशिइ्वी, सद्यो- 
जाता, तरुणी आणि अप्रवीता (अप्रसूता ) असे म्हटलेले 
आहे. आक्षित्पूवंत्वाच्या किमान व कमाल सीमांचा 
संकेत क्र. ३.५५-.५ व १७त आलेला आहे. हिम- 


१९ 


पर्वताच्या वाषिक झ्षिरपणीच्या कमींभधिक प्रमा- 
णाचा हा उल्लेख अत्यंत महत्त्वपुर्ण आहे. आधूनिक 
निरीक्षणानुसार पुर्व पामीर भागात वाषिक झिरपण 
४५०० मीटर उंचीपर्यंत असून पचिम भागात ती 
४२०० मीटरपर्यंतच आहे. हिमरेषेच्या चढउता- 
राची क्रग्वेदातील ही नोंद क्र॒ग्वेदीय क्रषींच्या 


सुक्ष्मनिरीक्षणाची स्मारक आहे. 


स्त्रीसकेताचा वापर करीत बर्फाला युवति, 

सुपर्णा ( धातु पृ. क्षिरपणे, पर्णा झिरपणारी ) असे 
१०.११४.३ त म्हटलेले आहे. छन्द ५ मध्ये म्हटले 
आहे को, हिवाळ्यात वस्तुतः बर्फाचा एकमेव थर 
बनलेला असतो. परंतु कवि त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारे 
वर्णन करतात- 

सुपणँ विप्राः कवयो मनीषा 

एफ सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
यावरून क्रग्वेदीय गणात भूगोलाची जाणीव निर्माण 
झाल्याचे दिसून येते. 

दिव्‌ म्हणजे चकाकणारे, चकाकणारा बर्फाळ 

प्रदेश. दिव्‌ प्रदेशात राहणारे ते देंव. या दिवाला 
स्वर्‌ असेहो म्हणतात, सु “* झिरपणे ' घातुला अस्‌ 
प्रत्यय लागून स्वर्‌ शब्द बनलेला आहे. स्वर्‌ म्हणजे 
चिरहिमप्रदेश. त्याला नाक असेही म्हणतात. न 
अक म्हणजे जणू बफ, न म्हणजे जणू. चिरहिमामुळे 
तेथे राहता येत नाही. स्वर्‌-ग स्वगेही त्याला नाव 
आहे. स्वगे शब्द क्रग्वेदात आलेला नाही. तो अथवं- 
वेदात आलेला आहे. या सवें क्रग्वेदीय संज्ञांचा 
पाहचात्त्य पंडितांनी हेवन असा अनुवाद केलेला आहे. 
तो अनुग्वेदीय आहे. दिव्‌ इत्यादी पाथिव, दृश्य व 
संवेद्य भाहेत. हैवन हे केवळ काल्पनिक आहे. दिव्‌,. 
स्वर्‌, स्वगं, नाक (क्रग्वेदात अनेक वेळा आहे) ही 
नावे चिरहिम प्रदेशाची आहेत, देव बफ फोडतात 
ही गोष्ट क्रग्वेदात सवंत्रच पुनःपुनः नोंदविण्यात 
आलेलो आहे. या बर्फफोडटीचा हेतू माणसांना व 
सिंचनासाठी पाणी मिळविणे असा आहे. क, १. 
१७९.६ या मंत्रात अगस्त्याचा ब्फफोडीचा व 
चाऱ्या ( अवत, अव्‌ ) बनविण्याचा उल्लेख आहे. 

अगस्त्य: खनमान: खनित्रेः 

प्रजां अपत्यं बलं इच्छमान: । 
देवाच्या हत्याराला श्रद्‌, श्रद्धा असे नाव क्रग्वेदात 
आलेले आहे. क. १०.१५ १.३ त- 


अनुक्रमणिका 


2२७ 


यथा देवाः असुरेषु श्रद्धा उग्रेष्‌ चक्रिरे । 

देवांनी उग्र अशा हिमपर्वतावर हत्यार घरले. श्रद्‌हा 
शब्द स्कृ, स्कृतू 'कापणे तोडणे' याला अनुसरून असा 
आहे. इंद्र हा मोठा ब्फफोड्या आहे. त्याचे हत्यार 
वज्ञ, हरी ( द्विवचन, हरि < हू <स्कू, क-लोपाने), 
छम्दस्‌ शब्दही स्कृ घातुवासुनच, पण दुसऱ्या वोली- 
तील आहे. या छन्दस्‌, हृत्याराचा वापर % १०.११४ 
या सुक्ताच्या मंत्र ५,६ व ९ मध्ये आलेला आहे. 
कारुधायस्‌ क्र. ३.३२'१०, ६.२१.८, २४.२ व ४४. 
१२ म्हणजे पाणी वाहविणारे हत्यार. कारू शब्द 
कृ, कृत्‌॒ * तोडणे, फोडणे यापासून आणि धायस्‌ 
हे धे ' वाहणे, पाझरणे ' यांचे कतेक रूप होय. 


येथे देव व असुर यांच्या संबंधांची कल्पना स्पष्ट 
होते. परंतु उत्तरकाळात, आर्यांच्या सिन्धु, गंगा या 
खोर्‍्यांतील वसाहतकाळी, हिमपवंत दुर अफगाणि- 
स्तानात राहिले. परंतु वारश्ञाने, रिक्‍थरूपाने मिळा- 
छेळे देव-असुर संबंध स्मरणातून गेले नाहीत. उत्तर- 
कालीनांनी, मूळ परिस्थिती विसरून त्यावर नवीन 
मिथे कल्पिली. कथा निर्माण झाल्या, देव व असुर 
हे परस्परांचे शत्रू बनले. वस्तुतः. सुर असा शब्द 
क्रग्वेदात व अन्यत्र नव्हुता. नवीन मिथकाळात असु- 
रांच्या विरोधात, असुर शन्दातील आद्य अ ध्वनींचा 
लोप करून, बिभीषणाप्रमाणे, देव शब्दाच्या समान 
अर्थाचा, सुर शब्द घडविण्यात आला. पुराणकाळी 
सुरासुर असा बनावट समास देव व असुर यांच्या- 
साठी प्रयुक्त होऊ लागला. क्रग्वेद असुर मंथनाच्या 
जागी सुरासुरांनी समुद्रमंथन केले. हा समुद्र 
श्हम्वेदीय असुर संज्ञेचा स्मारक आहे. क्रग्वेदीय असुर 
रयिद “घन देणारे ' (क्र. २.५४.१६) होते. सुरासुर 
समुद्रमंथनातून धनदेवता लक्ष्मी निर्माण केली. 
सारांश हा, को क्रग्वेद मूळावरून सुरासुरांचे मिथ 
निर्माण झाले. 


था सुकतात वैशिष्ट्यपूर्णतया, ज्या हिमपर्वतावर 
ब्फफोडीचे काम चाले त्यांच्या संख्या दिलेल्या 
आहेत. क. १०.११४.५ या मंत्रात अक्या हिम- 
गिरींची संख्या १२ दिलेली आहे. पुढील मंत्रात १२ 
आणि १८ अल्या संख्या दिलेल्या आहेत. मंत्र ७ 
मध्ये १४ आणि पुढील मंत्रात १५ अज्ञा बर्फफोडी 
होत असलेल्या हिमगिरींच्या संख्या दिलेल्या आहेत. 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


कालेस्तिक याच्या म्हणण्यावरून पामीर पठारात 
हिमगिरींची संख्या (ग्लेशर) एका हजारांहून अधिक 
आहे. इंद्र हा परम अर्थाने खरा बर्फफोड्या आहे; 
दोघे अस्विनही ते करतात. अगस्त्य व बृहस्पति 
हे कषिही हे काम करतात. अग्नि याची पदवीच 
सहस्रजित्‌ ( ७. १. १८८. १ ) आहे. तो एकाच 
वेळी हजारो ठिकाणी बफेविठळी करतो. सहस्र 
ही संज्ञा सहस्र हिमगिरिवाचक आहे. क्रग्वेदात 
आढळणारी दुसरी वैशिष्ट्यपूर्ण घटना म्हणजे 
बर्फाच्या दोन, प्रकाराची- एक जीरा*व, अमृत, 
अध्वर इ. आणि दुसरे नवे बफ. क्र. ३.५५.११ 
या मंत्रात ही गोष्ट स्पष्टपणे मांडलेली आहे. या 
बर्फांना दोन भगिनी, स्वसारी म्हटलेले आहे. जणू 
काय भआाखल्याप्रमाणे, बर्फाच्या अनेंक आकृती दिस- 
तात-यम्या वपृंसि । एक बफ चकचकोत, चमकणारे 
असते; तर दुसरे, त्याची खोली कमी असल्याने, 
काळसर दिसते. पहिल्याला वावी (शय * थिजणे ! ) 
आणि दुसर्‍याला : अरुषी * पसरलेले, काळसर ? 
म्हटलेले आहे. अरुषी शब्दात % * वाहाणे' घातुला 
स प्रत्यय लागलेला आहे. बर्फाचा थर अगदी कमी 
असल्याने ते काळसर दिसते. यासाठी मन्त्र क्र. 
२३.३१.२१ पाहावा. या दोन शब्दांच्या निश्‍चित 
अर्थाबद्दल बराच गोंधळ भाढळतो. 

पुढील ३. ५५. १२ व्या मंत्रात या दोन बर्फ- 
प्रकारांना आई आणि कन्या, दोघी दुध पाज- 
णार्‍्या-घेनू ( द्विवचन ) म्हटले आहे. त्या दोघी 
एकाचवेळी दूध देतात-समीची. त्या बर्फाच्या घरी 
राहतात- कतस्य ते सदसि ईळे अन्तर्‌ । स्वर्‌ संज्ञेचा 
अथं हिमगिरी आहे. त्याची व्युत्पत्ति वरती आली 
आहेच. सु हा गौण धातू स्‌ मूळापासुन निघालेला 
आहे. त्याचे दुसरे गौण घातुरूप तरु असे आहे. स्वर्‌ 
शेब्दापासुन स्वर्णर ( क्र. ४.२१.३; ५.८.४; ८.६. 
२९; ६५.२ इ. ) शब्द हिमगिरी अर्थाचाच आहे. 
पृष्ठ शब्दही त्याच अर्थाचा, स्वर्मीळूह ( क्र. ४. 
१६.१५, १.५६.५; १३०. ८) आणि मीढूव 
(क्र. २. २४. १; ३३. १४व ३. १६. ३ ) है 
शब्द हीच वस्तु दाखवितात. सायणाचार्यांनी या 
शब्दाच्या स्पष्टीकरणाचा बराच प्रयत्न केलेला 
असला, तरी प्रत्यक्ष मूळ वस्तुचे ज्ञान त्यावरून होत 
नाही. हीच अवस्था भाजदेखील सर्वत्र दिसून येते. 


अनुक्रमणिका 


क्रग्वेदातील पामीर पठार 


४.१ भौगोलिक व ऐतिहासिक अभ्यासक्षेत्रात 
ईराण देशाचा वाटा म्हणून हुद्‌द-ई-आलम ग्रंथाचे 
मोल एका परीने अपुर्व असे आहे. दुर्देवाने या ग्रंथाच्या 
कर्त्याचे नाव आपणापयंत पोचलेले नाही. हा लेखक 
निरनिराळ्या देह्यांच्या राजकीय सत्तांची नोंद कर- 
ण्यात फारच तत्पर आहे. काशगर नगराच्प्रा जवळ- 
पासच तिबेटची सरहद्द सुरू होती आणि तिबेटी 
प्रदेशात खोतन एक बेट असल्यासारखे होते, असे 
लेखकाचे मत असावे (पाहा : मिनोस्की, पृ. २६० ). 
पामीर मुस्लिमांच्या सत्तेत होते. काश्मीर हा भार- 
तीय होता व त्यात हुंजा आणि गिलगिट नद्यांच्या 
खोऱ्यांचा समावेश होता. 

उत्तरवाहिनी असलेल्या पजा (आमू ) नदीची 
दक्षिणतटीय उपनदी मुर्गाब असून तिच्या उगम- 
प्रदेशी असलेल्या चकमाकतिन या सरोवराच्या 
(समुद्रसपाटी उंची ४,००० मी.) पुर्व कोपऱ्यावर 
असलेले अन्दमीन हे खेडे, पामीर, सिंधु आणि 
तारीम नद्यांच्या पाणलोटांच्या संगम प्रदेशात, एका 
हिमगिरीच्या केन्द्रस्यानी आहे. भितोर्स्की याने 
झापल्या नकाझ्यात, पृ. २९१ वर या स्थानाची नोंद 
केलेली आहे. हुदुद-ईभालम पुस्तकातील पाठ, पृष्ठ 
७२ वर असा दिलेला आहे- 

*“ कसक नावाच्या हिमगिरोच्या (कोह-ई यख) 
क्षिखरावरून कारंज्याप्रमाणे “बर दमज्‌ चूं फुन्वारह” 
पाण्याचा मोठा प्रवाह खळखळतो आणि त्या प्रवा- 
हाचे असे दोन भाग बनतात, को त्याचा अर्धा भाग 
उत्तरेस वाहतो ब त्याची ख़रर्नाब नदी बनते. आणि 
शेष अर्धा भाग वक्षिणेस वाहून तो सिंधु नदोत 
बिलीन होतो. या सिधुलाच पुढे जाऊन मिह्रान असे 
नाव आहे.” मिहरान शब्द मिहू. या धातूपासुन आहे. 

या उताऱ्यात तारीम नदीचा उल्लेख नसला तरी 
तसा उल्लेख दुसऱ्या ठिकाणो आलेला आहे. वरती 
आलेला फुव्वारह म्हणजे बफंवितळीचा बनलेला 
जेलप्रवाह होय. 

फिर्दोसी याने शाहनामा या आपल्या महाकाव्यात 
(रचनाकाळ शक ९५२) काय म्हटले आहे हे पाहुणे 
मनोरंजक आहे. तो म्हणतो: 

मर आं मजे खुर्गाह रूवानन्द ब-नाम 


जहा- वीदह विहकान-ई गुस्तदंह्‌ नाम । 


ऱ्श 


जि यक नीमहू बर सिन्द दारद गुजर 
ब किन्नोज-ऊ करमोर-ऊ आ बूम बर। 
दिगर नीमह. राह-श सु-ए मज -ई चीन 
. बि-पयवस्त बा मज -ई त्रा-जमी'। 
अनुवाद :-बहुकोर्ती, अनुभवी, ज्ञानी व प्रौढ लोक 
या भूमीवरच असलेल्या एका पवंताला खुर्गाह या 
नावाने ओळखतात. कनोज व काइ्मीर देश्याच्या 
सिन्धु नदीत याचे अर्धे पाणी वाहून जाते. शेष अर्धे 
पाणी चीन देश आणि तुरान भूमीला मिळते. . 
वरती आलेल्या खुर्नाब आणि खुर्गाह या दोन 
पदांचा थोडा अधिक बारकाईने विचार होणे इष्ट 
आहे. खुर्नाब हे नदीनाम आहे, हे या शब्दातील आब 
या दुसऱ्या पदावरून दिसुन येते. ईराणी आब शब्द 
संस्कृत आप: म्हणजे नदी याचा संगोत्र व समाथं 
आहे. अनाक्षेपार्हपणे असे सांगता येते, की ही नदी 
भमूच होय. खुर्नांब शब्दाची व्युत्पत्ती पाहणे उप- 
युक्‍त ठरणारे आहे. खुने आणि भाब यांचा हा 
समास आहे. वैदिक स्वनंद शब्दाचे खर्न हे तळूव 
रूप आहे, हे सहजतया दिसून येते. स्वर्‌ हा शब्द सु 
म्हणजे वाहणे याला अस्‌ प्रत्यय लागून बनलेला 
असुन तो दिव्‌ शब्दाच्या समानार्थी आहे. दोहोचा 
अर्थ चिरहिम, किंवा क्रग्वेदाचाच शब्द वापरावयाचा 
झाल्यास, जीराइव असा आहे. खुर्न शब्द वस्तुतः 
ख्वर्नय्‌ असा आहे. तो स्वनंद होय. | 
या उपरोक्त चर्चेच्या अनुषंगाने शाहनाम्यातील 
खुर्गाहू या संज्ञेकडे पाहावे. तिचा अथं स्वर्‍स्थान, 
बर्फाचे ठिकाण असा आहे. हे स्थान हिमगिरीचे 
आहे. तो जीराश्‍व पर्वत आहे. तो कोई-ई यख्‌ याचा 
प्रतिशब्द आहे. भिनोस्की (पृ. ७२) याने त्याचे 
योग्यसे स्पष्टीकरण केलेले आहे. एवंच तो स्वर्गातु- 
हिमगिरी आहे. %. १ ७२.२ मंत्रात चिरहिमाच्या 
वणेनात स्वर्‌ आणि गातु हे दोन्ही शब्द प्रयुक्त 
आहेत. खर्गाह्‌ या भोनाभिकांत क्रग्वेदीय संज्ञा 
व्यवहूत झालेली आजही चालू राहावी, ही बाब 
लक्ष्य आहे. भौनामिक नामे आपले प्राचीनत्व उत्तम 
रीतीने टिकवून धरणारी असतात. कालौघात 
येणाऱ्या भिन्न संस्कृतींच्या भाषिक आक्रमणातील 
परिवतंन स्वीकारण्यास भूनामे' अनिच्छ असतात. 
प्रसुन, ज्होब, कुरंम, कुनार इ. नदीसंज्ञके आणि 
स्पीन-गर, मुंजान, कंशओोशन इ. पवेतसंज्ञके ही 


२५ 


क्रग्वेदकालीन रिक्थ होत (पाहा: ' हू रोमोव, ईस्ट 
वेस्ट', खं. २५, पू. ५१६). 

४.२ शाहूनामीय संज्ञा खुर्गाह हिंचा विचार कर- 
ताना कहवेदातील १०.१२० सुकताची आठवण होते. 
या सुक्‍्ताच्या मंत्र ८ मध्ये अभ्रिय: खर्षाः असे एका 
हिमगिरीचे वणन आलेले आहे. त्याला मुवनेषु ज्येष्ठ- 
तम असे पहिल्या मंत्रात म्हटले आहे. स्वसेस्‌ याचा 
अथ हिमप्राप्तकर्ता असा आहे. या क्रग्वेदीय स्वर्षाः 
शब्दाचा बोली भाषांच्या माध्यमातुन खर्गाह असे 
परिवतंन होणे ही सहज व नित्याची बाब आहे. 
त्याचे पूर्वरूप स्वजाह असे प्रस्थापित करावयास 
काही हरकत नाही. मंत्र १ व ८ प्रमाणे हा सर्व 
जगातील ज्येष्ठतम हिंमगिरी होय. त्याला मनुष्याचा 
कोप त्वेष-नु-म्ण, असे वणिलेले आहे. हे एका परीने 
योग्यसेच आहे. हे हिंमगिरीचे अंगभूत-वशिष्ट्य आहे. 
गिर्यारोहण क्षेत्रात ही नित्यपरिचयाची बाब आहे. 
या मंत्रात त्याचे कल्याणकारकत्वही वणिले आहे- 
अनु यं विश्वे मदन्ति ऊमा: । मंत्र २ मध्ये तो सजीव 
निर्जीवांना पाणी देतो असे म्हटले आहे. पुढील 
मंत्रात तो गोडाचा गोड आहे- स्वादोः स्वादीयः 
असे वणिले आाहे. पुढे म्हटले भाहे, की त्यामुळे परि- 
सरातील जीवन त्याने शासित केले आहे. आव्चर्याची 
गोष्ट ही की या पवंताच्या हिंमरेषेवर बर्फफोडीचा 
व्यवसायही चाले- प्रप्यन्तो युधेन्यानि भरि । 
युध्येन्य म्हणजे युद्धवस्तू. हे बर्फफोडीचे स्थान असा 
मी अथ करतो. बर्फफोडीचा उल्लेख यापूर्वी आलेला 
आहे. या संबंधात सुक्त १०.११४ अत्यंत उपयुक्‍त 
आहे. १०.१२०.६ यात हिमगिरीला क्श्व नप. असे 
म्हटले आहे. क्रभ्व म्हणजे १६ ' बफे ! याने बनलेले. 
क्लभु नावाचा देवगण असल्याचे क्रूग्वेदात अनेक 
वेळा आलेले आहे. ते बर्फ-संबंधीचे लोक होत. 
त्याचे काये पोषण करण्याचे आहे (पाहा क्र. ३. 
५४.१२) या क्रम्व, हिमगिरीला १०,१२०.६ या 
मंत्रात माप्त्य, आप्त्यानां आप्त्य असे वणिलेे आहे. 
यावरून क्रम्व व आप्त्य हे हिमगिरीच होत, हे 
दिसते . » 

१०.१२० या सुक्‍ताचा द्रष्टा, कवि बृहद्दिव 
नामे आहे. यावरून बृह॒द्विव शब्दाचा अथ निश्‍चित 
करता येतो. बृहृद्दिव म्हणजे मोठमोठ्या घोड्यांचा 
स्वामी असा अथं नव्हे. बृहद्‌ म्हणजे विशाल, दिव्‌ 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


म्हणजे हिम, बफे असलेल्या भूमीचा (माणूस), असा 
बहुत्रीहि समास येथे आढळतो. बृहद्दिव शब्द अनेक 
वेळा झालेला आहे. त्यांचा कमेधारय समासही- 
विश्याल दिव, असा आढळतो. 

या उच्चतम स्वर्षाः पर्वतापासून दोन नद्या निघ- 
त।त-आ मातरा स्थापयसे जिगत्नू, असे१०.१२०.७ 
या मंत्रात - सांगितले आहे. हे आगळे असे विधान 
आहे. यावरून या हिंमगिरीचे निश्‍िचितीकरण पामीर- 
मधील कम्यूनिज्मा शिखर (उंची ७,४९५ मी.) असे 
करावयास उपोद्दलकता येते. कम्यूनिज्मा शिखर हे 
पामीर प्रदेशातीलच नव्हे तर अखिल रशियायी 
भूमीवरील अत्युच्च शिखर आहे. ( कालेस्तिक, पृ. 
१०२). सूक्तात म्हटले आहे की हा स्वराज या 
मोठ्या “ गोव्रावर ' आपली सत्ता चालवतो- महो 
गोत्रस्य क्षषति स्वराज: । येथे स्व शब्दाचा व्युत्पति- 
पर अथ पाहावयास पाहिजे. सु “वाहाणे, झिरपणे ?, 
धातूला अ प्रत्यय लागून स्व शब्द बनला आहे. त्याचा 
मूलतः अथ पाणी, बर्फ असा होईल, या स्वर्‌संज्ञेत 
आपोभाप क्षिरपणे, वितळणे.याची प्रेरणा असल्याने 
त्याला स्वयं, आत्म अथ विकसित काला. स्व या 
शब्दाच्या आजच्या अथंविकासाचे मूळ असे आहे. 
याच सुकतात ( मंत्र ८) स्व या नामाचे स्वा: असे 
अनेकवचन खालच्या वाक्यात दिसुन येते. 

दुरश्‍च बिववाः अवुषोत्‌ अप स्वा: । 

दुर: या स्त्रीलिंगी बहुवचनाचा कोशगत अथ दरवाजे 
असा आहे. परंतु याचा सवे ठिकाणी : पवेतीय 
खिण्ड' असा अथे निष्पन्न होतो. ते एक प्रकारे 
दारच आहे.यावरूंन दुर: म्हणजे खिडी. या वाक्याचा 
अथे असा की सवे खिण्डी पाणी, जल 'पसरवितात. 

येथील गोत्र शब्दही लक्ष्य आहे. भारोपीय भक्‌व्‌ 
घातुपासुन आद्य अ- लोपाने क, का, ग, गु, गोया 
शब्दाचा क्रग्वेदात बर्फ असा अथं वावरतो. क- पृत्‌ 
का-ष्ठा, गाः, गोः, (गु:) गौ या सवे शब्दांचा अर्थ 
बफं, पाणी असा आहे. गोत्र म्हणजे ब्फमय प्रदेश. 
पुर्वचचित पृष्ठ आणि गोत्र हे दोन्ही शब्द समानाथक 
आहेत, 

काम्यूनिज्मा शिखर असे स्वर्षाः याचे निर्णीती- 
केरण मानल्यास, या शिखराच्या उत्तर दक्षिण दिशांस 
वाहुणाऱ्या दोन हिमनद्यांचा उपोद्दलक म्हणून उल्लेख 
अपरिहायं बनतो. या शिखराच्या उत्तरेकडन 


क्रग्बेदातील पामीर पठार 


नैक्रृत्येस वाहणारी वस्श ही मोठी हिमनदी आहे. 
ती आमू दर्याची दक्षिणतटीय उपनदी आहे. आमू- 
जवळ तिचे नाव सुर्खाव, सुख-आब असे आहे. सुखं 
हा शब्द स्वर्षाः स्वर्खा, सुखे या मार्गाने या शिखर- 
नामाशी संबंधित असु शकतो. या शिखराच्या दक्षि- 
णेस वाहणाऱ्या नदीचे नाव ओबीखिंगो असे आहे. 
ओबी हा शब्द, आब, सं. आप: “नदी याचा 
विकास होय. दुसरे पद खिंगौ हे स्वर्षाः याचा अन्य- 
बोलीय विकास असू शकतो. कम्यूनिज्मा शिखराचे 
स्थान ३९" ७२" अंशावर आहे. 


४.३ स्वर्षाः, पुल्लिंगी एकवचन, ही संज्ञा क्रग्वेदात 
११ वेळा प्रयुक्त आहे, ४ वेळा कुलग्रंथात आणि 
७ वेळा उत्तरकालीन भागात.' यावरून असे स्पष्ट 
होते, की या संज्ञेचा वावर वरचेवर वाढता होता. 
क्वग्वेदीय काळांत आयंगणाचा या पर्वेताशी संबन्ध 
वरचेवर घनिष्ठ बनत गेला, असे म्हणावे लागते. 
किमान पक्षी, सामान्य आयंगण स्वर्षाः हिंमगिरी- 
पासुन दुरावत गेला, तरी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक 
परम्परा सांभाळणाऱ्या क्रषींना मात्र याची वित्तंबात 
माहिती होती. 


४.४ पामीर प्रदेशात तीन नद्यांच्या पाणलोट 
प्रदेशाचा त्रिसंगम क्रग्वेदात वारंवार वणिलेला आहे. 
ही गोष्टही अत्यन्त वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. हा त्रिसंगम 
हिन्दुकुश. पवंतराजींच्या उत्तरेस, वखान दर्याच्या 
उत्तरीय प्रदेशात आहे. अदामेच याने अशी नोंद 
केलेली आहे- किलिक खिंडीच्या ( उंची १५००० 
फूट) काहीशा पश्‍चिमेस असलेल्या एका बिन्दूपासुन 
तीन . पाणलोट' एकमेकांपासून विभक्त झाल्याचे 
दिसून येते. उत्तरेस आमू ( आक्‌सस ) नदीचा 
“पाणलोट, चीन देशात वाहाणाऱ्या यारकन्द नदीच्या 
पाणलोट भूमीपासून विभक्त करणारी सरीकोल 
पर्वताची रांग आहे. त्याचप्रमाणे नेक्रत्येस हिन्दुकुश 
आणि आग्नेयेस मुजताग पर्वतराजी आहेत. दक्षिणे- 
कडील पाणलोट भागाचे पाणी सिन्धु नदीत उतरते. 
अक्षा प्रकारे केन्द्रीय पवेतीय बर्फाळ भागातील 
जलप्रवाह तीन भिन्नभिन्न नदीखोर्‍्यांत प्रवाहित 
होतात ( अदामेच, खण्ड १, पू.८१). या समस्येची 
काहीशी तपक्षीलवार माहिती माझ्या जह्ावी आणि 
तिचा परिसर या, अ. भा. प्राः परिषद, जयपुर 


4 


१९८२ अधिवेशनात वाचलेल्या प्रबन्धात दिलेली 
भाहे. 

५.१ बर्फाचे दोन प्रकार असल्याच्या घटनेचा 
क्ृग्वेदात वारंवार आलेला उल्लेख हे क्रमवेद साहि- 
त्याचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य माहे. एक प्रकार चिर- 
हिमाचा. त्याला क्रग्वेदात अध्वर, अमृत, अव्यथ्‌य, 
पूर्वी, जीराश्रव इत्यादी म्हटलेले आहे. दुसरा प्रकार 
हिवाळ्यात निर्माण होणाऱ्या हंगामी बर्फाचा, पाणी 
हेच सवं प्राणिमात्राचे सार असल्याने ( %. ७.१० १. 
६ ) हिवाळा, शरद क्रतूचे कग्वेदात सवंत्र स्वागत 
केलेले आढळते ( ३. ३.५४.३ ). उष्णतेचा प्रभाव 
या दोन्ही हिमप्रकारांवर होत असल्याने, उष्णता, 
अग्नीला द्विमाता, ज्याला दोन आया आहेत असा; 
म्हटलेले आहे (पाहा क. १.२१.२; ११२.४; ३.५४.६ 
आणि ७ ). दोन हिमांना जुळ्या बहिणी स्वसारा 
असे म्हटलेले आहे ( क्र. २.५४.७) . जुन्या बर्फाला 
(जीरा*व) श्यावी असे विशेषण प्रयुक्त आहे. श्यावी 
शब्द इये ' थिजणे, गोठणे', धातूपासुन व्युत्पन्न आहे. 
प्रतिवर्षी निर्माण होणाऱ्या दुसर्‍या हिमप्रकाराला 
जीराइ्वापासुन वेगळे दाखविलेले आहे. त्याला 
अरुषी असे नामकरण आहे. अरुषी हा शब्द क्र 
वाहणे, पाजरणे या धातूपासून, स प्रत्ययाने निघाला 
आहे (पाहा क्र. १.७१.१, ३.५५.११ इ.) क्रग्वे- 
दात असेही नोंदविले आहे, की अगोदरच असलेल्या 
बर्फावर (स्त्रीलिंगी) दुसरे हिम (स्त्री.) निर्माण 
होते- * 

आक्षित्पुर्वासु अपरा अन्रुक्‍्त 
(क. २.५५.५) 
हीच स्त्रीलिंगी प्रतीकता चालू ठेवीत, नव्या हिमास 
अप्रवीता, पूर्वी प्रसुत न झालेली, अर्गाभिणी म्हटलेले 
आहे. होच प्रतीकता पुढे चालवून, नव्या बर्फाला क्र. 
३.५५. १६ मंत्रात अशिद्वी, शिशूचे नकारार्थी स्त्री- 
लिंग, लहान बालिका नव्हे, युवतीपदाच्या उंबर- 
ठ्यावर उभी असलेली युवती म्हटलेले आहे. ते बाल्य 
नव्हे, पण अजून दुसर्‍या अवस्थेत पदापेण करीत आहे. 
अश्या महिलेचे खरोखरच महाकवी असलेल्या कालि- 
दासाचे कुमारसम्भव (श्‍लोक १.३१) या काव्यातील, 
युवतिपदाकांक्षिणीचे वर्णन रसिकांना आठवावे- 
असम्भूतं मण्डनमड्‌ग यष्टेः 
अनासवाख्यं करणं मदस्य । 


२४ 


कामस्य पुष्पव्यतिरिक्‍तमस्त्रं 

बाल्यात्परं साथ वय: प्रपेदे 11 ३१ 
वसन्तागम होण्यापूर्वीचे हिमाचे (स्त्री.) वणन क्र्‌ग्वे- 
दात बर्‍याच वेळा आलेले आहे. अक्ना नव्या बर्फाला 
सबदुंधा (३.५५.१२ व १६) म्हटलेले आहे. मंत्र 
१६ त अप्रदुग्धा: - (अद्यापि) दूध न काढलेल्या असा- 

ही शब्दप्रयोग केलेला आहे. | 
क. २३.५५.१७ त एक अत्यन्त महत्त्वाची नोंद 
आढळते. या मंत्रात वाफेला आलेल्या. गाईच्या मागे 
अंडेल वृषभ तिच्याशी संभोग करण्यासाठी धावत 
असतात. त्याला तुळजापूर परिसरात हिरोळा किवा 
हुरोळा म्हणतात. हेच प्रतीक या मंत्रात वापरलेले 

आहे. मंत्रभाग असा- 
यद्‌ अन्यासु वृषभो रोरवीति 
सो अन्यमिन्‌ यथे नि दघाति रेत: । 
अर्थ :- जो बैल दुसरीच्या मागे डरकाळत लाग- 
छेला होता, तो दुसऱ्या कळपात (आपले ) रेत:- 
स्खलन करतो. 

ही प्रतीकता बफवितळीची आहे. बैल गाईमागे 
हुरळत आहे. ( हुरळणे शब्द वैदिक १ घातू 
पासुन उर, उंर-त्‌ उरड- या तद्‌्भव क्रियेपासुन 
विकसित आहे, हे येथे प्रतिपाद्य आहे. क्रतु, क्तुमती, 
रेतस्‌, रेवा इत्यादी क्र धातूपासुनच विकसित होत. 
(पाहा : भाण्डारकर, आनल्स खंड ६१, १९८०७, 
पृ. २११ पु. ). परंतु त्याने आपले रेतःस्खलन मात्र 
दुसऱ्या गाईच्या ठिकाणी केले. हाच खरा वृषभ 
आहे- क्षपावान्‌ अशी त्याची तोंड भरून स्तुती 

केलेली आहे. तो वस्तुतः भाग्यविधाता आहे. 
या सूक्ताची सवं पाइवंभूमी पाहिल्यानंतर सरळ 
व बुद्चिगामी असा अथे लावता येतो, की या सुकतात 
बसन्त मोसमातील एका विशिष्ट काळात दोन 
ठिकाणांच्या बफवितळीची नैसर्गिक घटना येथे वर्णन 
केलेली आहे. त्यांपैकी एका ठिकाणी बफंबितळी 
आणि त्याचा जलप्रवाह भरपूर आहे. त्याला हुदुद-ई 
आलम ग्रंथात फुव्वारा म्हणून वणिलेले आहे. दुसऱ्या 
ठिकाणी मात्र बफंवितळी किरकोळ आहे. सुर्याच्या 


एकाच उष्णतामानाने दोन ठिकाणांच्या बफंवितळीचे 


दर भिन्नभिन्न आहेत, असे दिसुन येते. 
५.२ पामीर पवंतश्रेणीत अशीच घटना घडून 
येत असल्याचे नोंदणीत यावे ही आइचर्याची गोष्ट 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८९ 


आहे. पामीर पवंताचे पूर्व आणि पश्चिम असे 
निसगंतःच दोन भाग पडलेले असल्याचे आढळते. 
भौगोलिक समीक्षा या एका रश्चियन ग्रंथातील चर्चा 
उद्बोधक आहे. ( यापुढे या ग्रंथाचा उल्लेख काले- 
स्निक असा). पामीरभूमी भाधुनिक हिमीकरणाचे 
प्रभावी साधन अ हे : १,००० पेक्षा अधिक र्नावान्‌ 
या प्रदेशात आहेत (ग्ना, ग्नास-आंग्ल, ग्लेशर पर्धत. 
हा शब्द क्रुग्वेदात २० वेळा आलेला आहे. ). वैदिक 
घातु क्‍्नू * वाहाणे झिरपणे', वाहाणारा, झिरपणारा 
पर्वत. त्यांपैकी काही वास्तव हिमनद्याच होत. या 
ग्नावानांनी ८००० चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र 
व्यापलेले भाहे. पश्‍चिम पामीर पूर्व पामीराहून अगदी 
भिन्न आहेत. दोहोंच्या दरम्यान दऱ्याखोर्‍्यांची एक 
तुटक रेषा बनते. या दऱ्या म्हणजे उग्र व सौम्य 
चढणीची बनलेली नद्यांची खोरी होत. 

समग्र पामीर पवंतसंस्थेत सरेज सरोवराच्या 
वायव्येस असलेला भाग, पड्चिम व पूर्वे पामीरच्या 
सीमाभागात असून याच भागात पामीर संस्थेतील 
अत्युच्च शिखरे आहेत. पूर्व पामीर हा _ अतिरेकाचा 
प्रदेश आहे. येथे तिबेट, काराकोरम या अंतराशिया 
भागातील उंच भूपृष्ठाची स्पष्ट अश्ली कल्पना येते. 
समुद्रसपाटीच्या उंचीच्या (५,०००- ६,००० मीटर) 
संदर्भाने येथील पर्वत उंच भाहेत. परंतु प्रत्यक्ष पाहिले 
तरते मध्यम प्रतीचे पर्वत भाहेत, असे वाटते. कधी 
कधी ते टेकड्या आहेत असेच वाटते. त्याची निर्वेक्ष 
भूमी ४०००-५००० मीटरच्या उंचीवर आहे. या 
पर्वतावरील हवा अत्यंत विरळ असुन हवेचा दाब 
कमी आहे. त्याची हिमरेषा ४५००-५५०० मीटर 
उंचीवर नांदते. सुर्याचे चांगले दक्षिणीय ऊन्ह पडलेले 
असले तरी थंडी कडाक्याची असते. ऊन्ह आणि 
सावली यांत तीव्र विरोध असतो. तेथील खारट 
जमीन बर्फाने आच्छादिलेली असते. या प्रदेश्यात 
फक्त याक प्राणीच राहतो. त्याला बर्फाचा सहवास 
चालतो, हवामानातील हवेच्या कमी दाबाची त्याला 
सवय असते. हवेत प्राणवायूचा अंश कमी असला 
तरी ते याकाला (तिबेटी मूळ ग्यक, संस्कृत गो-क) 
बाधक ठरत नाही (पाहा कालेस्निक पृ. १०३). 

दक्षिण ताजिकिस्तानातील वनस्पतिरेषा २८०० 
मीटर उंची पर्यंत पोचते. अधिक उंचीवर वनस्पति- 
मैदानाचे ख्पांतर एक प्रकारच्या गवताळ कुरणात 


कग्वेदातील पामीर पठार 


-अक-बर्दी ( पृष्ठ शब्दापासून बैतल आणि बर्दी 


होते. ४००० मी. उंचीवर गवत अगदी आखुड व 
खुजे असते. या भागात हिमरेषा ४२००-५२०० 
मीटरवर नांदते. 

६.१ क्रवेदीय गणाच्या सांस्कृतिक जीवनाचे 
मुख्य पीक अफगाणिस्तान देहात हिंदुकुश मणि 
पामीर पवेतांच्या सहवासात निर्माण झाले. त्यात या 
पर्वेतांच्या नैसगिक घटनांचे प्रतित्रिब दिसून येते. या 
पिकाचे खळे याच प्रदेशात झाले. त्यामुळे या 
खळ्याचे मातरे या भागात भरपूर पाहावयास 
सापडते. हे अगदी सहज आहे. याचे प्रत्यन्तर पष्तो 
आणि गलचा भाषांत, हिन्दुकुश आणि पामीर 
यांच्या परिसरात, आपणाला दिसून येते. अशा प्रकारे 
क्रृग्वेदीय पृष्ठ या संज्ञेचे अवशेष अक--बैतळ आणि 


संदर्भ- 


हिस्टॉरिकल ओंड पोलिटिकल गॅझेटिअस 
१९७२. 


२५ 


हे शब्द विकसित होत, ) या शिडनामांत दिसतात. 
तसेच खुर्गाह हे स्थलनाम क्मवेदीय स्वर्षाः याचे 
सगोत्र आहे. खर्नाब, ख्नेह ( खर्नाब १ ) याचे 
सगोत्रत्व स्वनंद, स्वण॑ यांच्यांत सापडते. अवेस्ता 
भाषेत स्वयाचे रूप हव असे. असुन. पहलवीत ते 


*ख्व बनलेले आहे. 


एवं च, क्रग्वेदाच्या अ्थनिर्धारणात, माझ्या मते, 
खालील मार्गच अवलंबणे इष्ट व ध्येयप्राप्तिप्रढ 
भआाहे- | 
सन्दर्भेण हि वेदस्य बेदं समुपबृंह्येत्‌ । 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं न वेव; नु थतिः ॥ 


ऑफ अफगाणिस्तान : खंड १. भदामेच,- व ग्राज, 


हिस्तॉरिकल लिग्विस्तिक्‍स इन इंदो-आयनं : सु. मं. कत्रे, मुंबई (१९४४). 

हुवद-ई आलम : व्ही. मिनोस्की, लंदन, १९७०. ी | 

सोवियत यूनियन : ए जिओग्राफिकल रिव्यू : कोलेस्निक अँड पावलेस्की, मास्को, १९७५. 
स्टडीज इन हिस्टॉरिकल संस्कृत लेक्जिकोग्राफो, ए. एम्‌. घाटगे, पुणे, १९७३.: म. अ. मेहेंदळे. 
बैदिक मायथॉलॉजिकल त्राकूत्स्‌ : रा. ना. दांडेकर, दिल्ली, १९७९. 

विश्ववेइवरानंद इंदालॉजिकल जनल : खंड १९, १९८१, दे. व्यं. चोहान. 


। सत्‌फलाय सहकारिता 


वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची. .. 


दि वाओ अर्बन को-ऑप. बँक लि. 


वाटे ( सातारा ) 


फोन नं ७ 


क मुदत ठेवींवर आफर्षक व्याज कै बचतोच्या विविध योजना क सुलभ हप्त्पांची 
हायरपरचेस योजना कै सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय क्र तत्पर सेबा 


शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० 


प. छे. अस्यंकर 5. 001. 1८. ४. 


>. 
कक ५४७७४७५ ४४७५४५५४५५ ८५४५७५४५/५५७७५५५५०> १७४ ५४४४७ ०४८५०५४७४४ 


भाषांतरमीमांसेचे स्वरूप* 


भालचंद्र नेमाडे 


भाषांतरासंबंधीच्या ग्रंथांचे, समीक्षेचे व अह- 
वालांचे अवलोकन करणाऱ्यास सामान्यतः असे 
विधान .करता येईल, की भाषांतरमीमांसा ही 
फारशी प्रगत.अभ्यासशाखा नाही, भाषांतरासारखे 
किचकट, वैतागजन्य आणि मेहनतीचे व ह्या सर्वांच्या 
प्रमाणात अत्यंत कमी फायद्याचे. असे काम आधोच 
बाजारी वाडूमयीन'जगात फारसे प्रतिष्ठेचे नाही. 
-चांगले 'भाषांतर ' करण्यापेक्षा भिकार निर्मिती 
करणेच सर्वत्र महत्त्वाचे ठरते. भाषांतराचीच हदी 
दशा, तर भाषांतरावरील चर्चेचे स्थान जुजबी का? 
-है सहज ध्यानात येण्यासारखे आहे. आजही आपण 
भाषांतरावरील चर्चेला “ द प्रॉन्ठेम्स ऑफ ट्रान्स्ले- 
शन ” असेच नाव देतो. कारण' अजून भाषांतर- 
मीमांसेचे स्वरूप प्रवाद्यांच्या गाइडबुकासारखे अड- 
चणीतुन मार्ग काढण्यापुरते महत्त्वाचे समजले जाते. 
हे क्षेत्र कोणत्या प्रकारच्या अडचणींनी व्यापलेले 
आहे, योची कल्पना मात्रं आज ह्या क्षेत्रात काम 
करणाऱ्यांना आलेली दिसते. कवितेच्या भाषांतरां- 


पासुन तर यांत्रिक भाषांतरांपयैत ह्यात उपस्थित 


होणाऱ्या प्रइनांचे स्वरूप पाहता भाषांतरमीमांसा है 
विविध अभ्यासक्षेत्रांचया सीमेवरचे व्यामिश्र क्षेत्र 
आहे, असे म्हटले पाहिजे. 


आणखी काही कारणेही आज स्पष्ट झाली आहेत : 
ह्या अभ्यासाला झ्षास्त्रीय चौकट नव्हती. एक सुसूत्र 
कार्यक्रम म्हणून माषांतरे क्वचितच हाती घेतली 
जात; त्यामुळे भाषांतरासंबंधीचे सिद्धांत मांडताना 
चुक्रीरच्या पद्धतींचा वापर होत होता; किंबहुना 


पद्धती टाळून काव्यिक-कोटिबाज सिद्धांतच मांडलेले; 


दिसतात. द्वैभाषिकता ह्या भाषाशास्त्रीय घटनेचे 
शास्त्रीय विश्लेषणही मानवी अभ्यासक्षेत्रात उद्लोरा 
सुरू झाले. दोन किंवा अधिक अभ्यासक्षेत्रांच्या सीमे- 


% दिनांक ६ व ७ डिसेंबर १९८२ रोजी, पुणे येथे नेशन 
दात. वाचला गेलेला निबंध. संयोजकांच्या सौजन्याने तो नवभा 


वरील विषयांचा अभ्यास करण्याची शिस्तही प्रबळ 
एकेरी झास्त्रीय पद्धतींमुळे अभ्यासकांना नव्हती. 
एका विशिष्ट पद्धतीचा वापर करणारी अनेक शास्त्र 
एकमेकांच्या अभ्यासाला पुरक अशी तत्वे मांडत 
असतात व पर्यायाने त्या पद्धतीतही सुधारणा 
घडवून आणत असतात. त्यामुळे ती श्षास्त्रे व ती 
पद्धत ही दोन्ही प्रगत होत असतात. दुर्देवाने 
भाषांतरसमीक्षा ही एकभाषिक-एकसांस्कृतिक 
अश्ली वाडूमयीन समीक्षेमधलीच बिनशिस्तीची बाब 
आहे अक्षी सर्वत्र भूमिका घेतली गेलेली दिसते. 
शिवाय भाषांतरांची स्वैर अनुवादापासून तर 
वाडूमयचोर्यापर्यन्त अनेक व्यक्तिनिष्ठ रूपे प्रचलित 
असल्याने ह्या रूपांचा अभ्यास एका केंद्रावरून होणे 
अशक्य होते. अशी चर्चा करणारे भाषांतरकार, 
कवी, वाडू्मयेतिहासकार व समीक्षंक वारंवार 
साहित्यसमीक्षेतले नेहमीचे कूटप्रश्‍न उपस्थित करून 
भाषांतराच्या खास प्रश्‍नांपासून दूर जाताना दिसतात. 
मात्र भाषांतरप्रक्रियेसंवंधी अंतदृंष्टी दाखविणारी 
तात्त्विक विधाने अनेक प्रतिभावंतांनी आपापल्या 
प्रस्तावना, टीपा, समीक्षा, पत्रे, संवाद इत्यादींमधून 
व प्रसंगोपात्त केलेली भरपूर आढळतात (उेदा. 
ज्ञानेश्‍वर, तुकाराम, वामन, दासोपंत, जेम्स हॉवेल, 


' ड्रायडन, जॉन्सन, कोलरिज), ह्या विधानांना 
-भाषांतरमीमांसेची फारशी प्रगती न होण्याची .- 


चिकित्सेचे पुरेसे बळ नसल्याने सिद्धांतांच्या पातळी- 
वर्‌ ती अर्थातच जाऊ शकत नाहीत. ह्या विधानांचे 
पुनरचन्‌ करून त्या त्या काळातल्या भाषांतर- 
मीमांसेचे स्वरूप कोणी स्पष्ट केल्याचेही प्रस्तुत लेख- 
काच्या वाचनात नाही, अलीकडच्या शास्त्रीय चचेत 
वरील विधानांचा तळटीपा म्हणून फक्त उपयोग 
केला जातो. मावस मूलर, मॅथ्यू आनंल्ड, इ. व्ही. 


रीऊ, एझ्मा पाउंड ह्या भाषांतरकारांनी भाषांत रा- 
वर महत्त्वाची चर्चा केली आहे. मराठीतल्या थोर 


भाषांतरकारांनी तात्त्विक चर्चा टाळलेली दिसते. 


ल बुक ट्रस्ट इंडिया तर्फे संयोजिलेल्या परिसंवा- 
रतात प्रसिद्ध करीत आहोत. -संपादक. 


अनुक्रमणिका 


भाषांतरमीमांसेचे स्वरूप 


एकंदरीने भाषांतरासंबंधीचे सिद्धांत मांडण्यासाठी 
लागणारी तौलनिक दृष्टी व शास्त्रीय चौकट नस- 
ल्याने विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत म्हणजे भाषा- 
झ्यास्त्र पुर्ण / विकसित होईपयंत भाषांतरातल्या 
अडचणींची ठोक चर्चा ठराविक प्रश्‍नांभोवती चालत 
राहिली, आजही हे प्रश्‍न संदर्भ म्हणून भाषांतर- 
मीमांसेला वापरावे लागतात. हे प्रश्‍न सारखूपाने 
असे मांडता येतील 

१) भाषांतर हे मुक्‍त असावे, को मुळाबरहुकूम ? 

२) भाषांतरासाठी व्यृत्पत्तीची अधिक गरज 
असते, की प्रतिभेची ? (येथे प्रतिभा म्हणजे 
मेहनत न करता काहीही “ जमवणे” 
असाच अर्थ अभिप्रेत असे.) 

३) भाषांतर हे शास्त्र कौ, कला ? 

४) भाषांतर हे मूळ भाषेतल्यासारखेच दुसर्‍या 
भाषेतही वाटावे, को भाषांतरासारखे वेग- 
ळेच जाणवत राहावे ? 

५) भाषांतरातला काळ, भाषाशेली, संस्कृति- 
चित्रण इ. मूळच्यासारखे ठेवावे, की भाषांतर 


झाले त्या काळानुसार त्यात फेरफार करावे?. 


६) भाषांतर मातृभाषेतच करावे की पर- 
भाषेतही ? 

७) भाषांतराची प्रयोजने कोणती ? 

वरीलपैकी कोणताही प्रश्‍न चर्चा करून सुटणारा 
नसल्याने या प्रश्‍नांची फक्त चर्चाच पंडित, समीक्षक 
करीत असत. ह्या प्रदनांची चर्चा करण्यासाठी वैय- 
क्तिक गुणदोषांच्या व कबुलीजबाबांच्या साक्षीच 
स्वतः भाषांतरकारांनी देणे आवश्यक असल्याने 
ह्याबद्दलची उत्तरे स्वतः भाषांतरकार प्रामाणिकपणे 
देईपयंत भाषांतरमीमांसा अंधारातच राहील असे 
दिसते; मात्र ह्या प्रश्‍नांचे स्तोम प्रामाणिकपणाशिवाय 
चालू राहिल्याने भाषांतराबद्दल प्राथमिक स्वरूपाच्या 
चर्चाच चाळू राहिल्या आणि प्रमाणवादी संकल्पना 
रूढ झाल्या. विद्वत्तेमुळे भाषांतराबद्दलचे मूलभूत 
अज्ञान नाहीसे होत नाही, हेही जॉर्ज स्टायनरच्या 
आफ्टर बेबल (लंडन: भो. यू. पी., १९७५) ह्या 
बेशिस्त ग्रंथावरून लक्षात येण्यासारखे आहे. 

१९४० च्या सुंमारास भाषांतरमीमांसा ही भ]षा- 
शास्त्राची उपयोजित शाखा म्हणून गणली जाऊ 
लागली. भाषाशास्त्र हे सर्वांत प्रगत मानव्यश्ास्त्र 


२७ 


असल्यानें भाषांतरासंबंधीच्या सवे प्रमाणवादी संक- 
ल्पना यथाथेवादी होऊन ह्या क्षेत्राचा भाषाशास्त्रीय 
चौकटीत पुर्णे कायापालट झाला. वर्णनपरता वाढली. 
भाषाशिक्षणातील वेगवेगळ्या सिद्धांतांचाही भाषां- 
तरमीमांसेला उपयोग ज्ञाला, त्याचबरोबर द्वैभाषिक 
तौलनिक अभ्यासक्षेत्रे वाढून द्विसांस्कृतिक प्रक्रियांची 
चर्चा होऊ लागली. भाषांतर ही एका संहितेचे एका 
भाषिक-सांस्कृतिक आवरणातून दुसऱ्या भाषिक- 
सांस्कृतिक आवरणात स्थानांतरण करणारी दैभा- 
षिक प्रक्रिया आहे, ह्या रूपांतरणात भाषांचे अंत:स्तर 
अधिक कार्यरत होतात व मग बहिःस्तराचा उपयोग 
कसा होतो-- ही प्रक्रिया एकूण भाषाझास्त्रीय उप- 
व्यवस्थानी स्पष्ट करण्यात आली. सवे. प्रकारच्या 
गद्य वा पद्य, ललित वा शास्त्रीय संहितांच्या भाषां- 
तरांमध्ये काही समान सत्त्व असते, भाषेच्या वाप- 
राचे समान गुणधमं, वैशिष्ट्ये असतात. ह्या भूमिके- 
वरून भाषांतरमीमांसक भाषाशास्त्रज्ञांनी काही 
उद्दिष्टे ठरविली व भाषांतराच्या क्षेत्राचा व्याप व 
मर्यादा स्पष्ट केल्या, भाषांतरमीमांसेचा अद्या रीतीने 
पाया घातला गेला. 

- दोन भाषांच्या संरचनांमध्ये अंतःस्तरावर बऱ्याच 
मोठ्या प्रमाणावर साम्य असते ह्या' शब्दा्थविचा- 
रातील (सिमॅटिक्स) सिद्धान्तावरून आणि तोलनिक 
भाषाझयास्त्रातील साम्यद्शंक अभ्यासांवरून असे 
सिद्ध करता येते, की एका भाषेतील संहितेच्या 
शब्दार्थांचे स्थानांतरण दुसर्‍या भाषेतील संहितेत 
करता येणे शक्‍य असते, हे स्थानांतरण अथंदृष्ट्या 
समनिर्देशक अद्या भाषिक घटकांमधून शक्‍य होते. 
ह्या प्रक्रियेत “समनिर्देशक अर्थ” ही संकल्पना विवाद्य 
ठरली आहे. एखाद्या वाकप्रचाराचे म्हणजे भाषिक 
घटकाचे मूळ भाषेत अथंदृष्ट्या जे स्थान असेल, तेच 

[न जितके शक्‍य असेल तितके दुसऱ्या भाषेत 
त्याऐवजी वापरलेल्या वाक्प्रचाराचे असले पाहिजे 
असा व्यावहारिक उपयोग ह्या संकल्पनेत आहे. 
म्हणजे दोन भाषांमध्ये व्यावह्वारिक अर्थाच्या दृष्टीने 
समानके असतात व ती भाषांतरात योजलेली अस- 
तात. जितक्या ह्या दोन भाषा रक्ताच्या नात्याने 
अधिक जवळ किंवा सांस्कृतिक दृष्ट्या अधिक जोड- 
लेल्या असतील, तितकी त्यांच्यामध्ये जास्त समानके 
असतील व त्यांच्यांत अर्थाचे स्थानांतरण सोपे जाईल, 


ट्ट 


उदा., उडिया-मराठी, मराठी-कानडी, मराठी- 
गुजराथी इत्यादी. भाषांतरकाराला मातृभाषेचे ज्ञान 
परभाषेपेक्षा साहजिकच जास्त असल्याने भाषांतरे 
मातृभाषेतच स॒जनक्लील ठरतात. 

त्याचप्रमाणे इंग्रजीसारख्या दीघंकाळ अनेक जन- 
समुदायांवर लादलेल्या एकाच भाषेतून जेव्हा 
मराठीसारख्या भाषेमध्ये वर्षानुवर्षे विचारांची 
घेवाण एकसारखी चालू असते, तेव्हा मूळ भाषेच्या 
हाब्दार्थव्यवस्थेशी जुळणारी एक दुय्यम व्यवस्था 
अश्या घेणाऱ्या भाषेत प्रस्थापित झालेली असते. 
त्यामुळे भाषांतरांना आवश्यक अशी समानके उसन- 
वारीनेच अशा घेणाऱ्या भाषेत पुरेशी तयार असतात. 
भाषांतरांची  दीघं परंपरा असलेल्या जमंन, इंग्रजी 
अश्या भाषांमध्ये परक्या भाषांचे अथेक्षेत्र लांगच्या 
पातळीवर सुरक्षित ठेवलेले असते, जगभर दिवसें- 
दिवस समान संस्कृतितत्त्वांच्या प्रसारामुळे, विस्तार- 
माध्यमांमुळे व वैज्ञानिक सावेजनिकतेमुळे एक 
मांतरराष्ट्रीय अथंक्षेत्र सवंत्र प्रस्थापित होताना 
दिसते. ह्या घटना भाषांतरप्रक्रियेला पोषक आहेत. 
भाषांतरामुळे ह्या घटना बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर 
घडतानासुद्धा दिसतात. अद्याच स्वरूपाच्या भाषा- 
संपर्काच्या राष्ट्रीय व सामूहिक प्रक्रियांमधून एक- 
मेकांच्या संरचनांचा परिणाम म्हणून तिसरीच 
कृत्रिम हेंगाडी भाषा ख्ढ होते. परक्या भाषेच्या 
अर्थेरचनांची सवय होऊन परक्या भाषेत लिहिणे- 
बोलणे वाढते व इंडियन रारयाटंग इन हंग्लिह् 
ह्यासारखे वाडूमय निर्माण होते. भाषांतरमीमांसेत 
अद्या विविध प्रकारच्या लिखित दवेभाषिक परि- 
णामांचा अभ्यास होऊ शकेल. 

भाषाशास्त्रीय भाषांतरमीमांसेशी संलग्न असे 
दुसरे अंग शब्दाथविचारदृष्ट्या केलेले भाषांतरांचे 
विष्लेषण होय. संस्कृत ग्रंथ शिकषण्याकरता वापर- 
ण्यात येणारी अन्वयार्थाची पद्धत ह्या अंगाचे उत्कृष्ट 
उदाहरण ठरते. सूक्ष्मलक्षी पाठचिकित्सा भाषां- 
तराला अपरिहार्यपणे अचूकता आणून देते, ह्यातील 
अर्थविचारदुष्ट्या भाषांतर हे संदेशवहूनाच्या व 
चिन्हविनिमयाच्या विष्यालतर क्षेत्रांचा भाग ठरते. 
भाषांतरप्रक्रियेत एका भाषेच्या चिन्ह्समूहाचे आक- 
रून होण्यासाठी त्या चिन्हांची अर्थामध्ये मोड केली 
जाते व ह्या अर्थाची दुसर्‍या भाषेच्या चिन्हसमूहा- 


नेवंभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


मध्ये बांधणी करून मग त्याचा भाषेच्या बहिःस्तरा- 
वर आविष्कार केला जातो. ह्या प्रकारात मूळ 
अर्थाची रूपसापेक्षता आवश्यक असेल, तर तीही 
नव्या चिन्हरचनेत मुळासारखी ठेवली जाते. वरील 
जोडक्रिया लक्षात घेता दोन भिन्न चिन्हव्यवस्थांवर 
सारखोच हुकमत ठेवणारा संदेशवहनाचा व्यवहार 
हो संकल्पना काही मूलभूत विरोध निर्माण करते. 
भाषांतरमीमांसेच्या सांस्कृतिक अंगाचा विचार कर- 
ताना हा विरोध अधिक स्पष्ट होतो, तो पुढे बधू. 
एका भाषेत चिन्हांकित झालेला अथे दुसऱ्या भाषेत 
कसा जातो ही चर्चा, एकाच वेळी तकेशास्त्र, तत्त्व- 
ज्ञान, भाषाशास्त्र आणि मानसशास्त्र ह्या भिक्च भिन्न 
शास्त्रांमधील विशिष्ट शाखांनी मांडलेल्या सिद्धांतां- 
वर अवलंबून राहून करावी लागते. कारण अर्थाचा 
अर्थ काय ? अर्थाचे मूळ स्वरूप काय? भाषा- 
निरपेक्ष अथे असतो काय ? निर्गुण निराकार असा 
चिन्हनिरपेक्ष अथे मानवी आकलनात येऊ शकतो 
काय ? हे प्रदन नेहमीच विवाद्य ठरतात. तथापि 


, भाषेवर नीट पकड असणाऱ्या कोणाही वाचकाला 


हे ठामपणे सांगता येईल, की लिखित संहितेत 
भाषिक रचनांमधला . अथं निखळ असतो, तो 
संहितेने ठरवलेल्या ख्पाप्रमाणे म्हणजे रूपसापेक्ष 
असतो, त्याची मोड करता येते; परंतु थोडीफार 
अर्थहानी संभवनीय असते. रूपसापेक्षता किती अर्थ- 
वाही आहे ह्यावर ही हानी अवलंबून असते. 

आता मूळ भाषेतल्या एका संहितेतल्या रूपसापेक्ष 
अर्थाचे दुसऱ्या भाषेतल्या संहितेत रूपसापेक्ष असेच 
स्थानांतरण मुळाबरहुकूम होणे अशक्‍य आहे हा एक 
ध्रुव; आणि एका भाषेच्या चिन्हांनी व्यापलेला अथे 
दुसरी कुठलीही भाषा वेड्यावाकड्या स्वरूपात का 
होईना परंतु व्यापूही शकतेच, कारण भाषांभाषां- 
मधले. फरक फार खोलवर नसतात, भाषिक युनि- 
व्हसंल्सूचा सिद्धांत लावल्यास भाषांतर हे सहज 
शक्‍य आहे-हा दुसरा धुव, ह्यामधून विविध वाद 
निर्माण होतात, तथापि ह्यांतला मध्यम मार्ग म्हणून 
युजीन नीडा ह्या आजच्या सवंश्रेष्ठ भाषांतर- 
मीमांसकाने दोन भाषांमधळे साम्य भाषांच्या 
अर्थांच्या गाभाऱ्याजवळ “अधिक” असते व भाषेच्या 
अंतःस्तरातील वाक्‍्यविन्यासानंतर बहिःस्त रापयंत 
ते कमी कमी होत जाते असा सिद्धांत मांडला, 


भाषांतरमीमांसेचे स्वरूप 


ह्या संपुर्ण चचत अर्थाची रूपनिरपेक्ष अभाषिक 
अश्शी संकल्पना करून मग त्याचे चिन्हीकरण होते 
असे मानणाऱ्या मीमांसकांनाही भाषांतरात मूळ 
अर्थाची काही तरी हानी ही होतेच असे मान्य करावे 
लागते. वस्तुतः अर्थाचा आपण काय .अर्थे करतो 
ह्यावर ह्या प्रश्‍नांचे उत्तर अवलंबून. आहे. भाषेचे 
प्रतीकात्मक म्हणजे स्वतः साधनभूत होऊन स्वत:- 
पलीकडचा अर्थ दाखवणे असे आहे. एखाद्या भाषिक 
संहितेत बांधलेला अथं अभिधा, लक्षणा व व्यंजना 
अद्या सरळ व्यावहारिक व संहिताविशिष्ट स्वरूपां- 
मधूनच व्यक्‍त होतो. ह्यानुसार त्या त्या संहितेत 
कोणत्या प्रकारचा अथे निर्णायक ठरेल याची व्याव- 
हारिक व्यवस्था असते. भाषांतराची अशक्‍्यता 
भाणि आवश्यकता ह्या दोन घरुवांमधून मार्गे काढत 
वरील व्यावहारिक व्यवस्थेचा अथ पायाभूत मानून 
कोणत्याही भाषेत मूळ अर्थाची पुनरंचना करता 
येते. 

भाषांतराची अशक्‍्य़ता मानणारे लोक बहुधा 
रूपनिष्ठ अश्या कवितेसारख्या वाडू्मयप्रकाराचे उदा- 
हरण घेताना दिसतात. वस्तुतः हा अडवणूक 
करण्याचा एक प्रकार आहे. कारण कवितेची-संहिता 
अत्यंत गुंतागुंतीची, भाषिक रचनांनी व व्यामिश्र 
चिन्हांनी अनेकपक्षी अथं व्यक्त करणारी असते. 
मराठी कवितेचे मराठीतसुद्धा पुन्हा दुसऱ्या प्रका- 
रच्या भाषिक रचनेने पुनकंथन करता येत नाही. 
अक्षा परिस्थितीत दुसऱ्या भाषेवर ही निष्ठुर 
जबाबदारी लादणे म्हणजे अस्तित्वात नसलेली 
प्रमाणे भाषांतराकडून अपेक्षि6णे ठरते. कारण 
कोणत्या नेमक्या अर्थाची समानके दुसऱ्या भाषेत 
शोधावी हे येथे स्पष्ट केलेले नसते. ह्याउलट, 
झञास्त्रोय विषयावरील संहिता ताकिक चिन्हांचीच 
भाषा वापरत असल्याने तिचे भाषांतर मूळ अर्थाची 
हानी न होता समान चिन्हे वापरून करता येते. 
क्षिवाय शास्त्रीय भाषा रूपसापेक्ष नसते त्यामुळ 
भाषांतराच्या अरुंद नलिकेतूनही तिला सुलभपणे 
दुसर्‍या भाषेत नेता येते. ललित भाषेच्या भाषां- 
तराची नलिका कितीही रंद केली, तरी अथंहानी 


होणे टळत नाही. र 
संहिलेला मिळणारा प्रतिसाद मानसिक असल्यानें 


भाषांतरित कृती मूळच्यासारखी “ वाटणे ” ह्यातील 


२९. 


वाटण्याला काहीही मोजमाप अस्तित्वात. नाही. 
भाषांतरात अर्थाची हानी होतेच असे .तत्त्व म्हणून 
मान्य करणे आणखी एका कारणाने अशास्त्रीयच 
ठरते. मूळ संहितेत “जितका” अथे आहे “तितकाच” 
अर्थे दुसऱ्या भाषेत मांडता यावा ह्या कसोटींतील 
“ जिततक्‍्या-तितक्‍्या ”ला वस्तुनिष्द मोजमाप देता 
येत नाही. सारांश, भाषांतरकृती ही मूळ कृतीचा 
एक विपर्यय म्हणून मानणे अधिक संयूक्तिक वाटते. 

बिपर्ययाचे शेलीशास्त्रीय तत्त्व भाषांतराच्या 
चर्चेला अधिक अनुकूल चौकट प्राप्त करून देते. सवं 
मानवजातींमध्ये वास्तवाचे आकलन आणि तज्जन्य. 
अर्थाचे चिन्हीकरण जवळपास सारख्याच पद्धतीने 
कैले जाते. त्या त्या भाषेची संरचना काही मर्यादे- 
पर्यंत ह्या प्रक्रियेवर हुकमत गाजवते असे मान्य केले, 
तरी तेवढया मर्यादेपर्यंत व्यापलेल्या त्या त्या भाषेच्या 
वैशिष्ट्यांपुरत्या अर्थाचे भाषांतर साहजिकच होणार 
नाही. जे शक्‍यच नाही त्यासाठी आटापिटा करण्यात 
स्वारस्य नाही. मात्र एवढ्यावरून भिन्न भाषांच्या 
उपव्यवस्थांमधील समान अर्थनिमितीसंबंधीचे सिद्धांत 
खोटे ठरत नाहीत. एका भाषेतील एका अर्थाच्या 
घटकाचे दुसऱ्या भाषेत निरनिराळ्या अवस्थांमधून 
समनिदेशक शोधता येतात. उदा., मराठीतील नपुं- 
सकलिंगी शब्दाचा समनिदेश्षक इंग्रजीत किंवा हिंदीत 
व्याकरणाच्या लिंगघटकातच सापडेल असे नाही, 
*तो ध्वनि-शब्द-शब्दसमूह-वाक्यविन्यास, वाकय- 
रचना किवा वाक्याबाहेरील वाक्‍यसमूहाच्या सूक्ष्म 
किवा स्थूल भाषिक झेलीशास्त्रीय तत्त्वे संपूर्ण 
संहितेच्या शैलीला अनुलक्षून असतात, एकेका सुट्या 
तुकड्याला शैलीविचारात महत्त्व नाही. ह्यामुळे 
समानकांच्या संकल्पनेला अधिक यथार्थवादी अर्थ 
प्राप्त होतो. 

आतापर्यंत पाहिलेल्या भाषा, चिन्हव्यवस्था, अर्थ« 
विचार व शैली ह्या संलग्न अंगांनी होणाऱ्या भाषां- 
तराच्या चिकित्सेत भाषांतरातील सवे घटकद्रव्यांचा 
व प्रक्रियांचा विचार होतो इतके तते परिपूर्ण आहे 
असे वाटत नाही. भाषाशास्त्राचा अभ्यास सुक्ष्मलक्षी 
आणि स्थुललक्षी करूनही भाषांतराचे काही महृत्त्वाचे 
गुणधर्म अन्य पद्धतींनी लक्षात येतात. ह्यांपेकी एक 
म्हणजे तोलनिक साहित्यविचारातील भाषांतरा- 
संबंधीचे विवेचन. युरोपात पारंपरिक अभ्यासक्रमात 


अनुक्रमणिका 


२० रि शीं ट्र न छा डू 
व व वी: 
भाषांतर 'ही तौलनिक साहिंत्यवि्वाराची शाखा 
गणली जाई.': झाजही दोन झाहित्यपरंपरा, दोन 
वाडूमयीन संप्रदाय, दोनं शलीपरंपरा, दोन भाषिक 
व सांस्कृतिक परंपरा, विविध वाडूमयप्रकार व छंद- 
प्रकारे, वाड्मयीन सोंदर्येशास्त्रीय मूल्यप्रणाली 
इत्यादींमधील स्प्लरेषा म्हणून भाषांतराकडे पाहिले 
जाते. त्याचबरोबर दोन भाषांना छेदणाऱ्या समाईक 
वाडूमयीन चळवळी, प्रभाव, थोर ग्रंथांचे समान परि- 
णाम, आशयद्रव्ये, लोकवाडूमय प्रवृत्ती वगैरे प्रवृ 
त्तींचा व प्रेरणांचा विचार भाषांतराच्या अभ्यासाचे 
अविभाज्य अंग आहे. मराठीच्या आधुनिक युगाचा 
पाया प्रायः भाषांतरकारांनी घातला असे सवंमान्य 
विधान केले जाते; परंतु ह्या भाषांतरकारांनी कादं- 
बरी, ट्रॅजेडी, विनोद, समीक्षा, पत्रव्यवहार अशा 
साहित्यप्रवाहांपासुन तर वाक्यरचना, वाकक्‍्यविन्पास, 
शब्दकला इ. भाषिक प्रयोग इंग्रजीवरून मराठीत 
कसे रुजवले ह्या प्रश्‍नांचे उत्तर एकभाषिक साहित्य- 
समीक्षेत समाधानकारकपणे सुटणे शक्‍य नाही. 
त्यासाठी तौलनिक दृष्टी अपरिहायं ठरते. 
भाषा व संस्कृती मोठ्या प्रमाणावर परस्पराव- 
लंबी असतात. भाषांतर हे संस्कृतिसंपर्काचे मोठे 
वाहक असून त्याद्वारे अत्यंत मूलभूत विचार, मूल्ये, 
अनुबंध, कथनतंत्रे इ. एका संस्कृतीने प्रथम शोधून 
काढलेल्या गोष्टी न कळत देशोदेशी पसरतात असे 
लक्षात येते. पंचतंत्रातील गोष्टी सहाव्या शतकात 
हिंदुस्थानातून इराणमार्गे बगदाद व कॉन्स्टंटिनोपल 
ह्या केंद्रांतुन यूरोपभर पसरल्याचे माक्स मूलरने 
शोधून काढीप्यंत कोणाला माहीत नव्हते. ह्यावरून 
भाषांतराचे सांस्कृतिक स्वरूप महत्त्वपूर्ण मानावे 
लागते. 
भाषांतराची गरज काय ? भाषांतरासारखी 
कठोर परिश्रमाची व दुर्धर जोखीम स्वीकारताना 
मातृभाषेच्या व परभाषेच्या स्पशेरेषेवर आपण लढत 
आहोत असे आन्तोनी गालाँद, रिचडं बटंन आणि 
कृष्णशास्त्री चिपळूणकर ह्या भरेबियन नाईट्सच्या 
सवे भाषांतरकारांना का वाटते ? मानवी संस्थांची 
स्वत:च्या मर्यादांवर मात करण्याची आणि स्वतः- 
पलीकडे जाण्याची शक्‍ती आइचयंकारक आहे. 
भाषांतरांमध्ये काही सांस्कृतिक प्रवृत्तींचे स्थूल तसेच 
सुक्ष्म प्रमाणांवरू्न यथाद्शेन आकलन होते. सामा- 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


न्यत: भाषांतरे एका शिष्ट संस्कृतीचे व एका प्रमाण- 
भाषेचे प्रतितिधित्व करतात असा गैरसमज आहे. 
वस्तुतः शास्त्रीय व तांत्रिक ग्रंथ सोडल्यास इतर संवेच 
प्रकारच्या वाडूमयकृती कोणत्यातरी पोटभाषशी व 
पोटसंस्कृतीशी बांधलेल्या असतात. ही पोटसंस्कृतीची 
वैशिष्ट्ये भाषिक दृष्ट्या अत्यंत समृद्ध आणि अनु- 
कलनीय असतात. दुसर्‍या भाषेतल्या तक्षाच पोट- 
संस्कृतीत ती भाषांतरित होतात. हेमिग्वेचे दि ओल्ड 
सॅन अंट द सो हे पुस्तक शिष्ट मराठीत व पुण्यात 
रा. पु. ल. देशपांडे व रा. रा. ज. देशमुख यांनी केले 
व शहरी लोकांनी वाचले तरी या ग्रंथातील मूळ 
अभेरिकन-कॅरिबियन, यृद्धोत्तर, गावठी कोळी संस्कृ- 
तीला जपा म्हणणारी पोट-संस्कृती मूळ आहे तशीच 
राहते. ह्याबरोबर हयूगोच्या ला मिझरेबलचे साने 
गुरुजींनी दु:खी मध्ये केलेले बालकथेतले संक्षिप्त रूपां- 
तर मूळचा रिपन्लिकनिझम मराठीतही सोडत नाही. 
सारांश, मूळच्या संस्कृतीची उच्च मूल्ये निखळ 
स्वरूपात जगभर प्रसृत करणारी आंतर्भाषीय व्यवस्था 
भाषांतरामध्ये असते, त्यामुळे विदवसा हित्यात नीच- 
मूल्यीय संस्कृतीला आपोआपच वगळले जाते. 
उदाह्रणा्थे, आधुनिक भारतीय साहित्य. याउलट, 
उच्चमूल्यीय संस्कृतीचे प्राचीन भारतीय साहित्य 
नेहमीच सवंत्र भाषांतरित होत आलेले दिसते. 
भाषांतरित कृतीचे मूल्यमापन कसे करावे ह्याबद्दल 
परस्परविरोधी रिवाज आहेत. मूळ संस्कृतीचे मूळ 
भाषेतल्या साहित्य-समीक्षेच्या निकषांनुसार मूल्य- 
मापन होते, तसे भाषांतरित कृतीचे दुसऱ्या भाषेतल्या 
वाडूमयपरंपरेनुसार होऊ शकत नाही. ह्यामुळेच 
भाषांतरे तौलनिक साहित्यविचाराकडे सोपवण्याचा 
रिवाज होता. अश्या कृतींची प्रभावप्रक्रिया स्वतंत्रपणे 
अभ्यासता येते. थोर साहित्यक्तींचे भाषांतर कोण- 
त्याही भाषेत किमान परिणाम तरी करतेच, असा 
अक्षरवाडूमयाची कसोटी म्हणून भाषांतराचा वापर 
साहित्यमीमांसेत नेहमी केला जातो. ह्यात भाषेच्या 
चलघटकाला दुय्यम स्थान प्राप्त होते. मळ भाषे. 
तल्या संहितेला त्या भाषेतला वाचक जो प्रतिसाद 
देतो त्याचेसुद्धा मूल्यमापन शास्त्रीय पद्धतीने 
होत नाही अद्ली जिथे परिस्थिती आहे, तिथे 
भाषांतरित कृतीला “तसाच? प्रतिसाद दुसऱ्या भाषे- 


तील वाचक देईल याबद्दल काहीही बोलणे अप्रस्तुत 


भाषांतरमीमांसेचे स्वरूप 


ठरते. भाषांतराची गुणवत्ता मोजण्याची पात्रता 
दोन्ही भाषांचा जाणता वाचक होऊन एखाद्याच्या 
अंगी येऊ शकेल; परंतु यातून वस्तुनिष्ठ मूल्य- 
मापनाचे निकष ठरवता येतील असे नाही. कारण 
भाषांतराचे मूल्यमापन ही परंपरासापेक्ष, संस्कृति- 
सापेक्ष आणि मुख्य म्हणजे व्यक्तिसापेक्ष प्रक्रिया 
असून भाषांतरात काय उणे, काय अधिक एवढेच 
तोलनिक मतप्रदर्शन करता येणे शक्‍य असते, मूळ 
संहिता व तिचे भाषांतर यांचे सर्वांगीण विश्‍लेषण 
करणारा आदश नमुनाही आजपर्यंत कोणी मांड- 
लेला नाही. यांत्रिक भाषांतरांचे प्रयोगही निठ्चित 
निर्णेयापयंत आलेले नाहीत. 

एकूण भाषांतराच्या अभ्यासक्षत्राची आजची 


संदर्भ ग्रंथ : 


1. छापा, श०ा७छा फा, (९१.) ॥॥८॥७१2०00 . 


परिस्थिती पा धिक, सौम्रेवँरील हे 
क्षेत्र असल्याने सव चनपद्धतीच 
भाषांतराला योग्य न्याय देऊ शकेल असे वाटते 
ह्यातल्या परस्परव्यापक पद्धती आणि दष्टिकोन 
जाणून घेणे आणि त्यानंतर त्यांच्यांत सुसुत्रता 
आणणे हे भाषांतराच्या क्षेत्रातल्या अभ्यासकांचे 
प्राथमिक कार्ये आहे. मानव व त्याचा मानसिक 
प्रतिसाद हे महत्त्वाचे चलघटक असलेल्या प्रक्रि- 
यांच्या अभ्यासामध्ये वैज्ञानिक शास्त्रांशारखी संपुर्ण 
वस्तुनिष्ठ तत्त्वप्रणाली अपेक्षित नसते. तथापि 
भाषांतरास्वादातील वाचकाच्या किंवा समीक्षकाच्या 
आत्मनिष्ठ तत्त्वांची बूज राखून काही महत्त्वाचे 
सिद्धांत मांडणे शक्‍य आहे, असे आज म्हणता येते. 


-110077८417073 ७९॥० २०९8४९५7८7, 


१७" ४०५५ , 810161 .?7655, 1976 , 
2. ७हपिळ'त, उ. 6. 4 1,१॥९४७४० ॥17९070/ ९ 776731.0000: 1100१00: 081001१ 


ए17110. ?16855. 1965, 
3. उफ, णीय, 


५ 60818ए९ 8४11205 : & (जपांतेठ (0 0९ 81 0 


पू५-51518(100,”' 7970४९॥४३, 57 (1967) 0. 38-46. 


10, 


, पपाळठ, 0. $., 47 492970कट% 6७ १८७१००0 10703१1205, 0३101१ : 0- 


ट७107 71655, 1962. 


. (खाएं, 8) 11- (2९१), 4 ॥ल्ष्८ट 8८2007 १४८००/ 00 -4८8//९(208, 1111)- 


60809 उिपटॉपाः8 ७10 8४16, ४॥७501171201 1). 0. (807४090000 ए110. 
771685. 


, पळ्पड७, उपाछा, 4 83/0001 /०”" ॥१७५%५॥७१(१८८०॥ (2८०१८८१ 4532831६27. प'प७1- 


था: पेया-२३ृट्ट जप्ाहा ७, 19717. 

1१९1०5९1७ ४७1॥6016, ॥/काापवेण2 टकल्या काव 2७८१११३८०8 
6811071१९6 , 0810011१26 ए॥1 ४. 121055, 1978. 

1२७१8, एपुणा७ &., ॥/०7॥7१द० &0दटा2 क॑ 774181१200, 6१. &. 8. 1)6., 
881101१, 081]., . 88101१ 110. 71855, 1975. 


* 8४7००१७, 


, ०0७1, 8810178, “ग'॥8 1180716108] ठा ठांडा) 0 चउप']] ॥४०]8100'', 


€०॥%कवार०९ ॥४४/८/६/८, 32 * 4 (1980) 0. 865-389. 
860९०४, पू', ७, (60.), 8० ८७ ॥,७77८८७॥९, (0911011026, ॥॥855. 
716855, 1960. 


क्यह 1. त 


३२ नवभारत ऑगस्ट, १९८३ 


॥7८७ 8266 (2०॥१7८॥००९॥८४७ ॥700700 -- 


ध्ाा10५६' 1 ९त्ा9॥0९ 
(0. 170. | 


(2०,१२८ 410138 


भरात रिशीत३ट्िशावरला कात ॥४ता8प॥ट 


॥1"'5॥15॥1550॥1. 


एशागा0 : ॥70188)10341 
लाह्या : 80०6१ गभ : 0145-246, 0145-306 


1.68ऐ१27्ट ॥811130१1'01'5 0-- क री 
है ११९ 73120 0 १७ & 635 €0॥111९55075, 
गि९॥॥20८ 1005, ह. टणावांपरिजागा ष्ट । 


१202200112. 


न्न नक्कल नगी. . 


धर्म आणि राजकारण* 


सुनील आडगांवकर 


भारतात निधमंवादाचा किंवा इहवादाचा परा- 
भव होण्याची शक्‍यता अधिक आहे, आणि जर 
भारतात निधमंवाद यशस्वी क्षाला तर तो भिन्न 
प्रकारात अस्तित्वात येईल, असा निष्कषे प्रा.” 
स्मिथ ह्यांनी काढला आहे. निधमंवादाच्या यशाप- 
यश्षासंबंधीचा, आझ्ा-निराशा व्यक्त करणारा 
प्रस्तुत निष्कर्ष भारताच्या संदर्भात महत्त्वाचा 
ठरतो; कारण भारतातील बहुसंख्याक हिंदू आणि 
अल्पसंख्याक मुस्लिम हे, धम आणि .ऐहिक 
जीवनाची क्षेत्रे यांना परस्परांपासून विभक्त करू 
इच्छिंत नाहीत. धाभिक दृष्टिकोनातून जीवनाच्या 
विविध अंगांकडे पाहुण्याची व धाभिक भ्रद्धांच्या 
संदर्भात विविध प्रश्‍नांचा विचार करण्याची 'हिंदु- 
मुस्लिम समाजांची प्रवृत्ती सवंत्र दिसुन येते. सामु- 
हिक धर्मांतराच्या प्रश्‍नावर समाजाच्या विविध 
स्तरांतील वं विविध कायेक्षेत्रांतील लोकांचा दृष्टि- 
कोन लक्षात घेता हाच निष्कषे काढावा लागतो की, 
भारतांतील बहुसंख्य लोक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोनातून 
कोणत्याच प्रश्‍नाकडे पाहु शकत नाहीत. समाजातील 
विविध गटांचे विविध प्रश्‍न सरतेशेवटी समाजातील 
धर्मनिरपेक्ष गटाचे, धमेनिरपेक्ष समूहाचे, धर्मनिरपेक्ष 
वर्गाचे प्रश्‍न आहेत व त्यांवर धर्मनिरपेक्ष दृष्टि- 
कोनातुन उपाययोजना केल्या पाहिजेत. या ठिकाणी 
एखाद्या घाभिक समूहाच्या हिताचा अथंवा कल्या- 
णाचा प्रश्‍न महत्त्वाचा नाही. या विचारसरणीला 
संमाजातील सर्वं स्तरांतील लोकांचा पाठिंबा मिळू 
शकत नाही, म्हणूनं निधमेवादाच्या भवितव्याब्यबत 
निरा्षा पदेरी पडण्याचा संभव जास्त आहे. 
आुद्ध घार्मिक मनोवृत्तीचा प्रभाव कमी: 

भारतीय समाजातील बहुविध धमेश्रद्धा बाळग- 
णारे लोक धाभिक मनोवृत्तीचे आणि परंपरावादी 
कीवविकीकडी यी ती. लीन 


प्रवृत्तीचे आहेत, म्हणून त्यांच्या घामिक जाणिव 
प्रभावी आहेत, हा युक्तिवाद अर्धसत्य आहे. कारण 
शुद्ध घाभिक मनोवृत्ती असलेल्या लोकांचे प्रमाण 
एकूण धार्मिक समूहातील लोकांच्या संख्येत अगदी 
कमी आहे. उलट, शुद्ध धर्माबद्दल अज्ञानी अद्या बहु- 
संख्य लोकांची मनोवृत्ती धा्भिक असण्याऐवजी 
सांप्रदायिक असण्याची शक्‍यता जास्त आहे. विविध 
धाभिक समूहांतील बहुसंख्य लोकांची सांप्रदायिक 
मनोवृत्तीच सांप्रदायिक जाणिवा निर्माण करण्यास 
कारणीभूत ठरली आहे. प्रत्येक सांप्रदायिक समूहा- 
तील लोक आपल्या हिताचा संबंध संप्रदायाच्या 
हिताझी जोडण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातून ही संप्र- 
दायाच्या हितावर आधारलेली सांप्रदायिक जाणीव 
निर्माण होण्यास मदत होते. उदाहरणाथ, अधिकाधिक 
संख्येने हिंदूंनी इस्लाम धर्माचा स्वीकार केल्यास हिंदू 
समाजाचे अस्तित्व व हित धोक्यांत येईल. हिंदू 
समाजाचा सदस्य या नात्याने प्रत्येक हिंदू सामूहिक 
धर्मांतराच्या घटनेकडे पाहावयास लागतो. धर्मांतरा- 
मागील आथिक प्रलोभन व राजकोय हेतू यांमागे 
सांभ्रदायिक शक्‍ती आहे, या विचाराला उत्स्फूर्त 
रीतीने मान्यता मिळते. अल्या प्रकारे सामूहिक 
धर्मांतराच्या प्रश्‍नावर हिंदू-मुस्लिम समाजांत घामिक 
प्रतिक्रिया उमटण्याऐवजी सांप्रदायिक प्रतिक्रियाच 
अधिक प्रमाणात उमटलेली दिसुन येते. 


कार्येक्षेत्राची विभागणी करणे अवघड: 

राज्य आणि धरमंसंस्था यांच्यांत पूर्णपणे फारकत 
झालो पाहिजे, अशी पाठ्चिमात्य धर्मनिरपेक्ष विचार- 
सरणी असली, तरी भारताच्या संदर्भात विक्षेषतः 
हिंदु-मुस्लिम संभ्रदायांत धम ही बाब व्यक्‍तिगत 
श्रंद्धेशी व आध्यात्मिक जीवनप्रंणालीशी केवळे संबं- 
धित नाही. हिंदू व इस्लाम दोन्ही धर्मं हे सवेसमा- 


» मराठवाडा राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन परिषदेच्या अधिवेशनांत वाचलेला निबंध संयोजकांच्या 


सौजन्याने प्रसिद्ध करीत आहोत, -संपादक 
न. भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


३४ 


वेशक समाजव्यवस्थेचे नियंत्रण करणाऱ्या धामिक 
शकती आहेत. मानवांच्या सर्व कृतींचे मार्गदशन व 
नियंत्रण धर्माच्या तत्त्वानुसार प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष होत 
असल्यामुळे धर्माचे व पर्यायाने धमंसंस्थांचे कार्यक्षेत्र 
वाढले आहे वु वाढत आहे. त्याचबरोबर लोकशाही 
व कल्याणकारी राज्याचे कार्यक्षेत्र अनुक्रमे नागरि- 
कांना नागरी हक्‍क प्राप्त करून देण्यासाटी, त्यासाठी 
अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी, समाजातील 
सवें घटकांचे सामान्य कल्याण साधण्यासाठी वाढले 
आहे. अद्या परिस्थितीत राज्य आणि धमंसंस्था यांनी 
पारस्पारिक कारयेक्षेत्रांत हस्तक्षेप करण्याचे टाळणेच 
योग्य ठरते. अर्थात धर्माचे व राज्याचे कारयेक्षेत्र 
विभागणारी सीमारेषा हिंदु-मुस्लिम संप्रदायांच्या 
संदर्भात निश्‍चित करणे अवघड आहे. अर्थात राज्य 
आणि धर्म यांना काटेकोरपणे विभागणारी रेषा 
काढणे काही प्रमाणात अवघड आाहे'. 


कोणत्याही बहुजिनसी समाजातील विविध घट- 
कांना एकत्र आणून तसेच त्यांच्या पारस्पारिक 
संबंधांत तडजोड घडवून आणून एका बाजूने या 
घटकाचे पृथ्‌गात्मक अस्तित्व सुरक्षित ठेवणे व दुसऱ्या 
बाजूने समाजात आावद्यक प्रमाणात एकख्पता प्रस्था- 
पित करणे अश्वक्य असते.' भारत हा याला भपवाद 
नाही; कारण येथील विविध भाषिक, वांशिक, धामिक 
व प्रादेशिक गटांना त्यांचे पृथ्‌गात्मक अस्तित्व 
सुरक्षित ठेवण्याची परवानगी देऊन त्यांना एकसंध 
भारतीय समाजांच्या निमितीत सहभागी करून 
घेण्यात यश आलेले नाही. भारतातील विविध 
समूहांना पृथक स्थान देणारे व इतर समूहांपासून 
त्यांना अलग पाडणारे धमं, भाषा, वंश व संस्कृती है 
चार घटक आहेत. या चार घटकांपैकी धुर्म हा घटक 
विभक्‍्तवादी शक्‍तीचे सामथ्यं वाढविण्यास कारणी- 
भूत ठरला. राजकारणाच्या क्षेत्रात धम हा घटक 
एकतेऐवजी विभागणारा आणि राष्ट्रीय ऐक्याच्या 
जागी सांप्रदाथिक विभक्‍्तवाद निर्माण करणारा 


1. ए. धे. 88008), 77४४२०क श४०॥ वाळे 2 १27007 
ट्या भंधठ/ ५. गधढालवा 2४०8४७४ 826-1/-7960 ४० 


8181780 6०886, 3771700 08७6, ?०००७; 1975-- 


2. ७०७७1] 2115018, “ 0856, 
मण७ 1968, 


3. एथ, 8- 4. 58७0, “ 0000181150) ,' 


नवभारत 


ग.॥७८& झशाट्याया 10 ?२०1॥1.8.' 


ऑगस्ट, १९८३ 


ठरला, हे भारताच्या फाळणीच्या राजकारणातून 
सिद्ध झाले. त्यानंतरही हा घटक विभक्तवादी 
शक्‍तींनाच अनुकूल ठरला आहे. 
सांप्रदायिक तत्त्वांना मान्यता : 

एम्‌. एस्‌. ए. राव* यांनी स्पष्ट केले की, भार- 
तीय राज्यघटनेत सांप्रदायिक तत्त्वांना स्थान देण्यात 


: आले. मग ह्या तत्त्वाचे समथंन कोणत्याही प्रकारे 


होत असले तरी ही गोष्ट खरी की, घटनेतील या 
तरतुदीचे सांप्रदायिक परिणाम संभवतात. अँग्लो- 
इंडियन लोकांना केंद्रीय संसदेमध्ये प्रतिनिधित्व 
देण्याचा हक्‍क घटनेने दिलेला आहे. या तरतुदीचे 
सांप्रदायिक स्वरूप नाकारता येत नाही, राज्प- 
घटनेच्या धमंनिरिपेक्ष स्वरूपाशी काही तरतुदी विसं- 
गत ठरतात. एका घारमिक-वांशिक समूहाला विधि- 
मंडळात प्रतिनिधित्व देण्याचा हक्‍क मान्य करणे 
व इतर धामिक समूहांना तो नाकारणे योग्य ठरत 
नाही. अज्ञा परिस्थितीत इतर धामिक समूह विधि- 
मडळात प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व द्या अज्ञी सांप्र- 
दायिक मागणी करण्यास प्रवृत्त होतात. 

आथिक दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल 
अशाच लोकसमूहांना आपल्या हिताचे रक्षण करण्या- 


साठी खास सवलती दिल्या असतील, तर प्रत्येक. 
घटकराज्यातील असे 


घामिक समूहातील आणि 
समूह, भआाथिक व सामाजिक दुबेळता हा निकष 
« आणि त्यांना खास 


छावून, निश्‍चित केले पाहिजेत 
दिल्या पाहिजेत. अलीकडे 


सवलती उपलब्ध करून 

याबाबत निश्‍चित निकष नसल्यामुळे जातीय राज- 

रणाला प्रोत्साहन मिळत आहे. स्प्रिचन अल्प- 
नेतेदेखील धर्मांतरित सख्थिश्‍चन 


चस्याक समूहातील 
दलितांना सवलती कायम ठेवा, अश्ञी मागणी करतात. 


जिक दुर्बलता हाच जर सवलती 
कू, तर स्त्रिचन अल्पसंख्याक 
स्‌मू ॥ ं 
परुशीच  बोवि मुस्लिम अल्पसंख्याक समूहातील 
सर्व प्रकारच्या सवलती मिळाल्या पाहिजेत. 
४१ वदव्य : 4 टा 


£6-1-7976 9 90॥00808 8818308 प, 


0. 286, 
* &शकगदा' (206) 


७९पवदा- (2४), $पट्टणड: 1961, 


धर्म आणि राजकारण 


आणि ज्या मांगासलेल्या - जाती-जमाती आथिक 
दृष्ट्या प्रगत झालेल्या आहेत त्यांच्याऐवजी अधिक 
मागासलेल्या जाती-जमातींना ह्या सवलती मिळाल्या 
पाहिजेत. धर्मांतरामुळे ह्या सवलती नाकारता कामा 
नयेत. कारण धर्मांतर ही बाब काही हक्‍क व सवलती 
रद्द करण्यास साहाय्यक ठरत असेल, तर श्रद्धा- 
स्वातंत्र्यानासार आपला धर्मे बदलण्याचा हक्कही 
वापरणे भआाथिक व सामाजिक दृष्ट्या दुर्बेल लोकांना 
शक्‍य होणार नाही. श्रद्धास्वातंत्र्याच्या वापरात 
मडथळा न येता दलित वर्गांना सवे सवलती मिळतील 
अशी हमी देण्यात यावी. 
घार्मिक नव्हे, सांप्रदायिक जाणीव : 

भारतातील विविध समूह हे जातीच्या किंवा 
संभ्रदायाच्या बंदिस्त कप्प्यात अडकलेले आहेत. 
जाती आणि संप्रदाय यांनी निर्माण केलेल्या सीमा 
ओलांडून समान हिताच्या रक्षणासाठी वगंसंघटनांत 
सहभागी होण्याची प्रवृत्ती संत्र दिसून येत नाही. 
म्हणून येथे वर्गीय जाणीव कमी प्रमाणात दिसते, 
तर जातीय जाणिवा व सांप्रदायिक जाणिवा मोठ्या 
प्रमाणात अस्तित्वात असल्याचे दिसुन येते. सावे- 
जनिक जीवनात जातीयवांदी आणि संप्रदायवादी 
दृष्टिकोन प्रेंभावी ठरतात. हिंदू समाजाच्या संदर्भात 
तर असे आढळून येते की, हिंदू समाजाचा सदस्य 
प्रथम जातीच्या हिताचा व नंतर हिंदू समाजाच्या 
सांप्रदायिक हिताचा विचार करतो. ज्या वेळी एखादा 
हिंद स्वतःच्या जातीच्या हिंताऐवजी सवे जातींच्या 
मिळून बनलेल्या हिंदू संमाजाच्या हिंतांचा विचार 
करावयास लागतो, त्यां वेळी तुलनात्मक दृष्ट्या तो 
अधिक उदारमतवांदी भासंतो; परंतु त्यांचे विचार 
व दृष्टिकोन हे संश्रदायवादाच्या सीमेपलीकडे गेलेले 
नसंतात; हीच गोष्ट इतर धार्मिक समूहांच्या बाब- 
तीतही खरी' आहे. ह्याला अपवाद म्हणून असे सांगता 
येईल को, अलीकंडे कांही अल्पसंख्याक समूह एकत्र 
येऊंने एका सामूहिक व्यासपीठावरून आपल्या 
हितांचा विचार कख लांगले आहेत. । 

मुस्लिम अल्पंसंख्याकांच्या आणि सख्तरिश्‍चन अल्प- 
संख्याकांच्या काही संघटना अनुसुचित जाती-जमा- 
तींच्या हिंताचा सहानुभूतीने विचार करू लागल्या 
आहेत. दलितांच्या शोषणाला पायबंद घालण्यासाठी 
सामूहिक संघटनासामथ्ये उभारण्याचे प्रयत्न चालू 


३५ 


आहेत. परंतु यातून हिंदू समाजातील अनुसूचित 
जाती-जमाती आणि मुस्लिम व स्त्रिचन समाजांतील 
आथिक दृष्ट्या मागासलेले दलित यांची वर्गीय 
जाणिवेवर आधारलेली धमंनिरपेक्ष चळवळ उभा- 
रली जाईल, असे खात्रीने सांगता येत नाही. कारण 
जेथे सांप्रदायिक निहित हितसंबंध गुंतलेले असतात, 
तेथे धर्मनिरपेक्ष चळवळी उभारण्यास यक्ष मिळण्या- 
सारखी परिस्थिती नसते. काही अल्पसंख्याक समूह 
आपल्या सामूहिक हिताच्या रक्षणासाठी एकत्र आले, 
तर त्यातून हितसंबंधांवर आधारलेली धमंनिरपेक्ष 
चळवळ उभी राहील, असा निष्कर्ष काढणे कठीण 
आहे. याउलट, विविध संप्रदायांतील हितसंबंधांचे 
रक्षण करण्यासाठी सामूहिक दबाव आणण्याची 
अधिक क्षमता वाढविणे, हाच उद्देश अश्या प्रकारच्या 
डावपेचांतून साध्य होऊ शकेल. त्यातुन सांप्रदायिक 
तणाव कमी होण्याऐवजी ते वाढण्याची शक्‍यता 
अधिक आहे. विविध घार्भिक समूहांतील परस्पर- 
सामंजस्याचे श्ांततापुर्ण व सहकार्याचे संबंध वृद्धिगत'. 
होण्याऐवजी परस्परांच्या संबंधात संशय, गैरसमज 
व मतभेद निर्माण होण्यास अशा प्रकारचे सांप्रदायिक 
डावपेच कारणीभूत ठरतील. 
घर्मनिरपेक्ष व्यासपीठाची गरज: 

पंडित नेहरूंनी असे स्पष्ट केले होते की, भारता- 
तील संप्रदायवादास येथील राजकीय आणि आधिक 
प्रन जबाबदार ठरले आहेत. संप्रदायवादाच्या 
समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले, त्याला आथिक 
मागासलेपणा आणि राजकीय अपरिपक्‍्वता हे दोन 
घटक कारणीभूत ठरले आहेत. कारण स्वातंत्र्यपूर्व 
काळातच अल्पसंख्याक धामिक समूहांनी ज्या 
मागण्या केल्या आणि अद्यापही ते ज्या मागण्या 
करीत आहेत, त्या सर्वे मागण्या आथिक व राजकोय 
सदरांत मोडणाऱ्या मागण्या आहेत. उदाहरणाथ, 
धामिक व अन्य प्रकारच्या अल्पसंख्याक सम- 
हाला प्रातिनिधिक गृहात संख्येनुसार प्रमाणण्षीर 
प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, शासकीय सेवेत त्यांना 
प्रमाणशीर जागा मिळाव्यात, व्यावसायिक व 
शैक्षणिक क्षेत्रांत खास सवलती व संधी उपलब्ध 
करून द्याव्यात, रोजगारीचे प्रश्‍त सोडविण्यात 
यावेत, मशा स्वरूपाच्या काही राजकीय व आधिक 
मागण्या अल्पसंख्याक धाभिक समूहांनी पुढे मांडल्या 


अनुक्रमणिका 


शे 


म्हणून पं. नेहरूंसारख विचारवंत संप्रदायवादाला 
प्रमुख घार्भिक प्रश्‍न म्हणून झिडकारण्यास तयार 
नव्हते. घाभिक बाबतीत राज्याने हस्तक्षेप करू नये, 
ही धामिक अल्पसंख्याक गटाची एकमेव धार्मिक 
मागणी आहे. धमंनिरपेक्ष राज्याच्या शासनाकडून 
धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप होणार नाही, अश्ली 
घटनात्मक हमी देण्यात आलेली आहे. या मागणीची 
पुतंताही इहवादी राज्यात सहजपणे होते. तेन्हा 
असे म्हणता -येईल को, सांप्रदायिक समूहाच्या 
मागण्या आजतरी आधिक ब राजकीय मागण्या 
आहेत व या मागण्यांची पूतता करण्यासाठी धमं- 
निरपेक्ष उपाययोजना अमलात आणणे आवद्यक 
आहे. धाभिक अल्पसंख्याक समूहांनी राज्याच्या 
धमंनिरपेक्ष धोरणांना व कायंक्रमांना योग्य तो 
प्रतिसाद दिला पाहिजे आणि आपल्या आथिक व 
राजकीय मागण्यांना धामिकतेचा मुलामा अथवा 
रंग चढविता कामा नये. कारण त्यामुळे प्रश्‍नांची 
'गुंतागुंत वाढते. प्रश्‍न अधिक जटील बनतात. 
भारतातील अल्पसंख्याक समूहाच्या प्रदनांची 
चर्चा करण्यासाठी सांप्रदायिक व्यासपीठाचा वापर 
होता कामा नये. त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याक आयोगा- 
मार्फत अल्पसंख्याकांचे प्रश्‍न सोडवावयाचे असल्यास 
या आयोगाला सांप्रदायिक शक्‍्तिप्रवाहापासुन दुर 
ठेवले पाहिजे. केवळ धर्मनिरपेक्ष व्यासपीठ आणि 
निधर्मी स्वरूपाचे अल्पसंख्याक आयोगच अल्प- 
संख्याकांचे प्रश्‍न सोडवू शकेल. एरव्ही संप्रदायवादी 
संघटनांनी एकत्र येऊर्न आपले प्रश्‍न सोडविण्या- 
साठी तात्पुरता व तडजोडीचा मार्ग पतकरला, तरी 
त्यातुन फारसे काही निष्पन्न होऊ शकणार नाही. 
संप्रदायवादी मागण्यांवर तात्पुरते आणि तडजोडीचे 
उपाय प्रश्‍नांची गुंतागुंत वाढविण्यास कारणीभूत 
ठरतात व त्याचे भयानक परिणाम संभवतात, हे 
स्वातंत्र्यकढ्याच्या काळातील अतुभवाने सिद्ध केले 
आहे. इतिहासाची जाण असणाऱ्यांनी तरी इति- 
हासाने दिलेले धडे विसरता कामा नये. 
भारतातील विविध धाभिक गटांच्या हितांचे 
संस्करण व संकलन करताना, राष्ट्रहिताला व 
राष्ट्रव्याला तडा जाणार नाही, याची काळजी 
घेतली पाहिजे. राष्ट्रेक्याची व राष्ट्रहिताची ब्यापक 


ब स्पष्ट व्याख्या करून राष्ट्रहिताशी सुसंगत अश्याच - 


नेवभारंत 


ऑगस्ट, १९८३ 


धामिक गटाच्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत. 
राष्ट्रनिमितीच्या प्रक्रियेतील व राष्ट्रनिमितीच्या 
संरचनेतील अविभाज्य घटक म्हणून अल्पसंख्याक 
समूहांचा, विज्षेषतः धामिक समूहांचा विचार 
केला पाहिजे. त्यासाठी अल्पसंख्याक आयोग आणि 
आणि राष्ट्रीय एकात्मता मंडळ यांच्या कार्यात 
सुसंवाद साधला जावा. अल्पसंख्याक आयोगाचे 
व्यासपीठ अल्पसंख्याकांनी सांप्रदायिक मागण्यां- 
साठी वापरता कामा नये. या व्यासपीठावर अल्प- 
संख्याकांचे प्रश्‍न व तक्तारी यांची चर्चा झाली 
पाहिजे, काही अल्पसंख्याक समूहांनी एकत्र येऊन 
सामूहिक दबावाचा मार्ग अवलंबून आपल्या मागण्या 
पुढे मांडल्यास अल्पसंख्याक आयोगाच्या सत्तेचा 
व त्या आयोगाच्या व्यासपीठाचा दुरुपयोग होण्याची 
शक्‍यता निर्माण होईल, अल्पसंख्याकांना केवळ संधी 
व सवलती उपलब्ध करून देणारे साधन म्हणून या 
आयोगाचा वापर झाल्यास या सवलतींतुन अल्प- 
संख्याकांतील, विज्षेषतः धामिक अल्पसंख्याक समूहां- 
तील लोकांत पृथ्थगात्मतेची व विभक्‍्ततेची प्रबृत्ती 
वाढण्याचा धोका निर्माण होईल. भारतीय राजकीय 
व्यवस्थेतील “ स्वतंत्र बेटे ” म्हणून धामिक अल्प- 


संख्याक समूह आपली भूमिका बजावण्यास प्रवृत 
होतील. 


निष्कषे : 

१) अल्पसंख्याकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी धर्म- 
निरपेक्ष व्यासपीठ व निधर्मी स्वरूपाचा अल्प- 
संख्याक आयोग स्थापन करणे आवव्यक आहे. २ ) 
या आयोगात अल्पसंख्याकांना प्रभाणशीर प्रति- 
निधित्व असावे, परंतु या आयोगाचे पदाधिकारी है 
सर्वोच्च व उच्च न्यायाल्यांचे न्यायाधीश असावेत; 
किवा त्या उच्च न्यायालयीन पदास पात्र ठरणाऱ्या 
व्यक्‍ती असाव्यात. २) अल्पसंख्याकांचे, विशेषत: 
धामिक समूहांचे प्रन आथिक, सामाजिक व कैक्ष- 
णिक स्वरूपाचे असल्यामुळे संबंधित क्षेत्रांतील तज्ज्ञ 
लोकांचे सल्लागारमंडळ अल्पसंख्याक भायोगात 
असणे अधिक संयुक्तिक ठरते. ४) सत्ताधारी पक्षाचे 
नियंथण अल्पसंख्याक आयोगावर नसावे; उलट, हा 
आयोग अधिक स्वायत्त व कार्याबाबत अधिक स्वतंत्र 
असावा. ५) राष्ट्रीय एकात्मता मंडळाचा भाग 
म्हणून अल्पसंख्याक आयोगाने काये करणे व भूमिका 


अनुक्रमणिका 


घर्म आणि राजकारण 


बजावणे अधिक हितकारक ठरेल. ६) अल्पसंख्याक 
आयोगाचा सल्ला शिफारसवजा असता कामा नये. 
उलट, अल्पसंख्याक आयोगाचे निर्णय शासनावर 
बंधनकारक असावेत. ७) अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे 
रक्षण करण्यासाठी प्रश्नासकीय व वैघानिक उपाय- 
योजना योग्य प्रकारे कार्यवाहीत येत आहेत की 
नाहीत, यावर देखरेख करण्याचे अधिकार आयो- 
गाला देण्यात यावे. यावर वेळोवेळी केवळ अहवाल 
सादर करणे, एवढेच या आयोगाचे काम असता 
कामा. नये. 

संप्रदायवादावर उपाय: 

१) भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या 
धाभिक स्वातंत्र्यात श्रद्धास्वातंत्र्य हे मूलभूत स्वातंत्र्य 
मानण्यात यावे; परंतु धमंश्रद्धेचा प्रचार व प्रसार 
करण्याच्या स्वातंत्र्याचा दुरूपयोग होऊ नये, म्हणून 
त्यावर नवे न्यायोचित निबंध टाकावेत (या 
* संदर्भात बदलती परिस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक 
आहे. ) . १ 

२) धर्माच्या नावाखाली होणारा परकीय हस्त- 
क्षेप थांबवावा. परकीय शक्‍तीचा कोणत्याही प्रका- 
रवा हस्तक्षेप धर्माच्या नावाखाली होणार नाही, 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

३) राष्ट्रोय प्रश्‍नांच्या वाबतीत तसेच राष्ट्र- 
हितांशी संबंधित अशा प्रश्‍नांच्या बाबतीत सवे 
धाभिक समूहांनी एकमताने शासनांच्या धोरणाला 
बव निर्णयाला पाठिंबा द्यांवा. राष्ट्रीय कार्यक्रम 
राबवताना धर्माचा अंडसर निर्माण करू नये. 


४) अल्पसंख्याकांनी आपल्या व्यक्‍तिगत काय- ' 


द्याचे संरक्षण करताना संसदेच्या विधिमय सावंभोम- 
त्वावर जाहीर आक्षेप घेऊ नयेत. 


- | 


*५) विविध धामिक समूहांनी शुद्ध धमंश्रद्धेचे 
क्षेत्र मर्यादित करून इतर आधिक, सामाजिक, 
राजकीय जीवनात ऐहिकीकरणाची प्रकिया सुरू 
करावी. विज्ञानवाद व बुद्धिवाद यांचा पुरस्कार 
करून अंधश्रद्धा, शब्दप्रमाणवाद आणि धामिक गुरूचे 
वर्चेस्व यांविरुद्ध वैचारिक चळवळ उभी करावी. 


६) संप्रदायवाद हा राज्याविरुद्धचा गुन्हा घोषित 
करून, कोणत्याही प्रकारात संप्रदायवादाचा पुरस्कार 
करणाऱ्या, संब्रदायवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या 
व्यक्‍तींविरुद्ध व संघटनांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई 
करण्याची तरतुद करण्यात यावी. त्यासाठी संप्रदाय- 
विरोधी असा तपशीलवार कायदा तयार करण्यात 
यांवा. 


७) संप्रदायवादाचा पुरस्कार करणार्‍या आणि 
निवडणुकीत अथवा राजकीय कार्यात प्रत्यक्षा- 
प्रत्यक्ष सांप्रदायिक संघटनेचे व नेत्याचे सहकार्य 
करणाऱ्या राजकीय पक्षांना, न्यायालयीन चौकशी. 
नंतर, निर्वाचन मंडळाने मान्यता द्यावयाचे नाका- 
रावे, ी 

८) न्यायालयीन चौकशीनंतर संप्रदायवादी 
संघटनांवर बंदी घालण्यात यावी, 


९) सांप्रदायिक दंगली व तणावपूर्ण परिस्थिती 
हाताळण्यासाठी पोलीसयंत्रणेत स्वतंत्र सकस्त्र 
पोलीसविभाग व अद्ययावत गृुप्तचरविभागाची 
श्याख! स्थापन करण्यात यावी. 


१०) सांप्रदायिक मागण्यांना कोणत्याही राज- 
कीय पक्षांनी सहानुभूती दाखवू नये, तसेच कोण- 
त्याही प्रसंगी आणि परिस्थितीत सांप्रदायिक मागण्या 
शासनाने मान्य करू नयेत. 


ग्रंथ-परीक्षण 


 निळो क्षितिजे ': प्रा. रा. ग. जाघव: अमेय प्रकाशन; ३ विजयानंद बिल्डिंग, वर्धा रोड, 
धंतोली, नागपुर-४४००१२; १ली आवृ. १९८२; पृष्ठे ९४; किमत २५ रु. 


: निळी पहाट! ( १९७८) ह्या दलित साहि- 
त्याची मांडणी-चिकित्सा करणाऱ्या दर्जेदार समी- 
क्षापर ग्रंथानंतर ' निळी क्षितिजे? ( १९८२) 
हा प्रा. रा. ग. जाधवांचा दलित साहित्यविषयक 
दुसरा ग्रंथ प्रसिद्ध क्षाला आहे. दलित साहित्याच्या 
चळवळीचा अगदी आरंभापासून आजपर्यंत पाठपुरावा 
व पुरस्कार करणार्‍या विचारवंतांत प्रा. जाधवांचे 
स्थान अनन्यसाधारण महृत्त्वाचे आहे, हे त्यांच्या 
आजवरच्या ग्रंथळेखनातील दोन प्रमुख ग्रंथ दलित 
साहित्यावर आहेत, यावरून कोणाच्याही सहज 
लक्षात येईल. * निळी पहाट ' ह्या ग्रंथाप्रमाणेचं हा 
नवा ग्रंथही दलित साहित्यसमीक्षेतील महत्त्वपूर्ण 
भर आहे. | 

* निळी क्षितिजे ' मध्ये त्यांचे एकूण सतरा 

लेख समाविष्ट आहेत. अर्थातच वेळोवेळी विविध 
नियतकालिके, परिसंवाद वा प्रस्तावना म्हणून 
त्यांनी लिहिलेले हे लेख आणि त्यांचेच हे ग्रंथरूप 
संकलन, 
. . मराठी साहित्यात कलारूप व सामाजिक बांधीर 
छूकी यांतील स्वाभाविक नाते मानणारे एक साक्षेपी 
समीक्षक म्हणून प्रा. जाधवांनी आपले स्थान 
निश्‍चित केले माहे. ओजवर त्यांचे नऊ स्वतंत्र व 
एक संपादित असे दहा ग्रंथ प्रसिद्ध झाले असून 
त्यांच्या ह्या सवंच ग्रंथांचे स्वरूप प्रामुख्याने वैचा- 
रिक, चिकित्सक व सैद्धांतिक-मीमांसक अक्रा प्रकारचे 
आहे. 

“निळी क्षितिजे 'मधील सतरा लेखांतील 'निळाई- 
तील झेप ', “ निळी क्षितिजे' आणि * निळया सौंद- 
र्याची चाहुल ' ह्या तीन लेखांत अनुक्रमे १) दलित 
साहित्याची वाटचाल, त्यातील मानदंड, त्याचे 
- सामथ्ये व भर्यादा याचे विवेचन, २) दलित साहित्य- 
समीक्षेचा आढावा व दिशा भाणि ३) दलित सौंदर्य- 


झास्त्र हे विषय हाताळले आहेत. ' बलुतं', ' उपरा?, 
“सा रम्या नगरी ', ' पोखरण ?, “* दलित ग्रामीण 
कथा? आणि 'चार काव्यसंग्रह' हे लेख ग्रंथपरीक्षण- 
पर आहेत. * निळया क्षितिजांचां द्रष्टा ! ह्या लेखात 
डॉ. बाबासाहेब भांबेडकरांच्या कतृंत्वाचे, माहात्म्य- 
तेचे तसेच त्यांची दलित साहित्यास लाभलेली प्रेरणा 
यांचे छोटेखानी पण महृत्त्वपुणे विवरण आहे. ' डॉ. 
वानखडे यांचे अध्यक्षीय भाषण : एक अन्वय' ह्या 
लेखात नागपूर येथे १९७६ मध्ये भरलेल्या दलित 
साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून डॉ. वानखडे 
यांनी केलेल्या अघ्यक्षीय भाषणाचा व त्यातील 
विचारांचा परामशं आहे. * निळी जखम! हा डॉ. 
वानखडे यांच्यावर, लिहिलेला उत्कृष्ट मृत्युलेख 
आहे. 'ओ कॅप्टन ! माय कॅप्टन' हा लेख डॉ. वानखडे 
यांच्या * दलितांचे विद्रोही वाड्मय ' (१९८१) ह्या 
रेखसंग्रहाची प्रस्तावना आहे. 'दलित ग्रामीण कथा? 
ह्या लेखात योगेंद्र मेश्रामांच्या 'रक्‍ताळलेली लक्तरे? 
ह्या कथासंग्रहाचे परीक्षण आहे. “ दलित नाटय- 
प्रतिभा ', ' देलित काव्याची परिमाणे *, । दलित 
पुस्तपत्रांची मोहीम ' हे तीन लेख दलित नाटक, 
दलित काव्य व दलित पुस्तपत्रे ह्या प्रकारांचे विव- 
रण करणारे आहेत. शेवटचा 'वनराज केसरी आणि 
पक्षीराज गरूड ' हा लेख * केसरी'ने आपल्या शंभर 
वर्षांच्या कारकीर्दीत अस्पृश्यतानिवारण व दलित 
चळवळ ह्या दृष्टीने केलेल्या बहुमोल कार्याचा 
भाढावा घेणारा आहे. ' केसरी'च्या शताब्दिनिमित्त 
तो लिहिलेला आहे. विविध विषयांवरील ह्या सतरा 
लेखांच्या अनुक्रमांबाबत वाचकाची सोय म्हणन 
वेगळाही क्रम स्वीकारता आला असता, असे म्हणा- 
वेसे वाटते. हे लेख वेळोवेळी विविध नियतकालिके, 
परिसंवाद, शताब्दी ग्रंथ, प्रस्तावना, परीक्षणे इ, 
निमित्ताने लिहिले असल्याने त्यांचा आवाका व स्वरूप 


ग्रेथपरीक्षण 


यांतही खूपच फरक पडलेला दिसतो. उदा., “ दलित 
काव्याची परिमाणे? (पृ. ७२) हा अतिशय मह- 
त्वाच्या विषयावरील लेख केवळ दीड पृष्ठातच 
आटोपला आहे, तर झेवटचा “ वनराज केसरी 
आणि पक्षीराज गरूड? (पृ. ८१) हा लेख तेरा 
पृष्ठांपयैत विस्तारला आहे. ' पॅफ्ठेट'साठी एकदा 
'वुस्तिका' (पृ. ९), तर दुसर्‍या ठिकाणी (पृ. ७७) 
धपुस्तपत्र' असे वेगळे पर्याय अनवघानाने वापरल्याचे 
दिसते. तसेच अनुक्रमणिकेतील लेखांची शोषंके 
आणि ग्रंथातील लेखांची शीषके (उदा. पू. डड, 
५०) यांत साम्य नाही. नागपूरच्या अमेय 
प्रकाशनाने “ निळी क्षितिजे ' हा ग्रंथ आपल्या 
लौकिकास साजेशा सुबक स्वरूपात वाचकांपुढे ठेवला 
असून मुखपृष्ठ सुभाष अवचट यांचे आहे. ग्रंथाचे 
बाह्य तसेच आंतर स्वरूप चोखंदळ रसिकांचे 
चटकन्‌ लक्ष वेधून घेते. 

* निळाईतील झेप ' ह्या. पहिल्या लेखात प्रा, 
जाधवांनी * स्वत्वाचा शोध ' ह्या सुत्रानुसार दलित 
आत्मचरित्रपर साहित्याचे विइ्लेषण-विवरण.करून 
त्याची प्रेरणा डॉ. बाबासाहेबांच्या “हू वेभर द 


शूद्राज ' ह्या प्रबंधात असल्याचे तसेच आपल्या पुर्व-. 


दिव्याच्या आधारे वर्तमान सहंन करण्याचे व भावी 
काळाचे स्वप्न पाहण्याचे बळ दलितांना त्यामुळे 
लाभते, असा निष्कर्ष काढला आहे. पूवेदिव्य शोधून 
काढण्याची अनिवार प्रेरणा दलित सुजनशील मनांना 
अहोरात्र अस्वस्थ करत असल्याचे दिसते असे प्रा. 
जाधव म्हणतात. या संदर्भात “ अलेक्स हॅले” ह्या 
निग्रो लेखकाच्या गाजलेल्या * ख्ट्स ” ह्या कादंब- 
रीची मला प्रकर्षाने आठवण होते. * पोखरण ', 
« बलुतं ', * शूद्र १, “ आठवणींचे पक्षी ' “ मुक्काम 
पोष्ट देवाचे गोठणे इ« आत्सचरित्रेपर दलित 
कृतींच्या प्रवृत्ती-प्रेरणांचा वेध प्रा. जाधवांनी या 
लेखात अन्नूकपणे घेतला आहे. अतिदूरस्थ भूत- 
काळाची कल्पनाचित्रे रेखाटताना त्यात पर्यायक्षमता 
सूचित होत असते, असे प्रा. जाधवांनी म्हटले आहे; 
पण ही पर्यायक्षमताच कधी कधी साहित्यकृतीला 
(दर्जेदार) कलात्मक उंची प्राप्त करून देत असते. 
* पोखरण ' बाबतचा त्यांचा अभिप्राय- निविवाद 
उंची गाठू शकत नाही- म्हणूनच विवाद्य ठरू 


शकेल. 


३९ 


* निळी क्षितिजे 'त दलित साहित्य समीक्षेचा. 
एक अर्थ दलित कथा, कविता, कादंबरोीप्रकारांत 
जी निभिती झाली तिची मीमांसा करणे आणि 
दुसरा अर्थ ह्या प्रकारच्या मीमांसेतुन जो वाड्मयीन 
तत्त्वविचार निष्पन्न होतो त्याचे सुसूत्रीकरण करून 
एकूण वाहूमयाबद्दल दलित दृष्टिकोन विषद करणे 
अशा दोन प्रकारे प्रा. जाधव 'करतात. याचाच अर्थ. 
उपयोजित समीक्षा व सैद्धांतिक समीक्षा असा सांगता 
येईल. “आधी साहित्य व नंतर समीक्षा' हा जो स्व- 
सामान्य क्रम सर्वे साहित्यसंप्रदायांतन आढळून 
येतो, तो दलित साहित्यसंभ्रदायात आढळत नाही; 
साठीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात आधी दलित 
साहित्यविचार पुढे आला असे सांगून प्रा. जाधव 
त्याचा अनुबंध सांस्कृतिक क्षेत्रातील “* आधी विचार 
मग कृती', याच्याशी. चपखलपणे जोडून दाखवतात. 


' विधायक समीक्षा आणि विध्वंसक समीक्षा तसेच 


दलित समीक्षा ही कलाप्रवण ' नसून विचारप्रवण 
आहे; पुस्तपत्रांची मोहीम दलित साहित्यविचाराला 
पूरक ठरते इ. त्यांच्या नोंदी व त्यांबाबतचे विवरण 
मार्मिक तसेच मूलगामी स्वरूपाचे आहे. 

: निळ्या सौंदर्याची चाहूल 'मध्ये त्यांनी दलित 
सौंद्येविचाराचा मागोवा घेऊन दलित साहित्याचे 
वेगळे सौंदयंश्यास्त्र संभवते काय? ह्या प्रश्‍नाचा 
विविध संकल्पनांच्या अंगांनी चिकित्सकपणे वेध 
घेतला आहे. -दलित सौंदर्यशास्त्र उभे कसे राहू 
हकेल ? ह्याबाबत त्यांनी साधकबाधक ऊहापोह 
केला आहे. आत्मनिष्ठेबाबत त्यांनी उपस्थित केलेले 
प्रश्‍न मननीय आहेत. 

“ दलित ग्रामीण कथा ?, “ दलित नाटयप्रतिभा', 
: दलित काव्याची परिमाणे ' व * दलित पुस्तपत्रांची 
मोहीम ” ह्यांत त्यांनी त्या त्या वाड्मयप्रकाराची 
चिकित्सा व विवरण केले आहे. * निळ्या क्षिति- 
जांचा द्रष्टा 'मध्ये त्यांनी डॉ. बाबासाहेबांच्या वैचा- 
रिक जडण-घडणीचा, मळवाट सोडून वेगळया दृष्टीने 
मागोवा घेतला आहे आणि दलित साहित्याच्या 
मूलप्रेरणेंचा दुवा डॉ. आंबेडकरांशी चपखलपणे 
जोडून दाखवला आहे. डॉ. म. ना. वातखडे यांच्या 
लेखसंग्रहाची प्रस्तावना, त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा 
अन्वय आणि त्यांच्यावरील मृत्युलेख असे तीन लेख 
ड्रॉ. वानखडे यांच्याशी संबंधोत आहेत. डॉ. वानखडे 


४० 


यांच्याशी मिलिंद महाविद्यालयात (भोरंगाबाद) अस- 
ताना प्रा. जाधवांचा घनिष्ठ व दीघंकाळ संबंध आला. 
त्यांना जवळून पाहण्या-समजून घेण्याची संधी त्यांना 
लाभली. “ निळो जखम * हा डॉ. वानखड्यांवरील 
उत्कृष्ट असा मृत्युलेख म्हणावा लागेल.. केवळ 
प्रसंग, घटना व आठवणी ह्यांत प्रा. जाघव रमत 
नाहीत, तर डॉ. वानखडे यांच्या विचारांशी जव- 
ळीक साधून त्या विचारांचे सामाजिक-सांस्कृतिक 
अंगाने विश्‍लेषण-विवरण ते करतात आणि त्यांतील 
महनीयता ते दाखवून देतात. डॉ. वानखडे यांच्या 
नेतृत्वाचा, संपन्न, सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्वाचा सखोल 
वेध त्यांनी त्यात समर्थपणे घेतला आहे. 


“ बलुतं 'च्या परीक्षणात त्यांनी दलित आत्म- 
चरित्रपर साहित्याच्या मूलभूत प्रश्‍नांची चिकित्सा 
केली असून त्या अनुरोधाने * बलुतं'चे परीक्षण- 
मूल्यमापन केले आहे. “ बलुतं'चे वैशिष्ट्य सांगताना 
ते म्हणतात, “ 'बलुतं'ने वाड्मयीन क्षेत्री दोषखूप 
पावणाऱ्या खाजगीपणाच्या जपणुकीचा भ्रम दुर 
केलेला भाहे ”. 


“ उपरा 'च्या परीक्षणात कंकाडी समाजाच्या 
समस्या-वेदना आणि अस्पृश्यांच्या समस्या-वेदना 
तक्षा एकच असून “ उपरा 'ने दलित साहित्यातील 
आत्मचरित्रपर वाड्मयाचे दालन समृद्ध-विस्तृत केळे 
आहे, असे प्रा. जाधव नमूद करतात. .* उपरा! शवे 
मूल्यमापन करताना ते म्हणतात, “लेखकांच्या सामा- 
जिक जाणिवांना क्रांतदर्शी जीवनदृष्टीची (व्हीजन 


ऑफ लाइफ) जोड लाभली असती, तर * बिऱ्हाड 


पाठीवर घेऊन भ्रमंती ' करणाऱ्या एका समूहाच्या 
पुर्वार्धातील चित्रणाला एक नवे परिमाण लाभले 
असते. गावकुसाबाहेर पिढ्यानपिढ्या भटकंती 
करावी लागणार्‍या ह्या समूहाच्या जिण्याचे एक 
न संपणारे चक्राकार जीवन एका नव्या घाटात 
आविभूत झाले असते, आदिमता नि पाशवी पातळो- 
वर जगण्याची सक्ती, यांचे नवे नाते तिथे जाणवले 
असते. अश्या ताटस्थ्यांची अपेक्षा मी लक्ष्मण माने 
यांच्याकडून करणार नाही, त्यांच्या मुलाकडून. 
करीन !” अतिशय संयमाने व सुचकतेने प्रा. जाघ- 
वांनी * उपरा 'चे कलात्मक यशापयश वरील अभि- 
प्रायात व्यक्त केले आहे. 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


“सा रम्या नगरी ' मध्ये त्यांनी राम नगरकर 
यांच्या ' रामनगरी ? (३ २ी आवृ. १९८१) चे 
परीक्षण केले आहे. दलित साहित्यातील ' हास्य 
विनोदाची एक खळाळती धारा ! व “ हास्यविनो- 
दाची गंगोत्री । म्हणून त्यांनी * रामनगरी 'चा गौरव 
केला आहे. न्हावी जातीच्या लेखकाची ही आत्म- 
कहाणी. तिच्या परीक्षणाच्या निमित्ताने त्यांनो 
दलित विनोदी वाडूमयाची चिकित्सा केली आहे. 

“आदिमता '. आणि * दलितता ! मध्ये त्यांनी 
प्रा. केशव मेश्रामांच्या * पोखरण 'चे परीक्षण केले 
आहे. * पोखरण 'च्या संदर्भात प्रा. जाधव म्हणतात, 
“दलित संवेदनशीलतेचे अपृवं अंत:सामध्ये (पोटेन्शि- 
अल) आहे, असा दावा तात्त्विक पातळीवर माझ्या- 
सारखे लोक गेल्या द्यकात करीत होते. तो दावा 
किती यथाथे आहे याचा पुरावा ही कादंबरी देते”. 
* पोखरण ! ही 'आदिम जीवनाला तायकत्व देणारी 
मराठीतील पहिली कादंबरी? म्हणूनही ते तिचा 
गौरव करतात. * आम्ही कोण होतो? ह्या प्रश्‍नाशी 
आधुनिक दलित मने अहोरात्र झगडत आहेत. ह्या 
प्रश्‍नाचा सर्जनशील मनाने घेतलेला कलात्मक वेध 
म्हणजे पोखरण ही कादंबरी होय, असे म्हणता येईल. 
पुरावास्तवाचा वेध घेताना संभवणाऱ्या धोक्यांचाही 
प्रा, जाधव निदेश करतात, ' चार काव्यसंग्रह : एक 
दृष्टिकोन मध्ये 'उत्यानगुंफा', 'उत्खतन ', 'होरपळ' 
आणि ' छावणी हालते आहे! ह्या संग्रहांचे त्यांनी 
*पंचविध परिमाणांच्या दृष्टीने ' परीक्षण केले 
आहे. दोन पृष्ठांच्या लेखात त्यांनी वरील संग्रहांच्या 
अनुरोधाने दलित काव्याची वैक्षिष्ट्ये व वेगळेपण 
नेमकेपणाने सांगितले आहे. 

प्रा. जाधवांच्या वचारिक-समीक्षापर लेखनाची 
काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत भाणि ती त्यांच्या ह्या 
* निळो क्षितिजे' मधील लेखांतुनही प्रत्ययास येतात. 
त्यांच्या सवच लेखनात आग्रहीपणा, भावनिकता व 
आक्रमकता शोधूनही सापडत 


पाहावयास मिळतो, त्यांना 


मान्य नसलेली 
अतिशय संयमाने, वाजता हे 


खोडून काढतात; तर 
ख दोषदशंनही हळुवार- 
"या भावना न दुखावता ते करतात. या्‌ 


अ्रंथपरीक्षण 


संदर्भात * उपरा'च्या परीक्षणाचा (पृ. ४०) निर्देश 
आवर्जून करता येईल. सखोल विश्‍लेषण व अभिनव 
दृष्टीने संकल्पनांची जुळणी करून साहित्यकृतीचे वा 
एखाद्या व्यक्तीचे मूल्यमापन ते करतात. त्यांच्या 
सर्वच लेखनात त्यांच्या संपन्न (एन्रिच्ड) व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाचा, विद्लेषक दृष्टीचा व विवेकशील अभि- 
उपक्तीचा मनोज्ञ प्रत्यय येतो. त्यांच्या ह्या "निळ्या 
क्षितिजा'चे सुजाण वाचक हादिक स्वागत करतील, 
असा विश्‍वास वाटतो. 


-भा. ग. खु्वे 


अनर्थाची फुले: सो. शशिकला जाधव; कॉँटिनेंटल 
प्रकाशन, पुणे; पृष्ठे १३५; मूल्य १२ रुपये; 

सुकलेले अश्रू : सौ. शशिकला जाधव, ग्रंथालि 
प्रकाशन, मुंबई; पृष्ठे ९२; मूल्य १२ स्पये. 


सौ. शशिकला जाधव यांची दोन पुस्तके- * अन- 
र्थाची फूले! व 'सुकलेले अश्रू ' ही- मराठीतील स्त्री- 
जीवनाच्या चित्रणातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठर- 
तील. वंचित, वेड्या, परित्यक्‍्त, असहाय. अशा 
रंजल्या-गांजल्या स्त्रियांच्या समस्यांचा एका[ स्त्रीनेच 
विलक्षण भेदकपणे पण संयमाने घेतलेला वेध असे 
या लेखनाचे स्वरूप आहे. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत 
समाजमनस्क व्यक्‍तींनी तसेच सामाजिक कायंकर्त्यांनी 
मराठीत व॑शिष्टयपूर्ण-लेखन केले आहे. या लेखना- 
मागील भूमिका साहित्यिकाची नसुन सामाजिक 
विचारवंताची आहे. सो. जाधव यांची गणना याच 
प्रकारच्या लेखकांत होते. 


लेखिकेने म्हटल्याप्रमाणे तिने उभ्या केलेल्या 
स्त्रीसष्टीमागे तिचा आयुष्यभरचा घरांदारातील 
आणि व्यवसायातील अनुभव उभा आहे. अनेक 
स्त्रिया अनेक प्रकारच्या समस्या घेऊन लेखिकेपुढे 
येतात भणि त्यांच्या समस्यांची उकल लेखिका 
करत जाते. समस्या आणि उकल या दोन टोकांत 
उभ्या राहिलेल्या या कहाण्या स्त्रीजीवनाच्या घधक्का- 
दायक वास्तवाची प्रखर जाणीव करून देणाऱ्या 
आहित. सत्य हे अनेकदा कल्पितापेक्षाही विस्मयदायक 
असते, असे म्हणतात. खानदानी कुटुंबापासून 

न. भा. ६ 


34 
भटक्या जमातीपर्यंत नाना जाती-जमातींच्या, वग- 
गटांच्या, वयोगटांच्या स्त्रियांच्या कहाण्यांचे 
लेखिकेने उभे केलेले जग कल्पितापेक्षा विस्मय- 
जनक अशझ्शा वास्तवाचे मेंदूला मुंग्या आणणारे 
दशन घडविणारे आहे. 'अनर्थाच्या फुला'तील 'गीता', 
“ सुवर्णा ', * जाई ', “लतिका ', “ ळैला ? यांच्या 
कहाण्या मन बधीर करणाऱ्या आहेत. वेड्या 
झालेल्या स्त्रियांच्या जीवनाचा “ शोकात्म आकृति- 
बंध ! विलक्षण अस्वस्थ करणारा आहे. * सुकलेले 
अश्रू ' मधील सातही कहाण्या विलक्षण प्रभावी असून 
त्यातील मुन्नी, पारू, चंदन इत्यादींच्या कहाण्या 
मनाला चटका लावून जातात. * 

स्त्रीच्या व्यथावेदनांचे या दोन्ही पुस्तकांतील 
चित्रण रेखीव, चित्रमय व भेदक असून त्याला स्वतःचा 
असा एक खास आटोपशीर घाटदारपणा लाभलेला 
आहे. एका दृष्टीने ही स्त्रीकेंद्रित संसारचित्रे आहेत 
आणि त्यांतून लेखिकेचे अतिषय मर्मभेदक जीवनभाष्य 
ठायी ठायी प्रकट झालेले आहे. शब्दचित्रे, स्वभाव- 
चित्रे, प्रसंगचित्रे, संवादचित्रे, स्थलकालपरिस्थितीची 
चित्रे यांचा एक एकजीव एकात्म असा ख्पबंघ या 
लेखनाला लाभला आहे. एका कुतुहलजनक बिंदूजवळ 
हा रूपबंध उमलतो नि स्त्रीमनाचा हळूहळू अने- 
कांगी शोध घेत घेत अनपेक्षित वळणांनी फुलत 
जाऊन स्त्रीयुरुषनात्याच्या गूढ टोकाजवळ येऊन पुणं 
होतो. स्त्रीची समस्या, सामाजिक समस्या, मानवी 
स्वभावाची समस्या, स्त्रीपुरुषसंबंधांची समस्या 
आणि एकूणच संसारभावांची समस्या अल्या नाना 
समस्यांचे पदर या रूपबंधातं मिसळून गेलेले दिस- 
तात. स्त्रियांच्या समस्या या पुरुषप्रधान कोटुंबिक- 
सामाजिक प्रथा-परंपरांतुन निर्माण होतात हे जसें 
या लेखनांतून जाणवते, तसेच त्या समस्या अखेर 
स्त्रीपुरुषनात्यांतील रहस्यमय भावबंधनाशीही निग- 
डित आहेत, हेही त्यातून सूचित होते. त्यांमुळे 
सामाजिक उद्‌्बोधना'्या हेतूने निर्माण झालेले सौ. 
जाधवांचे हे प्रभावी लेखन नकळत त्या हेतूच्या 
मर्यादा ओलांडून जाते व मानवी जीवनाचे विशेषतः 
स्त्रीपुरुषसंबंधांचे'एक व्यापक गूढ भानही जांगे करून 
जाते. खरोखरच सांगण्यासारखे अम्ने काही जवळे 
असले, को ते सांगणे विंशिष्ट हेतूच्या सीमा लंघून 
व्यापक बनते, वाडूमय बनते. सो. जाधवांची दोन्ही 


अनुक्रमणिका 


४२ 


पुस्तके या प्रकारे वाड्मयीन गुणवत्तेवर हक्‍क सांग- 
णारी ठरली आहेत, 
सौ. जाधवांच्या प्रभावी लेखनश्षलीचा एक विक्षेष 
उल्लेखनीय आहे. तो म्हणजे या लेखनात एक स्त्री 
कळवळून दुसऱया स्त्रीच्या दुःखाचा वेध घेतानाही 
कुठेही “भावनाविवश झालेली नाही. कुठेही आक्र- 
स्ताळेपणा नि धपापणार्‍या उराचा आविष्कार नाही. 
याचे कारण बहुधा लेखिकेच्या व्यक्‍्तिमत्त्वातच 
असावे, असे वाटते. या व्यक्तिमत्त्वाची कल्पना 
छेखिकेने लिहिलेल्या दोन्ही पुस्तकांच्या प्रस्तावनेतून 
चांगल्या प्रकारे येऊ शकते. या दोन्ही प्रस्तावना, 
विक्षेषतः अनर्थाची फुले या पुस्तकाची प्रस्तावना 
म्हणजे ओजस्वी, प्रभावी, चैतन्यमय अश्या गद्याचा 
नमृनाच आहे. संसारभावांची व विशेषत: स्त्रीमनाची 
सखोल जाणीव, तसेच स्त्रीच्या दुःखाची मामिक 
समज जशी त्यातुन व्यक्‍त होते, तशीच लेखिकेच्या 
लढाऊ संघर्षशील वृत्तीची कल्पना त्यातून येते. 
स्त्रीच्या दुःखाला पुरुषच जबाबदार असतो, यासाठी 
समाजाच्या स्त्रीविषयक दृष्टिकोनाचे नव्याने पुन- 
वेसन काळे पाहिजे, समाजाचेच मानसिक पुनवसन 
केले पाहिजे, भसे लेखिकेचे म्हणणे आहे. अश्या या 
व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या लेखिकेने भावनाविवशतेला फाटा 
देऊन एका न्याय्य व समतोल अशा पोटतिडिकीने हे 
आधुनिक स्त्रीपवं रचणे स्वाभाविक ठरते. स्त्री- 
मुक्तीच्या आंदोलनाला स्त्रीजीवनाच्या दाहूक वास्त- 
वाचे प्रभावी वैचारिक अधिष्ठान सौ. जाधवांच्या 
या दोन्ही पुस्तकांनी दिले आहे, असे म्हणता येईल. 
आधूनिक समाजकार्य या ज्ञानशाखेत समस्याग्रस्त 
व्यक्तींचे पुनवंसन करण्याची केसवकंची पद्धत वापर- 
ण्यात येते. या दोन्ही पुस्तकांतुन या पद्धतीनेच 
समस्याग्रस्त स्त्रियांच्या प्रश्‍नांचा मागोवा घेतलेला 
आहे; तथापि केसवक पद्धतीचे साचेबंद पुस्तकी 
उपयोजन येथे आढळत नाही. केसवक पद्धतीची 
य्रोपीय समाजातील जी घडण आहे, ती जशीच्या 
तशी आपल्याकडे उपयुक्‍त ठरणार नाही. आपल्या- 
कडील सामाजिक-कौटुंबिक परिस्थिती, प्रथा 
आणि परंपरा अत्यंत वेगळ्या असल्याने समस्या 
झोळखणे, तिची मीमांसा करणे आणि तिचे 
निराकरण करणे या सगळ्याच बाबतीत खास भार- 
तीय अशी केसवक॑ पद्धती आवश्यक आहे. विशेषतः 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


वंचित-पीडित स्त्रीला बोलके करणे हे अत्यंत 
अवघड काम ठरते, स्वतःची विटंबना स्वत:च्या 
तोंडाने सांगण्याची चमत्कारिक आपत्ती हे त्याचे 
मुख्य कारण ! सो. जाधवांच्या अनेक कहाण्यांतून 
केसवक पद्धतीचे अभिनव व परिणामकारक असे 
उपयोजन 'केल्याचे दिसून येते. म्हणूनच समाजकायं 
आणि समाजकल्याण यांच्या अभ्यासक्रमात केस- 
वकंच्या दृष्टीने ही दोन्ही पुस्तके अत्यंत उपयुक्त ठर- 
तील, असे वाटते. या दृष्टीने 'अनर्थाच्या फुला'तील 
“लतिका', 'रानफुली', 'गीता', व 'सुकलेले अश्रूमधील 
* मुन्नी , ' सुनीता ', € अनघा ', “पारू या कहाण्या 
अभ्यसनीय ठरतील. 

स्त्रीजीवनाच्या दारुण वास्तवाची प्रभावी चित्रे 
उभी करणाऱ्या या लेखिकेने स्त्रीसमस्यांवर काही- 
तरी उपाययोजना सुचवावी, असे या लेखनाने 
अस्वस्थ होत जाणाऱ्या वाचकाला वाटणे स्वाभाविक 
आहे. अनेक चित्रांतून लेखिकेने त्या दिक्षेने यशस्वी 
पावले टाकलेली आहेत. पण स्त्रीसमस्यांचे स्वख्प 
एकेरी, एकपदरी नाही; त्यातील जटिलता व' गुंता- 
गुंत अवघड आहे. एका अर्थाने त्या ढोबळ सामाजिक 
समस्याही नव्हेत, त्या सुलभ ढोबळ सामाजिक 
समस्या नाहीत, हेच लेखिकेच्या लेखनातून प्रकर्षाने 
जाणवते. याचा अर्थ एवढाच की, समाजमनस्क 
वाचकांनी मुळात या स्त्रीसमस्था नीट समजावून 
घ्याव्यात व त्या सोडविण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न 
करावा ! यात समाज, सामाजिक संस्था व कार्येकत, 
कल्याणकारी संस्था या सर्वांचाच सहभाग हवा! 

अश्या प्रकारे स्त्रीजीवनाचे धक्कादायक वास्तव, 
त्याचा सखोलपणे घेतलेला वेध, लेखनाला आलेला 
आटोपक्षीर वेधक घाट आणि केसवक पद्धतीचे 
अभिनव उपयोजन अशा सवं दृष्टींनी सौ. जाधवांची 
ही दोन्ही पुस्तके अत्यंत महत्त्वाची आहेत. लेखिकेची 
मामिक भाष्यक्षमता हे या लेखनाचे आणखी एक, 
पण चिरंतन वैशिष्ट्य ! तोल राखणारी समरसता, 
आयुष्याकडे बघण्याची व ते समजावून घेण्याची 
परिपक्व दृष्टी व सत्याचा तळठाव घेण्याची क्षमता 
ही लेखिकेच्या चितनश्ील भाष्याची वैशिष्टये. 
तप्त लोखंडाला घाट देताना त्यातुन सहजपणे 
तेजस्वी स्फुल्लिगे उडावीत, तितक्या सहजपणे लेखि- 
केचे संसारभाष्य उमटते. संसाराच्या संहितेतील 


ग्रंथपरीक्षण 


ती मूलभूत तत्त्वे ठरावीत; कलमे वाटावीत ! 
उदा., न 

“* सुखाची दारे उघडण्यास माणूस उत्सुक असतो; 
पण आपली दुःखे ज्या गुप्तद्वारांमागे त्याने लपव- 
लेली असतात, ती गुप्तद्वारे खुली करण्यास तो 
तयार नसतो. आपल्या चुका, आपले अपराध, 
आपला अध:पात यांनी भरत जाणारे गुप्त दालन 
मनाच्या खोल तळाशी असते. तिथे इतरांना तर 
सोडाच, पण स्वतःलाही धेऊन जाण्यास माणूस 
नाखूष असतो ! 

-स्त्रीच्या बाबतीत तर हे अधिकच खरे आहे ! 

लज्जा ही तिची नैसरगिक वृत्ती. या वृत्तीमुळे तर 

स्त्रीमनाची गुप्तद्वारे उघडणे अधिकच अवघड 
असते, अशी वेळ स्त्रीवर येणे व आणणे अत्यंत 
क्लेशदायक ठरते. अशी स्त्री नि अद्या प्रसंगी 
तिच्यासमोर असलेली दुसरी व्यक्‍ती अश्या दोघां- 
नाही विलक्षण अवघडून टाकणारी ती चमत्कारिक 

आपदा असते. ..” (सुकलेले अश्रू, पृष्ठ २३) 

- स्त्रीमनाची गुप्त दारे एका अवघड आणि 
क्लेशदायक अश्या परिस्थितीत कौशल्याने उघडून 
दाखवणारी * अनर्थाची फुले ' आणि ' सुकलेले अश्रू 
ही पुस्तके लिहिणाऱ्या लेखिकेचे मनःपुर्वक अभिनंदन 
आणि स्वांगत ! 

"अनुराग 


खांडेकर : मित्र आणि भाणूस - वा. रा. ढवळे; 
कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, विजयानगर, पुणे ३०; मूल्य : 
रुपये वीस फक्त. 


संपादकीय क्षेत्रात ह्यात घालविलेले रा. रा, 
वा. रा. ढवळे हे महाराष्ट्रातील एक मान्यवर होत. 
संपादकीय क्षेत्रात ह्यात घालविल्याने साहजिकच 
मराठी साहित्याशी नि साहित्यिकांशी त्यांचा निकट 
संबंध आला आहे. ज्या कालखंडात त्यांची ऐन 
उमेदीची वर्षे येतात, तो कालखंड आधुनिक मराठी 
साहित्याच्या भरभराटीचा आहे. “ रविकिरण” 
मंडळापासुनच मराठी साहित्य हे खरेखुरे आधुनिक 
मराठी साहित्य म्हणून विविधांगांनी बहरलेले आहे. 
साहित्य जीवनवादी असावे की कलावादी असावे, या- 


र्ध 


बद्दल याच काळात चर्चा झालेली आहे. महाराष्ट्राचा 
शेक्षणिक विकास होऊन मराठी लेखक घराघरांत 
पोहोचला तो याच काळात. लेखक म्हणून प्रथमतः: 
ज्याशपिढीला सर्वसामान्य पातळीवरही मानमरातब 
मिळाला त्या साहित्यिकांच्या पिढीशी रा. रा. 
ढवळे यांचा जवळून संबंध आलेला आहे. साहित्यि- 
कांच्या एका पूर्ण पिढीचे बरेवाईट अनुभव गाठीशी 
असलेल्या श्री. वा. रा. ढवळे यांचे * खांडेकर : मित्र 
आणि माणूस? हे पुस्तक, पुस्तकाच्या प्रारंभीच पण 
डाव्या बाजूच्या पृष्ठावर खांडेकरांचे एक छायाचित्र 
आहे. 

पुस्तकाच्या * प्रवेशद्वाराः/वरच लेखकाने- * खांडे- 
करांच्या क्रजू, सात्त्विक व ध्येयवादी स्वभावाची जी 
छाप माझ्या मनावर पडली होती, तिचा आलेख' 
रेखाटण्याचा एक अल्पसा प्रयत्न * खांडेकर : मित्र 
आणि माणूस या प्रस्तुत पुस्तकात मी केला आहे 
अश्यी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. चाळीस 
वर्षांच्या गाठीभेटींनंतर निरनिराळया प्रसंगी खांडे- 
करांच्या संबंधी श्री. ढवळे यांनी जे लेखन केले आहे 
त्याचा सांधा जुळवून हे पुस्तक “ उभे केले ' आहे. 
काही प्रसंग आणि घटनांची द्विर्क्ती टाळता आली 
नसल्याची लेखकास जाणीव आहे. 


के. भाऊसाहेब खांडेकरांसारख्या साहित्यिका. 
बद्दल लिहिताना केवळ “मित्र आणि माणूस * म्हणून 
कितीही काटेकोरपणे लिहिण्याचा प्रयत्न केला, तरी 
लेखक म्हणूनही त्यांच्याबद्दल लिहिले जाणे अपरि- 
हार्य होऊन बसते. लेखक म्हणून सवंपरिचित अस- 
णारा माणूस, कसा ध्येयवादी, सामान्यांना जवळचा 
वाटणारा, त्यांच्यात मिसळणारा आहे यांसारख्या 
अनेक गोष्टी दाखवून देऊनच त्याचे माणूस म्हणून 
असणारे मोठेपण सिद्ध करावे लागते. 


मित्र म्हणून कै. खांडेकरांच्याबद्दल लिहिण्याचा 
अधिकार रा. रा. ढवळे यांना आहेच. कारण एक 
तर ही मंत्री दोघंकाळ व मोठ्या विश्‍वासाने चालत 
आलेली आहे. दुसरे म्हणजे ते परस्परांच्या आवडी- 
निवडी, कौटुंबिक-शारीरिक अडचणी, सुखदु:खाचे 
प्रसंग या सर्वांत सहभागी झालेले आहेत. एक- 
भेकांच्या कामांत त्यांना रस व आस्था आहे. आणि 
ते परस्परांची बलस्थाने ओळखून आहेत. म्हणूनच 


अनुक्रमणिका 


४४ 


* हे वाड्मयाच्या क्षेत्रातील दोन सहकारी मित्र 
आणि वैयक्तिक जीवनातले स्नेही ? आहेत. 

कोणताही एखादा माणूस पूर्ण समजून घ्यायचा 
म्हंटले तर ते अवघड काम असते. पुन्हा समजलेला 
माणूस बरोबर शब्दांतून उभा करण्यासाठी एक 
प्रकारची तटस्थता आणि फार मोठी कुवत असावी 
लागते. बरोबर हीच अडचण श्री, ढवळे यांच्या समोर 
उभी आहे. ' त्यांच्या स्वभावाच्या नेमक्या कोणत्या 
गुणामुळे अगर त्या गुणाच्या नेमक्या कोणत्या पैलू- 
मुळे त्यांचे मोठेपण सिद्ध झाले आहे, हे वर्णन करणे 
मला नेहमीच कठीण वाटत आले झआाहे' असे ते 
म्हणतात. तरीही मित्र म्हणून आणि माणूस म्हणूनही 
खांडेकरांचे व्यक्तिमत्त्व लेखकाने बरेच यदस्वीपणे 
उलगडून दाखवले आहे. 


खांडेकर एक वेगळा माणूस-मोठा माणूस 
क॑. भाऊसाहेब खांडेकरांचा जन्म सांगली येथे 
झालेला, बालपण, प्राथमिक आणि दुय्यम शिक्षणही 
तिथेच. वडिलांच्या मृत्यूनंतर आपले शिक्षण निर्वेघ- 
पणे पार पडावे म्हणून सावंतवाडीच्या एका श्रीमंत 
चुलत्यास दत्तक. तेथून पुढे कोकणाझी संबंध. इतक्या 
गोष्टी कुणाही सर्वंसामान्यांच्या जीवनात वाट्याला 
येऊ शकतील अश्याच आहेत. मात्र बालपणासुनच 
दलितांकडे पाहण्याचा त्यांचा जो दृष्टिकोन आहे 
तिथे मात्र ते वेगळे आहेस. परंपरागत. खोती आणि 
सावकारी सांभाळून ते सुखी होऊ शकले असते, 


तरीही ती नाकारण्यात त्यांचे वेगळेपण आहे. 'ज्या ' 


सावकारीने गरिबांच्या आयृष्याची धूळधाण होते, 
त्यांची पिळवणूक होते ती सावकारी करण्याच्या ते 
तत्त्वतः विरुद्ध होते.' 

वरील गोष्ट केवळ त्यांच्या वेगळेपणाची द्योतक 
नसुन त्यातच त्यांचे मोठेपणही आहे. अनेकंदा असेच 
असते. 

वाड्मयनिर्मितीत अलंकारप्रेमी असले तरी 
त्यांचे राहणीमान साधे होते. ' कोट्या, उपमा 
इत्यादी अलंकारांनी भाषासुंदरीला मोठ्या होसेने 
आपादमस्तक नटविणारा लेखक साध्या कोकणी 
पोषाखात पाहून ' लेखकास आदचयं वाटते. हे 
आश्‍चर्य वाटण्याइतके साधेपणच खांडेकरांना मोठेपण 
देऊन जाते. पुन्हा ते केवळ राहणीमानातच साधे 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


नाहीत तर तोच साधेपणा नि सरळपणा त्यांच्या 
स्वभावातही आहे. 

नेहमी सामाजिक धोरणांवर बोलणारा हा माणूस 
केवळ तसे बोलतच नव्हता; तर कृती आणि उक्ती 
यांत एकवाक्यता ठेवण्यासाठी त्यांनी बहिष्कृत व्हावे 
लागले तरी मागेपुढे पाहिले नव्हते. बहिष्काराचे हे 
दुःख लगेचच विसरून जाऊन ज्यांनी तो घातला 
त्यांच्याबद्दल मनात किंचितही कितू न बाळगण्याचा 
सरळपणा त्यांच्याजवळ आहे. 

एक शिक्षक म्हणूनही ते मोठे आहेत. त्यांचे 
विद्यार्थी तर त्यांचे गोडवे गाताना श्री. ढवळे यांना 
अनेकदा भेटलेच आहेत; पण जिथे त्यांनी शिक्षक 
म्हणून काम केले, त्या शिरोड्यातील आबालवृद्धांना 
त्यांच्याबद्दल किती आस्था आणि प्रेम होते हेही 
त्यांनी अनुभवले आहे. क. भाऊसाहेबांच्या भेटीसाठी 
कोणी आपला जाता जीव अडवून ठेवावा इतके 
प्रेम त्यांना लाभले आहे. गरीब आणि होतकरू 
विद्यार्थ्यांना मदत करूत त्यांची जीवने मार्गी लाव- 
णारा एक त्यागी शिक्षक, आपली शाळा नावारूपास 
यावी म्हणून झगडणारा एक ध्येयवादी शिक्षक 
आणि मोठमोठ्या साहित्यिकांच्या भेटी घडवून 
आणून विद्यार्थ्यांपुढे आदर ठेवणारा एक आदशं- 
वादी शिक्षक अक्षा विविध ख्पांत ते आपल्याला 
भेटतात, 

* खांडेकर मुळातच प्रकृतीने काटकुळे असले तरी 
काटक होते. कृष्णेच्या पुरात उडी टाकून पैलती राला 
जाण्याचे विक्रम त्यांनी अनेकदा केले आहेत. पण या 
विक्रमांपेक्षा त्यांची जीवनावरची श्रद्धा श्रेष्ठ आहे. 
ती अधिक महत्त्वाची आहे. दारिद्र्य आणि भाजार 
या गोष्टी माणसाला नव्या नाहीत. पण दारिद्रयावर 
मात करून सतत तीस-पस्तीस वर्षे वेगवेगळ्या 
भयानक आजारांशी चिवट झुंज देणारा आणि 
आंधळेपण आले असतानाही स्वतःचा भार दुसऱ्या- 
वर न पडेल याची काळजी घेणारा माणूस दुमिळच. 
आणि हे सर्वे असुनही एका बाजूला साहित्य- 
निर्मितीचा प्रचंड डोंगर उभा करून जीवनातील 
भांगल्याची पुजा करणारा तर त्याहून दुमिळ. ते 
दुमिळ व्यक्तिमत्त्व क. खांडेकरांचे होते. जीवन आणि 
आणि वाडूमय यांत प्रचंड संगती असणारा ह्वा 
दुभिळ लेखक होता. त्यांनी सुरू केलेल्या ' जोत्स्ना ! 


ग्रंथपरीक्षण 


मासिकाचे ब्रीदवाक्यच “ जीवन व कला यांसाठी 
वाहिलेले मासिक ' असे होते. एखादा साहित्यिक 
दुसऱ्या साहित्यिकाला मोठे करण्यासाठी स्वतः 
आथिक झळ सोसतो आहे असे उदाहरणही विरळच 
असते. पण खांडेकरांनी कुसुमाग्रजांच्या बाबतीत तो 
मोठेपणा दाखविलेला आहे. मानवी जीवनाला श्रमाने 
फुलविणारे नि समृद्ध करणारे बाबा आमटे यांच्या- 
बद्दल त्यांच्या मनात वसत असलेला आदर या श्रद्वे- 
तूनच निर्माण झाला आहे. आणि म्हणूनच दुस- 
ऱ्याच्या गाडीतून प्रवास केला असताना मिळालेला 
प्रवासखचे ते ' तपोवन या संस्थेला देतात. 


भिडस्त माणसे स्वतःचे नुकसान करून घेतात; 
पण इतरांना दुखावणे त्यांच्या जिवावर येते. के. 


खांडेकरांचा स्वभाव भिडस्त असल्याची येथे किती- 
तरी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे त्यांचा कोणीही. 
कितीही वेळ घ्यावा हे तर झालेच; पण त्यांचे आथिक - 


नुकसानही फार झाले. मात्र या भिडस्त, सरळ व 
आदर्शवादी स्वभावामुळेचं ते “ नंदादीप ठरले 


आहेत. 


कोणताही माणूस मोठा होतो तो कोणत्यातरी | 
एका गुणामुळे नव्हे. वरीळ सर्व गुणांनीच त्यांना 


मोठे केले आहे. त्यामुळे खांडेकरांचे मोठेपण नेमके 
कोणत्या गुणात भाहे हे समजून घेण्यात लेखकाला 
जी अडचण वाटते तशी वाटण्याचे कारण नाही. 


मित्र खांडेकर-मित्र ढवळे 

जवळ जवळ *चाळीस वर्षांचा स्नेह लाभलेले हे 
दोन मित्र आहेतः किंबहुना ते इतक्या दीघंकाळाचे 
जिवलग स्नेही आहेत म्हणूनच एकमेकांना चांगले 
ओळखू शकले आहेत. परस्परांच्या अंतरंगांत शिरून 
एकमेकांच्या स्वभावाचे कंगोरे समजावून घेऊ 
शकले आहेत. या दीधं स्नेहकालात त्यांनी एक- 
मेकांना पत्रे लिहिली आहेत. पत्रांतून आपल्या व्यथा- 
वेदना बोलून दाखवल्या आहेत. एकमेकांजवळ मने 
मोकळी केली आहेत. तर कधी पत्र पाठवून अथवा 
प्रत्यक्ष भेटीत स्वीकृत कामाबद्दल बेत आखले आहेत. 
आवश्यक. व इष्ट तेथे एकमेकांना पूर्णं स्वातंत्र्य देऊन 
बाड्मयीन क्षेत्रात एक अमोल कामगिरी केली आहे. 

मराठी वाचनमालेसाठी श्री. ढवळे यांनी मोफत 
कष्ट घेण्याची कल्पना खांडेकरांना मानवत नाही हे 


४५ 


तर खरेच, पण पत्नीच्या मृत्यूनंतर खांडेकरांच्या 
धीरगंभोर वागण्यातून त्यांच्या मनाचा ठाव फक्त 
ढवळेच धेऊ शकतात हेही तितकेच खरे. आपल्या 
मित्राला भुईमुगाच्या झ्षेंगा आवडतात म्हणून घराच्या 
माळ्यावर चढून शेंगांची पिशवी भरून देणारे खांडे- 
कर येथे भेटतातच, पण भाऊसाहेब खांडेकरांना 
ज्वारीची भाकरी आवडते म्हणून परांजपे हॉस्पिटल- 
मध्ये स्वतःच्या घरून भाकरी पाठवून देणारे श्री. 
ढवळेही इथे भेटतात. आपल्या जिवलग स्नेह्याच्या 
अखेरच्या दिवसांत, त्यांना अंधत्व आले असताना, 
त्यांच्या शूश्रूषेसाठी सो. श्ांतावाईंना पाठवू इच्छि- 
णारे श्री. ,ढवळे इथे .भेटतातच; पण आपल्यासाठी 
आपल्या मित्राची अडचण नको म्हणून, खरोखरच 
आवश्यकता वाटल्यास मी तसे निःसंकोचपणे कळवीन 
असे म्हणणारे खांडेकरही येथे भेटतात. 


या सवे गोष्टी पाहिल्या म्हणजे डॉ. व. दि. 
कुलकर्णी यांचे म्हणणे पटते- * ह्या छोट्या पुस्तकात 
एक भाऊसाहेब दिसत्त नाहीत तर दोन भाऊसाहेब 
दिसतात- भाऊसाहेब खांडेकर आणि भाऊसाहेब 
ढवळे- आणि हे दोन दिसता दिसता ते एक मित्र, 
एक माणूस म्हणूनच आपल्या डोळ्यांसमोर उभे 
राहतात. क 


दुसरी एक गोष्ट स्पष्ट करणे जरूर आहे. 
खांडेकरांच्या वाडूमयाची समीक्षा व ऐतिहासिक 
मूल्यमापन येथे प्रस्तुत नाही, आठवणींचा-स्मृति- 
लेखांचा-हा संग्रह नाही. हे पुस्तक चरित्ररूपाचेही 
नाही. फार वेगळ्या जातीचे हे पुस्तक आहे. एका 
थोर लेखकाच्या सहवासात घालविलेल्या काळाचे 
त्याच्या एका दीघंकालीन स्नेह्याने काढलेले हे सहज- 
स्फूतं शब्दचित्र आहे ' असे जरी डॉ. व. दि. कुल- 
कर्णी म्हणत असले, तरी प्रसंगांच्या द्विरक्‍तीमुळे 
अनेक ठिकाणी शब्दचित्राची सलगता खंडित झालेली 
आहे हे विसरता येत नाही. या द्विरक्तीमुळेच 
या पुस्तकाचे स्वरूप संपादित लेखनासारखे राहिले 
आहे. हा द्विरक्‍्तीचा भाग ' टाळणे शक्‍य झाले 
नाही ? हे तितकेसे खरे नाही. शक्‍य असूनही तो 
टाळण्यासाठी पुरेसा वेळ दिलेला नाही. तेवढे शक्‍य 
झाले असते तर अधिक चांगले झाले असते. 


-ता. रा, भोसले 


अनुक्रमणिका 


४ 


अधांतरी ( कादंबरी ) - सौ. स्नेहल जोशी, 
श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे-३०; पृ. १२९; किमत 
रू. १७.५०. 


श्रीविद्या प्रकाशनातफ प्रसिद्ध झालेली सो. स्नेहल 
जोशी यांची * अधांतरी ! ही पहिली कादंबरी. 

मानव हा नियतीच्या हातातले कळसूत्री बाहुले 
असतो. नियतीच्या इश्याऱ्यावर त्याचे जीवनचक्र 
चालू असते, म्हणूनच काही व्यक्ती जीवनाचा कुठ- 
लाच समाधानकारक टप्पा गाठू शकत नाहीत. इस 
पौर या उस पार हे प्रश्‍नचिन्ह आयुष्यभर त्यांना 
अधांतरी लोंबकळत ठेवते, आणि काही अपराध 
नसताना निर्भेळ जगण्याचा आनंद त्या व्यक्‍तींना 
लाभू शकत नाही. | 


प्रस्तुत कादंबरीतील तीन प्रमुख व्यक्तिरेखा 
अशाच अधांतरी लटकत राहताना दिसतात. एक- 
भेकांच्या निकट येऊनही त्यांचे जीवनप्रवाह एक- 
मेकांत पुर्णपणे मिसळू शकत नाहीत वा एकमेकां- 
पासुन दूरही जाऊ शकत नाहीत. त्रिशंकूसारखीच 
त्यांची अवस्था होते. श्रीकांत-मेघा किंवा अनघा- 
आणि आनंद ही धा कादंबरीतील प्रमुख पात्रे. 
श्रीकांत हा पिढीजाद सरदार घराण्यातील तरुण 
शिवणकाम करून चरितार्थ चालवणाऱ्या एका 
गरीब स्त्रीच्या मुलीशी प्रेमविवाह करतो. मर्था- 
तच त्याच्या खानदानी पित्याला-बाबासाहेबांना- 
हा विवाह मंजूर नसतो. .त्यांचा आधार तुटतो, 
आणि कोणाच्याही आधाराशिवाय हे प्रेमी युगुल 
स्वतःचे घरठे उभे करते, त्यात रममाण होऊ लागते. 
पण देवाला त्यांचे हे सुख पाहवत नाही आणि 
मेधाचा माहेरचा एकमेव आधार- तिची आई 
कालवश होते. सासरे बाबासाहेब यांची तब्येत अचा- 
नक ढासळते. आपला सारा करारीपणा, स्वाभि- 
मान विसरून ते श्रीकांतला तार करतात. शेवटी 
आपला हा तरी आधार पाठीशी आहे म्हणून समा- 
घानाने श्रीकांत व मेधा त्यांना भेटण्यास निघतात 
आणि मेधावर एक दुसरा जबरदस्त आघात होतो. 
हा भाघात मात्र तिच्या जीवनाला कलाटणी देणारा, 
निराळे वळण देणारा आणि जीवन उद्ध्वस्त करणारा 
ठरतो, गाडीच्या अपघातात श्रीकांत व मेधाची ताटा- 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


तुट होते. श्रीकांत पांगळा होतो. मेधाच्या डोक्याला 
जबर धक्का बसुन तिची स्मृती हरवते. या अपघातात 
त्यांची सर्व चीजवस्तू त्यांच्या फोटोसकट चोरीला 
जाते. मेधा व श्रीकांत वेगवेगळा इस्पितळांमध्ये 
दाखल केले जातात. मेघाच्या पायातली जोडवी फक्त 
तो विवाहित आहे याची खूण पटवतात. हॉस्पिटल- 
मधून आनंद हा अपघातात सापडलेला एकमेव महा- 
राष्ट्रीय तरुण मेघाला आपल्या घरी आणतो. आपल्या 
वैवाहिक जीवनात पोळला गेलेला हा वैफल्यग्रस्त 
तरुण जरा स्थिरस्थावर झाल्यावर व मेधाच्या मनाची 
तयारी झाल्यावर तिला गृहिणीपद देतो- अनघा 
बनवून ! तिच्यासंबंधी नंतर काहीही तपास लागत 
नाही, आणि स्मृतींना ताण देऊनही पूर्वीचे काही 
तिला आठवत नाही. आनंदचे घरकुल ती अनघा 
बनून सजवते. त्याच्या मुलांना आईचे वात्सल्य मिळते 
आणि आनंदच्या जीवनात पुन्हा सुखाचे चांदणे 
बरसते. हें सुखाचे चार क्षण अनुभवत असतानाच 
एका साध्या धक्क्याने तिची स्मृती परत येते, जीव- 
नाचा भूतकाळ तिच्यापुढे श्रीकांतची पत्नी म्हणून 
उभा ठाकतो आणि तिचे सबंध जीवन ढवळून 
टाकतो, आनंद हा समंजस तरुण तिचा तिलाच 
निणंय घेण्याचे स्वातंत्र्य देतो. एकीकडे आनंदचा 
संसार, त्याचा चांगुलपणा, त्याच्या दोन मुलांत 
गुंतकेळे मन आणि दुसरीकडे तितक्‍याच वेगाने 
श्रोकांतकडे ओढ घेणारे मन यामुळे तिची अवस्था 
दोलायमान होते. झेवटी तिच्यातील अनघापेक्षा 
मेघा वरचढ ठरते आणि तो श्रीकांतला भेटण्यास 
जाते. पूर्वपत्नी असुनही पंगू श्रीकांतला आपण आता 
आधार देऊ शकणार नाही हे तिला उमगते. आणि 
काहीशा द्विधा मन:स्थितीतच ती परतीच्या प्रवासाला 
निघते, पण तिचा हा निर्णय बरोबर की चूक ? 
या सर्वे घटितात आनंदचा, श्रीकांतचा भाणि मुख्यत्वे 
तिचा काय अपराध ? मभेधासारख्या सरळमार्गी, 
आयुष्यात कोणाचेही वाईट न चितिलेल्या स्त्रीच्या 
जीवनाची ही ससेहोलपट वाचकाला अंतर्मुख कर- 
णारी आहे. कादंबरीचे मुखपृष्ठ अनुरूप आहे. 
लेखिकेची भाषाही ओघवती असल्यामुळे वाचकाच्या 
मनाशी जवळीक साधणारी ही कादंबरी ठरेल, 


"” भाग्यश्री पंडित 


वाचकांचा पत्रव्यवहार 


संपादक, “ नवभारत ' यांस स. न.- 

माझ्या पुस्तकावरील चर्चेची त्यांच्यापुरती सांगता 
डॉ. म. अ. मेहेंदळेंनी जुले अंकात केली आहे. मीही 
त्यांच्यापुरती सांगता या पत्राद्वारे करीत आहे. 

£ वाचकांच्या समोर दोन्ही मते आहेत', असे ते 
म्हणतात. मते त्यांनी मांडलेली आहेत. मो महामहो- 
पाध्याय काशीनाथशास्त्री अभ्यंकर, वै. का. राजवाडे 
इ. दिग्गज पंडितांची प्रमाणे दिली आहेत. त्यामुळे 
माझे मत * मत ” राहात नाही, प्रमाणशुद्ध विवेचन 
बनते. डॉ. मेहेंदळेंनी माझी प्रमाणे खोडली असती, 
तर मात्र माझे विवेचन त्यांच्यासारखे “ मत ' बनले 
असते. 

एप्रिल अंकातील माझ्या या चर्चेतील पहिल्या 
छेखात मी पुराव्यानिशी सिद्ध केले आहे की, प्राचीन 
भारतीय इतिहासाचे सर्वांत सम्यक्‌ आकलन माझ्या 
सापेक्षपणे नव्या माक्‍संवादी-फुलेआंबेडकरवादी 
तत्त्वज्ञानाने, अनित्यतावादी प्रमाणशास्त्राने, बहु- 
प्रवाहात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी अन्वेषणपद्ध- 
तीने व नव्या व्युत्पादनानेच होऊ शकते. ही आत्म- 
इलाघा असती, तरर डॉ. मेहेंदळेंनी तिचे खंडन करा- 
यला पाहिजे होते. माझे हे पुस्तक मूळ इंग्रजीत 
प्रसिद्ध होऊन या आँगस्टमध्ये एक वष पूर्ण करीत 
आहे. पण इंग्रजी पुस्तकाचे अजून एकही परीक्षण 
नाही. राजकारण्यांनी व अँकॅडेमिक्सनी “कॉन्स्पिरसी 
ऑफ सायलेन्स ' केलेली आहे. म्हणून माझी जाहि- 
रात मला करणे भाग आहे. या कटाला खिंडार 
पाडल्याबद्दल मी अर्थातच डॉ. मेहेंदळेंचा कणी आहे. 

: अनिद्चितता हे. खऱ्या संस्कृततज्ञतेचे लक्षण 
असल्याचे डॉ. मेहेंदळेंचे मत दिसते', या माझ्या 
शेऱ्याबद्दल ते माझ्यावर रागावतात. हे अखेर 
वाग्यद्ध आहे. त्यांच्या परीक्षणात त्यांनी मला 
खालील अप्रस्तुत टोमणे मारण्यात कोणता * तत्त्व- 
बोध ' साधलेला आहे? - 

व परंतु श्री. पाटील यांच्याशी मला जिथे मत- 
भेद जाणवले तिथे त्यांनी स्वीकारलेला अथे मान्य 
करण्यास त्यांना कुणी अनुयायी भेटेल असे वाटत 
नाही... (पा. ३२, कॉलम २, पॅरा ३); 


“...मूळ ग्रंथवचनात सोयिस्कर शब्दाची भर 
घालण्याच्या श्री. पाटील यांच्या पद्धतीचा वर उल्लेख 
केला आहे. त्याचेच हे आणखी एक उदाहरण 
आहे ...' (पा. २७, कॉलम १, पॅरा २); 

* श्री. पाटील यांचा शाकटायनाच्या मताविषयीचा 
खुलासा कोणी मान्य करील असे वाटत नाही. ...! 
(पा. ३९, कॉलम १, पॅरा ४). र 

अनुयायी फक्त डॉ. मेहेंदळेंच्याच मताला आहेत, 


माझ्या मताला असू शकत नाहीत, असे अगोदरच 


10855 700011158(100 करायची काय गरज आहे? 
मी शब्दांचे * सोयिस्कर ' अथं लावतो हा तर त्यांचा 
सरसकट आरोप आहे. प्रतिपक्षाला मुळातच होन 
लेखायची व त्याची जमेची बाजू 08(70015178217 
मांडायची पद्धत फलदायी चर्चेला उपयुक्त आहे असे 
मला वाटत नाही. 

मी मारलेला झेरा अवास्तव मुळीच नाही. 
ल्यूडसंच्या मूळ . जमंनवरून उतारा दिल्याने काय 
स्पष्ट होते ? अधिदेवन म्हणजे मुळात स्फ्यने खण- 
लेली खोलगट जागा, जीत फासे वा अक्ष टाकले जात. 
(....811 (18 फछ७&5 प5€0 ए&85 ७ ८8एतीक यि 
[06 ४7०प्पाते 5 फली (06 कोंट€ 99 
1811) यातून कोणते सामाजिक कार्य, गणकमं साध्य 
होत . होते याविषयी ल्यूडर्सवर डॉ. मेहेंदळे एक 
शब्दही, लिहीत नाहीत. यामुळेच ल्यूडसंच्या अर्था- 
मध्ये अनिणितता राहिलेली आहे. आणि मी अधि- 
देवनचा अथे केवळ कापडी वा लाकडी द्यूतफलक 
असा दिलेलाच नाही. मूळ अधिदेवन गणसभागृहाची 
जमीन सारवून तिच्यावर स्फ्यने रेषा ओढन भाखला 
जात असे, हे केरळच्या ओणम्‌मधील षट्पदरेखाटना- 
वरून मी मांडलेले आहे. इरिण म्हणजे अक्या 
प्रकारचे जमिनीवर स्प्यने काढलेले मूळ अधिदेवन 
होते, तर द्यूतफलक हे त्याचे परिणत रूप होते 
आणि अधिदेवनाच्या या प्राथमिक व प्रगत रूपांची 
उपपत्ती सामाजिक विकासात शोधली पाहिजे, असे 
माजे म्हणणे आहे. याउलट, य़ा दोन ख्पांत 
अनिणिततेची भित उभी केली पाहिजे, असा डॉ. 
मेहेंदळेंचा आग्रह आहे. इरिण आणि अधिदेवन या 
दोन शब्दांतही ते अ्षीच अन्योन्यव्यावर्तकता आणू. 


ड्ट 


पाहातात. इरिण म्हणजे नापिक जमिनीत पडलेली 
नेसगिक फट वा चीर असा अथे करून ते त्याचा 
मानवनिमित अधिदेवनक्ली संबंधच तोडून टाकू 
पाहातात. जमिनीच्या नैसगिक फटीत (८&ए1(9) 
फासे टाकून आमचे प्राचीन पुर्वज काय साधू पाहात 
होते ? अप्सरसूला तुपाने आणि फाक्षांना धूळ, 
वाळू व पाणी यांनी हवन करून ते काय साधू 
पाहात होते ? ल्यूडसंचे ' निर्णायक ? उत्तर डॉ. 
मेहेंदळेंच्याच शब्दांत सांगितलेले बरे- 

* प्रो. ल्यूडस यांचे लेखातील वरील उताऱ्यात, 
सुरुवातीस, अथववेदातील दोन संदर्भांवरून अधि- 
देवन म्हणजे काय हे कळू शकत नाही असे प्रो. ल्यूड्सं 
यांनी म्हटले आहे. परंतु पुढे शतपथत्नाह्मण व 
सुत्रवाडूमय यांच्या आधारे त्यांनी ' अधिदेवन 'चा 
अथे निश्चित केला आहे. आणि तो केल्यावर त्या 
अर्थहून निराळा अथे अथवंवेदासाठी गृहीत धरण्यास 
कोणतेही कारण नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. 
इतकेच नव्हे तर वैदिक काळात यज्ञप्रसंगाखेरीज 
इतर वेळीही द्यूत खेळताना फासे टाकण्यासाठी 
जमिनीत केलेला खोलगट भाग उपयोगात आणीत 
असत असे प्रो. ल्यूडस यांचे मत आहे, 

म्हणजे, अधिदेवन व फासे यांचा मुळातच उप. 
योग यज्ञप्रसंगी वा त्याव्यतिरिक्त केवळ जुगार 
खेळण्यासाठीच होता हे ल्यूडसंचे मत डॉ. मेहेंदळेंना 


मान्य आहे. म्हणजे, आमचे आद्यतम पुर्वज हे विडा-. 


नेच जुगारी होते, असे त्यांना परत्वे म्हणायचे आहे! 
अधिदेवनाबाबत डॉ. मेहेंदळेंना शतपथत्राह्मण व 
सूत्रवाळूमय हे अर्वाचीन वैदिक साहित्य अथवंवेद 
या आद्यतम वैदिक वाडमयापेक्षा जास्त प्रमाणभूत 
वाटते. याउलट, काशीप्रसाद जयस्वालांसारख्या या 
शतकाच्या तिशीत फाक्ांच्या प्राचीन सामाजिक 
प्रयोजनाचे विवेचन करणाऱ्या महापंडितांपेक्षा १९०७ 
साली अधिदेवनचे समाजनिरपेक्ष विवेचन करणारा 
ल्यूडर्स जास्त प्रमाणभूत वाटतो. मी माजे आचार्य 
विद्याभास्कर मणिशंकर उपाध्याय- जे काशीच्या 
€ विद्यावारिधि ' (डॉक्टरेटची परीक्षा)चे एक परी- 
क्षक होते- यांना एकदा प्रश्‍न विचारला, “ क्या 
पंडितजी, विद्यावारिधि को डिग्नी जमन पीएच. डी, 
से कम पात्रता रखती हे? क्या हमारे देशका 
संस्कृत अध्ययन जमंनीसे पिछडा हुआ है? ” 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


पंडितजी उत्तरले, “ बिलकुल नहो !” मी पुन्हा 
विचारले, “तो आपके भी पात्र छात्र जमंनी को 
डिग्नी हासिळ करने क्यू जाते हे?” विषण्णपणे ते 
उत्तरले, “ बस्‌, जाते है ! ” जर्मनीची प्राच्यविद्या 
आधुनिक भाषाशास्त्राने सुसज्ज होती हे मान्य. पण 
मग लेनिनग्राडचा महापंडित त्यर्बात्स्की बौद्ध दशन 
समजून घ्यायला जमंत्तीला न जाता काशीला का 
आला ? ब्लूमफील्डने शतपथब्राह्मणाचे भाषांतर २० 
वर्षे खचून जर्मनीत न करता भारतीय याज्ञिक 
पंडितांना प्रमाण मानून का केले ? पाश्‍चिमात्य 
प्राच्यविद्याविदांनी प्राचीन भारतीय वाडूमयातील 
व्यक्ती, सामाजिक संस्था व शब्द यांचे कूटप्रश्‍न 
सोडवताना मुख्य मदार प्राचीन काय, एकूण भारतीय 
सामाजिक जीवनावर, ठेवली; तर पौर्वात्य प्राच्य- 
विद्याविद्‌ डॉ. मेहेंदळे मुख्य मदार जर्मनी व 
अवेस्तावर ठेवीत आहेत. अधिदेवनच्या मूळ 
वास्तवाजवळ अथवंवेद होता की ब्राह्मण व सूत्र 
वाळूमय, हा साधा प्रश्‍न ते स्वतःला विचा- 
रीत नाहीत. आधुनिक समाजक्ास्त्रीय व भाषा- 
शास्त्रीय ज्ञान आणि कम्पॅरंटिव्ह मेथडॉलॉजी यांचा 
पुरेपूर उपयोग भारतोय प्राचीन इतिहास समजून 
घेण्यासाठी केला पाहिजे हे जेवढे खरे, तेवढेच भार- 
तीय प्राचीन इतिहासाचे जे कूटप्रश्‍न या आधुनिक 
उपकरणांना अज्ञात राहिले ते या देशाच्या प्राचीन 
व एकूण सामाजिक जीवनाच्या जास्त खोल-उच्चभ्मू 
ते निम्नभू-अभ्यासातूनच सुटू शकतात हे खरे 
आहे. 

फ्रेझर प्राचीन जादूची (पाकष्टांट) 
साठी जे विराट व अनन्य संशोधन 
कारण केवळ त्याची साधना व 
साधना व पांडित्याने केवळ 
"कच्या माल' 
मालाची निवड 
येण्यासाठी तो “ 
पद्धत लागते. 


उकल करण्या- 
करू शकला याचे 
पांडित्य नव्हते. 
संशोधनाधीन विषयाचा 
गोळा होतो. त्यातून आवड्यक 
करणे आणि वैज्ञानिक निष्कर्षाप्रत 
भोसेस ' करणे यासाठी अन्वेषण- 
डव मर वना जादूच्या प्रत्येक विधीचा 
त्याचे सर. उत्पादनकर्मात बघितला, म्हणून 
जर संशोधन आजही प्रमाणभूत आहे. माक्‍संच्या 
मोशी नव हे सूत्र मानायला फ्रेझर मासे” 
पलक. उलट माक्‍संवादविरोधक. पण, माक्‍स- 

- कसर कोणतेही महत्त्वाचे समाजशास्त्रीय 


पत्रव्यवहार 


संश्याधन हे सुत्र जाणीवपुर्वक वा नेणोवपुर्वक मानल्या- 
शिवाय यशस्वी होऊ शकलेले नाही. 

जुगार खेळण्यासाठी फावला वेळ लागतो, तो 
वेळ तत्कालीन अनुत्पादक वैदिक वर्णांपाशीच होता 
आणि या अनुत्पादक वर्णांचा सुखोपभोग उत्पादक 
वर्णाने केलेल्या अतिरिक्‍त धनोत्पादनावर अवलंबून 
होता, हा सामाजिक संदर्भ १९०७ सालचा त्यूडर्स 
लक्षात घेत नाही यात आइचय नाही; पण १९८३ चे 
डॉ. मेहेंदळे घेत नाहीत हे आइचये आहे. याउलट, 
देवी निक्षिति वा राष्ट्रभृत्‌ अप्सरस्‌ यांचे प्राग्वेदिक 
गण अतिरिक्‍त उत्पादनक्षम नव्हते, तरीही ते स्फ्यने 
जमिनीवर काढलेल्या इरिण वा अधिदेवनवर जुगार 
खेळत होते, असे मानणे असंयुक्तिकतेची पराकाष्ठा 
आहे. स्फ्य म्हणजे काय ? ल्यूडसे सांगतो की, हात- 
भर लांबीची सुप्रसिद्ध लाकडी तरवार- (1010 ए९]- 
ए00फण छाणीललाष्ट शए००१७] 5फ०7१.' हा 
अथे डॉ. मेहेंदळे प्रमाण मानतात. मूळ स्फ्य यज्ञात आहे 
कौ उत्पादनकर्मात ? या दोघांचे * मत ' आहे यज्ञ- 
कर्मात. यज्ञकर्माच्या या साधनाचे मूळ कशात आहे? 
अथर्ववेदीय ११.२ हे देवता 'ओदता ची (भाताची) 
स्तुती करणारे सुकत सांगते की, खळ्यात ! त्यातल्या 
९ व्या मंत्राचे भाषांतर महामहोपाध्याय सिद्धेश्‍वर- 
शास्त्री चित्राव यांच्या शब्दांत खालीलप्रमाणे - 

* ९, (या ओदनाचे) धान्याचे खळे हे पात्र, स्फ्य 
नामक यज्ञसाधने हे खांदे आणि ईशा (जू) हे 
गुडघ्याखालचे सांधे होय” (पा. ३१४) 

स्फ्य हे ज्याप्रमाणे भाताच्या झोडपणीचे साधन 
होते, त्याचप्रमाणे त्याचे टोक हे भात पेरण्याचे 
साधन होते. ज्या निर्क्रेतीने तयार केलेल्या जमिनीची 
वाफ होताच' तीत स्फ्यने भोक (इरिण, अधिदेवन ) 
पाडन त्यात ' अक्रष्टपच्य ' साळीचा पहिला दाणा 
टाकला, तिनेच खळ्यात भाताची पहि १ रास 
करून तिच्या गणाचे पहिले 'समदम्‌? (गणभोजन) 
केले आणि * वर्षभरासाठी ' प्रत्येक कुलाला भाताचे 
वहिले समान वाटप केलें. पण, समान धान्यवाट्या- 
वेक्षा समान जमीनवाटप कठीण. कारण तिचे पोत 
वेगवेगळे असते : उत्कृष्ट, मध्यम व हीन. ती वाटण्या- 
साठी तिने काष्ठसभेत मध्ये गणाग्नीजवळ पहिली 
खोलगट जागा केली, तिची धूळ बसवण्यासाठी 
पाणी शिपडून तिच्यावर वाळूचा थर टाकळा आणि 

न. भा. ७ 


४९ 


स्फ्यने पहिले अधिदेवन काढले. हे पहिले अधिदेवन 
राष्ट्र गणभूमीची संक्षिप्त व ओबडधोबड प्रतिकृती 
होती. या चौकोनाचा चौपट नंतर झाला. अधि- 
देवनचा असा हा उत्पादक प्रवास आहे. म्हणून कग्वे- 
दाचे प्रसिद्ध अक्षसुत्र कृषीश्ी निगडित आहे. 


माझ्या पुस्तकाचे उपश्ीषेकच “भारतीय दासप्रथा 
( वणेव्यवस्था ) व सामंतप्रथा ( जातिव्यवस्था ) 
आणि त्यांची तत्त्वज्ञाने यांची अत्वीक्षा ' हे आहे. 
त्यासाठी जेवढे पांडित्य आवश्‍यक होते तेवढेच मी 
कमवलेले आहे. समाजपरिवतंनाच्या माझ्यासारख्या 
एका जीवनदानी सैनिकाला पांडित्यासाठी पांडि- 
त्याची साधना करायला वेळ नाही याची विनम्रपणे 
जाणीव ठेवणे भाग आहे. म्हणून, मला मते वा 
अभ्यूपगम (1190116915 ) मांडत राहता येत नाही. 
निष्कषेच काढावे लागतात. माज्ञे निष्कषं 'चुकीचे 
ठरले, तरी ते जास्त पुढारलेल्या समाजपरिवतक 
निष्कर्षांचेच अभ्युपगम ठरतील याची मला खात्री 
आहे. 


-शरद्‌ पाटील 


मा. संपादक, * नवभारत * यांस 
स. न. वि. वि. 

आपला जुल ८३ चा अंक नुकताच हाती आला. 
प्रा. सुहास पळश्ीकरांचा लेख छापल्याबद्दल अभि- 
नंदन ! आपल्या अंकाच्या आजवरच्या परंपरेनुसार 
त्या लेखाने एका चांगल्या विषयाची माहिती देऊन 
आमच्यासारख्यांच्या ज्ञानात चांगली भर घातली 
आहे. 

त्याच वेळी श्री. मेश्राम यांच्या * गोंडी गोत्र- 
नामांचा...' हा लेख मुद्दाम वाचला. शौीषंकामुळे 
अपेक्षा खूप उंचावलेल्या होत्या. मी स्वतः काही 
वर्षांपूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यातील माडिया गोंडांच्या 
सहवासात काही दिवस राहून आलो आहे. त्यामुळे 
उत्सुकता होती. शिवाय मी समाजशास्त्राचा विद्यार्थी 
असल्यामुळेही ज्ञानात काही भर पडेल अशी आज्ञा 
होती; पण लेखाने केवळ निराशा केली, एवढेच 
नव्हे, तर मानववंशशास्त्र व भाषाशास्त्रदृष्ट्याही 
अनेक चुका त्यात आढळल्या म्हणून मुद्याम पत्र 
लिहून आपल्या निदर्शनास आणून देत आहे. 


ष्ट 


लेखकानेही जर त्यांची दखल घेतली, तर आनंद 
वाटेल. महत्त्वाच्या काही. गोष्टींचा मी येथे उल्लेख 
करतो. (लेखकाने अधिक जिज्ञासा व्यक्‍त केली, 
तर त्याच्याशी स्वतंत्रपणे पत्रव्यवहार करण्याचीही 
माक्ी तयारी आहेः). १ 

१) आदिवासींच्या किवा. नेमकेपणाने गोंडांच्या 
संस्कृतीबाबत “ वरपांगी ' व “ पुस्तकी ' संशोधन. 
आजपर्यंत झाले असा आरोप करून लेखकाने ग्रीयसंन, 
स्टीफन. फुक्‍्स, रसेल व हिरालाल, डॉ. इरावतीबाई 
कर्वे यांच्यासारख्या महान संद्योधकांवर केवळ 
अन्यायच नव्हे, तर अप्रत्यक्षपणे त्यांचा .अधिक्षेपही 
केला आहे. त्यांनी प्रसिद्ध केळेली पुस्तके ही त्यांनी 
स्वतः तेथे राहून, माहितीची खातरजमा करूत. 
मगच प्रसिद्ध केलेली आहेत. याउलट, लेखकाने स्वतः 
कह्या प्रकारे संशोधन. केळे आहे किवा या पुवंसुरींचे 
कोठे.. कोठे. काय, काय. चूकले हे लेखात कोठेच 
दाखवून .दिलेळे नाही. हे क्षास्त्रीय लेखनाच्या 
भाचारसंहितेला धरून नाही. | 
- २) गोंड जमात फार मोठ्या प्रदेशावर पसरलेली 
असुन प्रादेशिक फरक हाही त्यांच्यांत मोठ्या प्रमा- 
णावर आहे. देवांची संख्या व नावे, कुलांची व 
गोत्रांची संख्या व नावे, त्यांच्या उत्पत्तीच्या कथा 
(1४५७०1०8४9) बोलीभाषा या सर्व बाबतीत 
विविधता आढळते. असे असताना लेखकाने मात्र तो 
कोणत्या भागातील . गोंडांविषयी माहिती देत आहे 
ते स्पष्ट केलेले नाही ही या लेखातली फार मोठी 
उणीव आहे. त्यामुळे या लेखातील माहितीच 
“वरपांगी” अथवा “ऐकीव' आहे, की काय अक्षी शंका 
मनात येतें. 

३) ह्या लेखाच्या उद्देशासंबंधी मजकुरातून 
पुढील गोष्टी जाणवल्या.: अ) गोंडी गोत्रनामांचा. 
संदर्भ घेऊन तसेच गोंडी भाषेतील काही शब्दांचा 
संदर्भ घेऊन काही गोंडी कथांच्या साहाय्याने 
शब्दांची साथंता किंवा समपंकता दाखवण्याचा 
प्रयत्न; ब) गोंडांचा मोहोंजोदारो संस्कृतीशी संबंध 
दाखवण्याचा प्रयत्न; क) गोंडांचा ' नाग ' लोकांशी 
संबंध दाखवण्याचा प्रयत्न, यांपेकीबवक हे 
शीर्षकाशी विसंगत असून लेखकाने त्याविषयी स्वतः 
काही म्हटलेले नाही; तर इतरांची मते ओढूनताणून 
आपल्या लेखात बसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. का, 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


ते समजत नाही. दोन्हीही स्वतंत्र संशोधनाचे व 
लेखनाचे विषय आहेतः म्हणून मी येथे फक्त चूक 
दश्षंवून देतो. अधिक काही लिहीत नाही. 

मजकुरातील, .भाषाशास्त्राशी संबंधित व मानव- 
वंशशास्त्राशी संबंधित अद्या: एकदोन चूका तेवढ्या 
येथे निदश्षंनास आणून देतो. 

४) अः: गोंडी भाषेतील शब्द काही तरी विद्ोष 
अथंवाही किंवा समर्पक आहेत असा दावा करून 
लेखकाने “ तूप ' या शब्दाचे उदाहरण दिले आहे 
ते चांगलेच आहे. परंतु “ पाल ' म्हणजे दूध व 
* नीय * म्हणजे तेल हे शब्द कसे समर्पक आहेत हे 
मात्र लेखकाने दाखवलेले नाही. कारण तसे दाखवता. 
येणारही नाही, प्रत्येकच भाषेत असे काही शब्द 
असतात; त्याचे विज्षेष वाटण्याचे किंवा भासवण्याचे 
काहीच कारण नाही. 

ब: स्थलनामे व आडनावे किंवा गोत्रनामे बदलत 
नाहीत हे विधान अजिबात ग्राह्य नाही. सवंच 
संस्कृतींमधील गोत्रनामे बदलू शकतात व बदलत 
असतातही ही सववंमान्य वस्तुस्थिती आहे हे लेखकाला 
माहिती नाही, एवढेच यातून दिसून येते. त्याहीपेक्षा 
मोठा विनोद म्हणजे याच लेखात पुढे ' दुर्वे! चे 
' घुर्वे' झाले आणि * पेडाम ' चे उत्तररूप (म्हणजे 
काय-? ) * पंध्राम ! झाले आणि त्याचेही * पंघारे 
हे छूप व्यवहारात प्रचलित झाले अशी लेखकाने 
स्वतःच उदाहरणे दिली आहेत. एकाच लेखात इतकी 
उघड उघड परस्परविरोधी विधाने कशी केली 
जातात ह्याचे आइचयं वाटते. 

५) अ: लेखकाने म्हटले आहे, की 'लोकसंचिता'चे 
संशोधन करून * मूळ इतिहासा (कडे जाता येईल.. 
मानववंद्शास्त्रज्ञ गेळी सुमारे तीनशे वर्षे या विषया- 
वर संशोधन करून अश्या निष्कर्षाला आले आाहेत, 
को एखाद्या कथेतून फार तर एखाद्या ऐतिहासिक 
घटनेविषयीचा तकं करता येतो आणि इतर सबळ 
पुराव्यांचा आधार असेल, तरच त्याचा ऐतिहा सिक 
सत्य म्हणून स्वोकार करता येतो. एकच उदाहरण 
क्य र पज क. आदिवासींच्या क्थां- 
इत्यादिकांशी जोडला जातो ना कया व 
ऐतिहासिक अथ मी पी 
की म र्ल क मोशी 

जकुरातील उदाहरणांकडे जरी पाहिले, 


अनुक्रमणिका 


पत्रव्यवहार 


तरी त्यातील अडचणी त्यांना मी लक्षात आणून 
देऊ शकतो. ' आत्राम ' या नावामध्ये “ सोने 
धातुचा उल्लेख आहे याचा अथ त्या धातुचा वापर 
सुरू झाल्यानंतर त्या कुळाची किवा गोत्राची उत्पत्ती 
झाली असा घ्यावा लागेल; तर लेखकाचा दावा 
आहे, की गोंडांच्या मूळ पुर्वजांचे ते नाव आहे. 
यातून एवढाच निष्कषं सिद्ध होतो, की गोंडांची 
उत्पत्ती ' सोने ? धातूच्या नंतरची आहे, जो मेधरा- 
मांना मान्य आहे की नाही? त्यांच्या दुसऱ्या एका 
आडनावाच्या कथेत समुद्राचा व गोंडांनी तो पार 
करून आजच्या राहण्याच्या ठिकाणी आल्याचा 
उल्लेख आहे. तो खरा मानायचा, तर गोंड लोक 
समुद्रापलीकडून सध्याच्या भूमीत आले आहेत 
असेच मानावे लागेल. ते परके ठरतील, जे वस्तु- 
स्थितीशी विसंगत ठरेल. 


५) ब: गोंडी गोत्रतामांतील जी साहित्यिक 
समपंकता किवा प्रतीकात्मक अथ उदा., पोयाम, 
तलांडे यांसारखे किवा 'नाकासारखा हो” हे 
मराठी भाषेतील सांकेतिक अथं आहेत हे आणखी 
काही उदाहरणे असल्याशिवाय मान्य करता येणार 
नाही. शिवाय त्यातुन * मूळ इतिहास * कोणता 
नव्याने लक्षात येतो तेही श्री. मेश्राम यांना दाख- 
वता आलेले नाही. 

मी अगोदर म्हटल्याप्रमाणे गंभीर अह्या काही 
चुका तेवढ्या मी येथे दिलेल्या आहेत, यांखेरीज 
इतरही अनेक आहेत. 

गोंडांमधील तरुण लेखकांना उत्तेजन द्यावे या 
हेतुने आपण हा लेख छापला असेल तर उद्देश 
स्तुत्य आहे, लेखाचा ढोबळ मानाने विषयही स्वाग- 
ताह आहे; परंतु आकर्षक विधानांपलीकडे त्यात 
काही नावीन्य किंवा तथ्य आहे असे दिसत नाही. 
लेखकाला नाउमेद करण्याच्या हेतूने हे पत्र लिहि- 
लेले नाही. आदिवासींसंबंधी तथांकथित सुधार- 
लेल्या समाजात अनेक गैरसमजुती व तुच्छतेची 
भावना आढळते. ती नष्ट होण्यासाठी अनेक 
विषयांवरील संत्य माहिती सामांन्याप्यंत॑ पोचणे 
आवश्यक आहे. फक्त त्यात शास्त्रीयता असावी 
एंवंढीच अपेक्षा. त्यासाठीच हे पत्र, या संदर्भात 
श्री. भाऊ मांडेंबकर यांच्या * कोलाम जमाती- 


५१ 


वरील पुस्तकाचा उदाहरणांदाखल मुद्दाम उल्लेख 
करतो. | 

केलेल्या प्रयत्नाबद्दल लेखक अभिनंदनास पात्र 
आहेत. अधिकाधिक चांगले लिखांण त्यांच्या हातुन 
घडो ही सदिच्छा ! 


- खुघांध्य गोरे 


संपादक, “ नवभारत ' मासिक, 
स. न. वि. वि. 

डॉ. गणेश थिटे यांनी आपल्या लेखात पंचतंत्राच्या 
नैतिक भूमिकेबद्दल केलेली चर्चा अपुरी आहे. ते 
लिहितात, “ गैरसावध लोकांना फसवून सावध 
लोकांनी सुखी व्हावे, मूर्खाला लुबाडून शहाण्याने 
सुखी व्हावे, दुर्बलाला फसवून सुबलाने सुखी व्हावे, 
हे पंचतंत्राचे तात्पये आहे.” ही भूमिका लोकायति- 
कांच्या देहात्मवादी भोगवादाशी मिळतीजुळती आहे 
असे ते म्हणतात. 

पंचतंत्र हा मूलतः राज्यशास्त्रावरचा किवा अथे- 
झास्त्रावरचा ग्रंथ आहे आणि अथंश्यास्त्राचे लोकायत 
तत्त्वज्ञानाशी जवळचे संबंध आहेत हे खरे आहे; पण 
पंचतंत्राची वा लोकायत विचारवंतांची भूमिका 
नग्न भोगवादी आहे, ती नीतियुक्‍त व्यवहाराचा 
पुरस्कार करणारी नाही. 

प्राचीन भारतीय राजकीय विचार मात्स्यन्यायाच्या 
तत्त्वावर आधारलेले आहेत. मात्स्यत्यायास आटो- 
क्यात आणण्यासाठीच राज्यसंस्था स्थापन क्षाली. 
बलाच्या साहाय्याने किंवा वंचनेच्या साहाय्याने 
इतरांना लुबाडणारे लोक समाजात असतात. म्हणून 
आपल्या बुद्धीचा वापर करून शहाण्या भाणसांने 
स्वत:चे संरक्षण करावे; कारण भारतातील अथेक्यास्त्र 
*स्मृती परंपरा आत्मसंरक्षण हेच व्यक्तीचे सर्वांत मह- 
सवाचे कर्तव्यं मानते. पंचतंत्र व्यक्‍तीने आत्मसंरक्षणं 
करून सुखी आयुष्य कसे जगावे हे सांगते. त्यामुळे 
पंचतंत्राचा नैतिंक व्यूह काव्यगंत न्यायावर आधार- 
लेला नाही, जेथे सत्य नेहमी विजयी होते; तर तो 
व्यवहारगत न्यायावर आघारंलेला आहे. ज्यात सूज्ञ 
माणूस आपल्या प्रज्ञेचा बापर करून संत्यास विजयी 
करतो. तसे क्षाले नाही, तर असत्य पण विजयी 
होते. पंचतंत्र काही नीतिमूल्यांवर विइंवांस ठेवते, 


ष्र 


म्हणूनच पंचतंत्रकार सांगतात की, बदमाश, चोर 
आणि साप यांच्या सर्व योजना यदस्वी होत 
नाहीत म्हणूनच जगाचे रहाटगाडगे चालू आहे. 
पंचतंत्रकारांची नीतिमूल्ये सापेक्ष असली, तरी पर- 
स्परसहकारय, मंत्री व सद्गुणाधिष्ठित परस्पर- 
विश्वास यांवरच समाजरचना 'उभी आहे हे त्यास 
माहीत आहे. माणूस व पशू यांच्या आनंदात नैतिक 
व गुणात्मक फरक असून समाजात व परस्परसह- 
वासातच माणूस तो आनंद उपभोगू शकतो. 
राज्यान्तर्गंत मात्स्यन्याय राजदंडाने आटोक्यात 
आणला आहे; पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात 
शक्‍तीवर आधारलेला मात्स्यन्यायच चालतो. म्हणून 
पंचतंत्रकार सांगतात, की राजकारण सर्वसाधारण 
नीतिनियमांनी बांधले गेलेले नसते. पंचतंत्रातील 
मित्रभेद, मित्रलाभ व काकोलुकीय या तीन तंत्रांत 
अव्वल दर्जाची राजनीती व्यक्‍त झालेली आहे. 
पंचतंत्रात सांगितलेल्या मित्रभेदाची अनेक उदाहरणे 


तार- “ किसानसाकर ” 


साठी आम्ही प्रयत्नषील आहोत.” 


वचनबद्ध आहोत.'? 
रा. श्या. मोहोरीर 


प्र. कायकारी संचालक 


लाल मा "जर्जर जेरजित्जेत्जेर्जेरजेरजर्जः्जत्जर्जर्जर्जर 


ेरजेरजे(्जेर जेर अेर्येर वेर वेर वैर तेर्जेर नेरे जेर 4९3९ ज<3:3363: 3:3:3:3:433 3 


नवभारत 


नेर्जिर जेर जेर जेर जर्जर जेर जज -4९-3<3:4333:3६303:3 ३३६३६ 


सातारा सहकारी साखर कारखाना लि. 
भुईंज किसनवीरनगर ता. वाई जि. सातारा 
पिन कोड नं. ४१५५३० 


“ सहकारातुन समुद्धीकडे ” 
५“ कारखान्याच्या कायेक्षेत्रातील सभासद, बिगर सभासद क्षेतकरी 


“ ह्यासनाच्या २० कलमी कार्यक्रमाची अमलबजावणी, आडसा 
झेतकऱ्यांना अनुद्दान, गोबर गॅस प्लॅन्टसाठी अनुदान इ, 


वि. रा. उफ बाबासाहेब जाघव 
व्हा. चेअरमन 


ऑगस्ट, १९८३ 


इतिहासात सापडतात. उदा. बहमनीदिवाण महमूद 
गवान, कुतुबशाही वजीर मादण्णा किवा आदिलशाही 
सेनानी मुरार जगदेव व खानमोहमद. 'मित्रलाभा'त 
अवघड परिस्थितीत मित्र कसे मिळवावे हे सांगितले 
आहे. ' काकोलुकीया'त सांगितलेली पद्धत वापरूनच 
अजातशत्रूने वज्जी गणाचा नाश केला. 


डॉ. थिटे सांगतात त्याप्रमाणे तिसऱ्या तंत्रातील 
सापाच्या कथेत तात्पयं व प्रारंभीचा इलोक यांत मेळ 
बसत नाही. पण ती एक रूपककथा असण्याची 
शक्‍यता आहे. सापाने आपला मार्ग सोडल्यामुळेच 
तो जखमी झाला व ठार झाला, जो राजा धर्माचा 
मार्ग सोडून दुसऱ्या मार्गाने जातो तो बहुसंख्य 
जनतेस दुखवतो व जनतेच्या रोषास बळी पडतो. 
राजाने बहुसंख्य लोकांशी लढू नये असे कोटिल्य 
पण सांगतो (९.६). 


-अशोक चौसाळकर 


फोन- भुईंज ४० 
बंधूंच्या सर्वांगीण विकासा- 


ली ऊस लागण करणाऱ्या 
विकासाची कामे करण्यास आम्ही 


डी. बी. कदम 


चेअरमन 


दर मत्जित्जिरजेरजरऱ्जेरजेश्जेर्जेर्जेरजर्जे जेरज33९ज36 


सार-संकलन 


इज्तिहाद, वगेरे 


डॉ. रफिक झकेरिया हे काँग्रेस (इं.) पक्षाचे 
एक ज्येष्ठ नेते, राज्यसभेचे सदस्य व महाराष्ट्राचे 
भूतपूर्व मंत्री आहेत. अलीकडे टाइम्स ऑफ इंडिया' 
ह्या वृत्तपत्रात 'बदलत्या जगातील मुस्लिम कायदा" 
(मुस्लिम लॉ इन ए चेन्जिंग वल्ड) ह्या मथळ्याचा 
त्यांचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. पुरोगामी भारतीय 
मृस्लिम पुढार्‍्यांचा मुस्लिम वयक्तिक व कोटुंबिक 
कायद्याकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोण आहे, त्यावर 
ह्या लेखाने बराच प्रकाश पडला आहे. 

सौदी अरेबियाचे राजे फाद यांनी अलीकडे 
: इज्तिहाद 'चा वापर करण्याच्या चालीचे पुनरु- 
ज्जीवन करण्याचे इस्लामी जगाला जे आवाहून केले 
आहे, त्याच्या संदर्भात झकेरिया यांनी हा लेख 
प्रसिद्ध केला आहे. इस्लामच्या पवित्र प्राथेनामंदि- 
रांचे विश्वस्त म्हणून राजे फाद यांना इस्लामी 
जगात विद्षोष स्थान आहे. * इंज्तिहाद ' याचा अथे 
“वतःच्या शक्‍तीची पराकाष्ठा करून परिश्रम करणे' 
असा आहे. कुराण आणि सुन्ना-म्हणजे प्रेषिताचा 
संदेश आणि त्याचे स्वतःचे आचरण-यांच्यापासून 
जेव्हा स्पष्ट मार्गदर्शन लाभत नसते, तेव्हा अशा 
परिस्थितीत इज्तिहादचा वापर करून स्वतःचा 
निर्णय घेण्याची अनुज्ञा मुसलमानांना आहे. इज्ति- 
हादचा वापर करणारा माणूस अर्थात धर्मनिष्ठ, 
श्रद्धावान आणि विद्वान (इस्लामी धमंश्यास्त्राचा 
पंडित) असावा लागतो. ी 

कुराण आणि हृदिस (प्रेषिताची वचने आणि 
त्याच्या आचरणावरिषयीच्या परंपरा) हे इस्लामी 
धर्मशास्त्राचे आधार किवा आगम (उसुल) होत. 
इल्तिहादचा वापर ह्या चौकटीच्या मर्यादेत करा- 
यचा असतो. कुराण आणि सुल्ता यांच्या आधारावर 
इज्तिहांदचा वापर करून इस्लामी कायद्याची रचना 
करण्यात आली आहे. हे काम अबू हुनिफा, शफी, 
हुन्वाल आणि मलिक या चार 'इमामांनी' (स्मृति- 
कारांनी) पार पाडले. हे अर्थात चार भिन्न पंथांचे 


किवा संप्रदायांचे प्रस्थापक होते. प्रारंभी त्यांच्यांत 
भेद व परस्परविरोधही होते. पण हळूहळू त्यांची 
“व्यवस्था' लावण्यात आली आणि मूलभूत इस्लामी 
कायद्याच्या अधिष्ठानावर आधारलेल्या * विकृती ? 
(मान्य होण्यासारखे भेद) हे स्थान ह्या संप्रदायांना 
प्राप्त झाले, 

प्रेषिताच्या मृत्यूनंतरच्या तीन ह्तकांच्या अव- 
धोत हे काम पार पाडण्यात आले. इस्लामी न्याय- 
ठप्रवस्थेच्या वेगवेगळ्या शाखांच्या संहिता सिद्ध 
करण्यात -आल्या. 'ह्या प्रस्थापकांनी मळ वचनांचे 
लावलेले अथ, त्यांची केलेली निरूपणे, ड्‌. मस्लिम 
दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले. त्यांना सावंत्रिक 
मान्यता लाभली. ही सावंत्रिक मान्यता “ इज्मा /- 
अधिकारी पंडितांचे मतैक्य- म्हणून ओळखण्यात 
येते. पण इज्मा प्रस्थाप्रित झाल्यानंतर इज्तिहॉदेच्या 
वापरासाठी अवकाझश उरला नाही. इज्तिहादचे दर- 
वाजे प्रेषितानंतरच्या चवथ्या शतकापासून बंद 
झाले, 

झकेरिया यांच्या मताप्रमाणे, इस्लामी कायद्याची 
जी पायाभूत रचना आहे, ती. कुराण आणि सुन्ञा 
यांनी निश्चित केलेली आहे.,मुतलमानांच्या दृष्टीने 
ती अपरिवतेनीय भाहे. तिच्यात बदल करता येणार 
नाही. (ती भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी 
विसंगत असल्याचे दिसून आल्यास भारतीय मुसल- 
मानांनी तिचेच प्रामाण्य स्वीकारणे योग्य ठरेल काय, 
हा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केलेला नाही.) पण ह्या 
पायाभूत रचनेवर कांयद्यांचो जी व्यवस्था आधार- 
ण्यात आली आहे, ती ' फिख्‌ 'चो निर्मिती असते. 
* फिख्‌ ' म्हणजे मूळ तत्त्वांचे आकलन, त्यांचा 
लावण्यात आलेला अथे. तेव्हा * उसुल 'चे जे अबा- 
धित प्रामाण्य आहे, ते फिखूच्या साहाय्याने सिद्ध 
केलेल्या कायद्यांच्या व्यवस्थेच्या ठिकाणी नसते. ती 
परिवर्तनीय आहे असे मानता येते. पण कायद्यांच्या 
ह्या रचनेत * ईश्वरदत्त सत्य आणि मानवी विवेक 


ष्छ 


यांची अशी पक्की वीण फिखने साधलेली आहे, को 
हे कायदेसुद्धा ईकवरदत्त व म्हणून अपरिवतंनीय 
असल्याचा भास होतो. 
झकेरियांचे म्हणणे असे आहे की, प्रेषित आणि 
पहिले चार खलिफा यांच्या काळात व्यक्‍तींना 
स्वतंत्रपणे विचार करून निणंय घेण्याला उत्तेजन 
छाभत असे. आपल्या अनुयायांनी स्वतःच्या विवेक- 
शक्‍तीचा वापर करून निणंय घ्यावेत असे प्रेषिताने 
त्यांना निक्षून सांगितले होते. पहिले चार खलिफाही 
अनेक बाबतीत स्वत:च्या निर्णयशक्‍तीवर विसंबून 
असत. पुढे इस्लाम जेव्हा अनेक देशांत पसरला, 
तेव्हा नव्याने मुसलमान क्षालेल्या अनेक जमातींच्या 
गरजा आणि परिस्थिती यांच्याशी जुळवून घेण्या- 
साठी इस्लामने अनेक नव्या पद्धतींचा अंगीकार 
केला, उदा. ' कियास ' (विशिष्ट परिस्थितीला 
अनुलक्षून वापरावयाच्या तत्त्वाचा वेगळ्या पण 
समान परिस्थितीला अनुलक्षून वापर करणे), 
इस्तेहसन (समान वागणुकीचे तत्त्व), ' इस्तिस्लाह' 
( सावेजनिक कल्याणाचे तत्त्व), ' इस्तिद्लाल ? 
(_अनुमान ), इत्यादी. ह्यांशिवाय ' इज्मा"चे-मर्त- 
क्‍्याचे- तत्त्वही होतेच. ह्यामुळे प्रारंभी न्यायव्यव- 
स्थेते लवचीकपणा होता व निणणयस्वातंत्र्याला 
वाव होता. 
परंतु, वर उल्लेखिलेले चार इमाम व त्यांचे 
संप्रदाय जेव्हा स्थिर झाले, तेव्हा त्यांच्या अधिकाराला 
एवढी मान्यता लाभली, की त्यांच्या विरोधी अस- 
लेले मत ग्राह्य होणे अशक्‍य झाले. वस्तुतः प्रेषिताने 
निणेयस्वातंत्र्याची महती वणिलेली आहे. “* जेव्हा 
न्यायाधिकारी निणंय देतो, आपल्या तकेशक्तीचा 
वापर करून बरोबर निर्णय देतो, तेव्हा त्याला दुप्पट 
पारितोषिक लाभते; आणि जेव्हा तो निर्णय देतो, 
आपल्य़ा तकशक्‍्तीचा वापर करून चूक निणय देतो, 
तेव्हा (ही) त्याला पारितोषिक लाभते.” तरीसुद्धा 
जेव्हा ह्या चार इमामांचे प्रामाण्य मान्य होऊन 
इस्लामी श्रद्धेचे आधार हे स्थान त्यांना प्राप्त झाले, 
तेव्हा हळूहळू इज्तिहादची पीछेहाट झाली. इज्तिहाद 
स्खलनश्ील असते; पण जेव्हा इज्तिहाद इज्माशी 
(मर्तक्‍्याशी) जुळते, तेव्हाच ती प्रमाण असते असे 
म्हुणण्यात येऊ लागले. भावी पिढ्यांसाठी इज्ति- 
हादचे दरवाजे बंद झाले आणि “* तकूलीद ' (अनु- 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८२ 


करण) हे तत्त्व पुढे आले. पूर्वापार चालत आलेल्या 
निर्णयांचे अनुकरण करणे हे प्रमाण आचारविचाराचे 
सार ठरले. 

सामान्यपणे ही परिस्थिती एकोणिसाव्या शतका- 
पर्यंत टिकली. पण जेव्हा अनेक देशांत मुसलमान 
राजवटींची जागा पाइचात्त्य सत्तेने घेतली, तेव्हा 
कायद्याच्या क्षेत्रात एक मूलभूत बदल घडून आला. 
ह्या देशांत पाइचात्त्य न्यायव्यवस्थेवर आधारलेले 
कायदे अंमलात आणण्यात आले, केवळें वैयक्तिक 
व कोटुंबिक कायदे काय ते मूळच्या इस्लामी स्वरू- 
पात टिकून राहिले. परंतु या क्षेत्रातही पाइचाच्य 
संस्कृतीच्या संसर्गामुळे नवीन मूल्यांचा आणि 
तत्त्वांचा प्रभाव जाणवू लागला, पारंपरिक इस्लामी 
न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होऊ लागली. 

तुकेस्तानमध्ये केमाल आतातुकंने मुस्लिम वैय- 
क्तिक कायद्यांत ज्या सुधारणा केल्या, त्यांनी इस्लामी 
जगाला हांदरा बसला. पण महंमद इकबाल यांनी 
त्यांचे स्वागत केले, “( आजचे मुस्लिम देश घेतले 
तर) फक्त तुर्कस्तानने बौद्धिक स्वातंत्र्याचा आपला 
हक्‍क स्वाधीन करून घेतला आहे; फक्त या देशाने 
भादर्शापासून वास्तवतेपयंतची वाटचाल पार पाडली 
आहे...ज्याच्यात एक तोब्र बौद्धिक व नैतिक झगडा 
अनुस्यूत असतो असे हे स्थित्यंतर असते. ? इकबाल 
यांनी “ जुन्या मूल्यांची यांत्रिकपणे पुनरावृत्ती कर- 
णाऱ्या बहुतेक मुस्लिम देशांच्या (आजच्या) दशे- 
विषयी " खेद व्यक्‍त केला; पण “ तुकेस्तान नवीन 
मूल्यांची निर्मिती करण्याच्या मार्गावर आहे.” असे 
समाधान व्यक्‍त केले. 

पण केमाल आतातुके यांनी ज्या धडाडीने सुधा- 
रणा अमलात आणायला सुरवात केली त्यामुळे 
मुस्लिम देशांत भौतीचे व संशयाचे वातावरण 
निर्माण झाले. ह्या सुधारणा इस्लामविरोधी 
आहेत असे मानण्यात आले आणि त्याचा परिणाम 
म्हणून इज्तिहादचा इतर देशांत वापर होण्याला 
पायबंद बसला. 
परतून आणतेय जा पर शांती तत्वाने 
कायद्यात सुधारणा जत छा प्रारं मा मिय अ 
१८५० मध्ये ऑटोमन णाजी र होता. 

ज्यात जो व्यापारी 

कायदा अंमळात आणण्यात आला होता, ती फ्रेंच 


सारसंकलन 


वपपमापारी कायद्याची नक्कल होती. कुराणात कर्जा- 
वर व्याज घेण्याला बंदी होती. पण ह्या कायद्याने 
ठपाज आकारण्याची परवानगी देण्यात आली होती, 
तसेच १८५८ चा ऑटोमन फोजदारी कायदा हा- 
सुद्धा फ्रेंच कायद्याबरहुकूम आहे. इजिप्त, लेबनॉन, 
सिरिया, लिबिया इ. मुस्लिम देशांनीही फ़ेंच मुलकी 
व फौजदारी कायद्यांना अनुसरणारे कायदे अंमलात 
आणले. तथापि तुकेस्थान वगळले तर इतर मुस्लिम 
देशांत वैयक्तिक व कोटुंबिक कायदा होता तसाच 
राहिला. 

१९२६ मध्ये इजिप्त देशात पुरुषांना अनेक पत्नी 
करण्याचा जो हक्‍क कुराणाप्रमाणे लाभला आहे 
त्यावर बंधने घालण्याचा गंभीर प्रयत्न करण्यात 
आला. पण उलेमांती ह्या सुधारणेला एवढा जोराचा 
विरोध केला, की तो विचार सोडून द्यावा लागला. 
तरीसुद्धा १९४३ मध्ये इजिप्तने वारसा-कायदा आणि 
वक्‍्फ-कायदा यांच्यात सुधारणा घडवून आणल्या. 
त्याचप्रमाणे जॉनने १९५३ साली “ कोटुंबिक 
हक्‍कां”चा कायदा केला आणि सिरियाने त्याच वर्षी 
“ वैयक्तिक दर्जा “विषयक कायदा केला. सिरियाने 
केलेल्या ह्या कायद्याने * नवऱ्याला काही बाबतीत 
पूर्वीच्या कायद्याने जे स्वातंत्र्य दिले होते ' त्याच्यावर 
काही बंधने घालण्यात आली. इराकने १९५९ मध्ये 
ह्याच स्वरूपाचा कायदा केला. 

पण या सर्वांत अधिक क्रांतिकारक पाऊल ट्युनि- 
शियाने टाकले. त्याने १९५७ साली “वैयक्तिक दर्जा'- 
विषयीचा जो कायदा केला त्याने बहुपत्नीत्वाच्या 
प्रथेचा अंत केला. ह्यासाठी कुराणाचाच आधार 
घेण्यात आला होता. कारण पतीने आपल्या सर्वे 
वत्नींना सर्वे बाबतीत पूर्णपणे समान वागणूक दिली 
पाहिजे असा कुराणाचा आदेश आहे. या अटीवर 
चारपर्यंत स्त्रिया करण्याची पुरुषांना परवानगी 
आहे. पण या अटीचे आधुनिक काळात पालन करणे 
अशक्‍य आहे या कारणास्तव वरील कायद्याने 
एका वेळी एकाहून अधिक तिंत्रया करण्यावर बंदी 
घातली आहे. ट्थुनिशियाने पुढे जाऊन न्यायाल्या- 
बाहेर होणारे घटस्फोट रहबातल ठरविले. म्हणजे 
नवऱ्याने तीन वेळा * तलाक / शब्द उच्चारून बाय- 
कोला जर घटस्फोट दिला तर तो कायदेशीर ठरत 
नाही अशी तजवीज केली. अल्जीरियानेही १९५९ 


५५ 


मध्ये ह्याच स्वरूपाचा कायदा संमत केला. आणि 
घटस्फोटाचे सवे अजे न्यायालयापुढे यावेत असा 
नियम केला. पाकिस्तानात अयूब यांच्या राजवटीत 
एक बायको जिवंत असताना दुसरे लग्न करायचे 
झाल्यास किंवा बायकोला घटस्फोट द्यायचा झाल्यास 
ती बाब लवाद-मंडळापुढे आली पाहिजे, लवाद- 
मंडळावर नवरा व बायको यांचा एक एक प्रतिनिधी 
आणि एक अपक्ष अध्यक्ष असेळ व मंडळाचा निर्णय 
बंधनकारक राहील अशी तजवीज करण्यात आली. 

दहा वर्षांपुर्वी लाहोर न्यायालयापुढे उपस्थित 
झालेला एक प्रश्‍न असा होता : “ इमाम आणि 
मुस्लिम कायद्याचे अधिकारी भाष्यकार यांनी 
दिलेल्या निणेयांहुन भिन्न निर्णय देण्याचा अधिकार 
न्यायालयांना आहे की नाही ?” आणि लाहोर न्याया- 
ल्याने दिलेला निर्णय असा होता, की “कुराण आणि 
सुच्चा यांनी स्पष्टपणे स्वीकृत केलेला नियम जर 
अस्तित्वात नसला तर न्यायालयाला खाजगी युक्‍्ति- 
वादांचा आश्रय घेता येईल' आणि हे युक्तिवाद 
अर्थात न्याय्य, सम्यक्‌ समता (इक्विटी) आणि 
सद्सद्‌विवेकबुद्धी यांच्यावर आधारलेले असतील. . . 
पुर्वीचे न्यायपंडित आणि इमाम यांच्याविषयी आत्यं- 
तिक आदर बाळगणे योग्य ठरेल आणि त्यांनी घालून 


: दिलेल्या व्यवस्थेत पुरेसे गंभीर कारण असल्या- 


शिवाय विक्षेप करणे गैर ठरेल. पण त्यांच्या निणे- 
यांहून भिक्न मत धारण करण्याचा अधिकार आजच्या 
न्यायाल्यांना नाकारता येणार नाही. 

पण हे सवे घडून आले आहे म्हणून तकलीदचे 
प्रस्थ संपुष्टात आले आहे असे नाही. उलट, या घट- 
नांमुळे सनातनी मुसलमान अस्वस्थ झाले आहेत 
आणि मुस्लिमांनी परत मूळच्या मुस्लिम कायद्यांकडे 
वळले पाहिजे ही मागणी जोर धरू लागली आहे. 
पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देश, 
इराण व मलेशिया या सर्वांना हाच मार्ग चोखाळा- 
यचा आहे. इजिप्तमध्ये ' मुस्लिम ब्रदरहुड ! आणि 
पाकिस्तानमध्ये जमाते-इस्लामी या आंदोलनाचे 
नेतृत्व करीत आहे. पाश्‍चात्त्य देशांच्या संसर्गामुळे 
मृस्लिम भ्रष्ट आणि नि:सत्त्व बनतील, कुरा- 
णाने प्रकट केलेल्या मूल्यांवरील त्यांची निष्ठा 
नष्ट होईल अशी त्यांची भीती आहे. म्हणून इस्लामी 
देशांत आता इस्लामी बँका उघडण्यात येत आहेत, 


अनुक्रमणिका 


षद 


या बँका व्याज न घेतादेता व्यवहार करतात; कारण 
व्याज ' हराम ' आहे. पारंपरिक मुस्लिम कायद्या- 
प्रमाणे चोरी करणाऱ्याला हात तोडण्याची शिक्षा 
द्यावी, व्यभिचार करणाऱ्याला दगडांनी ठेचून मारावे 
अश्यी मागणी होत आहे. 
इज्तिहादचे दरवाजे उघडले तर भ्रष्ट व अर्वतिक 
चालीरीतींचा महापूर मुस्लिम समाजात घुसेल, 
ईइवरानें घालून दिलेल्या मार्गावरून माणसे, समाज 
वाहून जाईल, धमं संपुष्टात येईल अशी भीती या 
आंदोलनामागे आहे. या आंदोलनाच्या प्रवर्तकांची 
जी भूमिका आहे तिला इक्ब्राल यांनी तीस वर्षा- 
पूर्वी चोख उत्तर दिले आहे: “ इस्लामचे उलेमा 
मुस्लिम कायद्याचे जे (चार) लोकमान्य पंथ आहेत, 
त्यांचे प्रामाण्य अंतिम व निरपेक्ष आहे असा दावा 
करतात हे मला माहीत आहे. तथापि इज्तिहादचा 
आजही पुरता वापर करणे ज्क्य आहे ही सैद्धा- 
न्तिक भूमिका नाकारणे त्यांना कधीही शक्‍य झाले 
नाही... पण आता जग बदलले आहे, मानवी ज्ञान 
व विचार यांचा अनेक दिशांनी असाधारण असा 
विकास झाला आहे आणि त्यांनी मुक्‍त केलेल्या 
नव्या शक्‍ती इस्लामी जगापुढे ठाकल्या आहेत, 
त्यांचा प्रभाव त्या जगावर पडत आहे; या परि- 
स्थितीत आपण यापुढे या वृत्तीला का चिकटून 
रहावे हे मला समजत नाही. 
“ आजच्या पिढीचे जे उदारमतवादी मुसलमान 
आहेत, ते स्वतःच्या अनुभवाच्या प्रकाशात आणि 
आधुनिक जीवनाच्या बदललेल्या संदर्भात मूलभूत 
इस्लामी न्यायतत्त्वांचा फिरून अथे लावण्याचा 
आपल्याला हकक आहे असा दावा करीत आहेत व 
तो पूर्णपणे समर्थनीय आहे. इस्लामची शिकवण 
अशी आहे, की जीवन ही सतत प्रगत होत जाणारी 
अशी निर्मितीची प्रक्रिया आहे. यापासुन अनिवायं- 
पणे निष्पन्न होणारे तत्त्व असे, कौ प्रत्येक पिढीला 
स्वतःचे प्रश्‍न सोडविण्याची अनृज्ञा असळी पाहिजे. 
पुर्वीच्या पिढ्यांचे मार्गदर्शन त्यांना उपलब्ध असेल; 
पण त्यांच्यापासून कोणतीही बंधने त्यांच्यावर पड- 
णार नाहोत. ” 
मस्लिम न्यायव्यवस्थेत इज्तिहादचे जे स्थान 
आहे त्याचे, विशेषतः आधुनिक काळाच्या संदर्भात 
जे विवेचन केले आहे ते उपयुक्‍त आहे. पण एका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८३ 


प्रश्‍नाला त्यांनी स्पद्ष॑ केलेला नाही. इहवादी 
(सेक्युलर) भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत जग- 
णाऱ्या भारतीय मुसलमान नागरिकांच्या दृष्टीने 
इज्तिहादचे स्थान आणि प्रयोजन काय असेल हा 
प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केलेलाच नाही. ह्या प्रश्‍नाला 
भारतीय मुसलमान जर सामोरे जातील, तर हिंदूंना 
ज्याप्रमाणे श्रृतिस्मृतिपुराणांवर आपले कायदे आधा- 
रणे अशक्‍य आहे हे मान्य करावे लागले, त्याप्रमाणे 
भारतीय मुसलमानांनाही आपल्या कायद्यांचे अधि- 
ष्ठान म्हणून कुराण व सुन्ना यांना इतिहासात 
जमा करावे लःगेल हे त्यांना दिसुन येईल. हिंदू, 
मुसलमान, ख्श्रिस्ती, पारशी, ज्यू, शिख यांच्यासाठी 
भिन्न कायदे असणारही नाहीत. श्रीमच्छंकराचार्य हे 
हिंदूंच्या दृष्टीने पूज्य आहेत. पण हिंदूंसाठी कायदै 
काय असावेत हे सांगण्याचा त्यांना विशेष अधिकार 
नाही. एक विद्वान, सच्छील व्यक्‍ती म्हणून ते आपले 
मत जरूर व्यक्‍त करू शकतील व ते आदराने ऐकून 
घ्यावे हागेल,. पण त्यापलीकडे त्यांचा अधिकार 
जात नाही, राजे फाद यांचे स्थान असेच असेल, 
श्रीमच्छंकराचाये भारतीय नागरिक तरी आहेत. 

ही सरळ गोष्ट आहे. मग भारतीय मुसलमान 


मुस्लिम कायद्यांत काय सुधारणा कराव्यात याचा 


विचार करताना भारतीय राज्यघटनेत ग्रथित केलेली 
सामाजिक साध्ये, मार्गदर्शक तत्त्वे, न्यायाची संक- 
ल्पना यांचा आधार न घेता इज्तिहादचा वापर 
करायला आज किती अवकाश आहे, ट्युनिश्ियात 
काय झाले आणि पाकिस्तानात काय झाले, हे प्रश्‍न 
का उपस्थित करतात ? विद्वान आणि पापभिरू 
मुसलमानांना इज्तिहादचा वापर करून आजही 
कायद्यात बदल करता येईल अकज्ली झकेरिया यांची 
भूमिका आहे. पण भारतीय लोकप्रतिनिधींना हा 
अधिकार आहेकी नाही? 

भारतीय मुसलमानांना मुस्लिम वैयक्तिक कायदा 
हा जर स्वत:च्या अस्मितेचा (आयडेन्टिटी) भाग 
वाटत असेल, तर अस्मितेच्या ह्या संकल्पनेचे त्यांनी 
नव्याने परीक्षण केळे पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेला 
जो भारतीय समाज अभिप्रेत आहे, त्याचा भारतीय 
अस्मिता हा मूलाधार आहे. सर्व सामाजिक व्यव- 
हार आणि व्यक्तिव्यक्‍्तींमधील कायद्याला मान्य 
नसलेली नाती राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वांशी सुसंगत्‌ 


सोरसंकलत 


असली पाहिजेत हे ह्या समाजाचे आधारभूत तत्त्व 
आहे. ह्याचा अथं हिंदू, बोद्ध, मुसलमान, स्थ्रिस्ती 
यांच्या धामिक संस्कृतीचा जो संपन्न वारसा आहे 
त्याला भारतीय सामाजिक जीवनात स्थान नाही 
असे नव्हे. हे स्थान राज्यघटनेच्या तत्त्वांशी 
सुसंगत असे असले पाहिजे, भारतीय राज्यघटनेचा 
मूलतत्त्वे ही केवळ कायद्याची तत्त्वे नव्हेत. 
आधुनिक ज्ञान आणि वैचारिक मंथन यांतून 


&<<<.2 (<<) (<<) (<<) > > >€> अ ७&<<.) (<< 6-2 6:22 ..€0>>€-> > 


गणेशा रामचंद्र वेद्य छत आगळा मराठी ग्रंथ! 


श्रीकृष्णामाहात्म्य 
( पुनमुंद्रण १९८३ ) 


स्कन्दपुराणातील कृष्णामाहात्म्याचा रसाळ, सुबोध व प्रासादिक ओवीबद्ध 
अनुवाद. पृष्ठसंख्या अंदाजे १६०. रसिक तसेच चिकित्सक संशोधक वाचकांना 


भरपूर विचारखाद्य. 


मर्यादित प्रती ! 


६<<>) €<2 6-2 >“ ह 2 €<< 2 60. €0० 60022 6च््छी 


ी 


यदा 1 <<) 26 > €ऱ्न्ड 


ष्र्छ 


निष्पन्न झालेली न्याय, नीती, वैयक्तिक व सामा- 
जिक कल्याण यांच्याविषयीची सहमती (कॉरन्सेन्सस ) 
त्यांच्यांत अंतर्भत आहे. भारतीय मुसलमानांना 
स्वतःच्या कायद्यांत सुधारणा करण्यासाठी इज्तिहा- 
दचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे असा आग्रह 
धरणे हे पुरोगामी पाऊल नव्हे. ते प्रतिगामी पाऊल 
आहे. ते अप्रत्यक्षपणे घाभिक सनातनीपणाला अधिक 
दढ करणारे पाऊल आहे. 


नुं 
। 


( 

[| 

[ 

प्रसिद्धी : विजयादशमी, दिनांक १६ ऑक्टो. १९८३. ॥ 
मुल्य रु. २०/- -- टपालखचे रु. ४/- [ 
| 

( 

[ 

[ 


३० सप्टेंबरपर्यंत आपली मागणी नोंदविणारांस किंमतीत ५ रुपये सूट ! 


त्वरा करा ! ! 


- संपर्काचा पत्ता - 
श्री. नी. लेले 
द्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (सातारा ) 
9-० 22 02002 0242“. 


ष्ट नवभारत ऑगस्ट, १९८३ 


६ वर प्रा. भालचंद्र नेमाडे ह्यांचा ' भाषांतरमीमांसेचे स्वरूप ढे 
जो प्रा. नेमाडे ह्यांनी ह्या निबंधात सुचविलेल्या दुरुस्त्या, तो 
नाहीत, ह्याबद्दल दिलगीर आहोत. त्या येथे देत आहोत. 
परिच्छेद पहिला; ओळ अखेरची -- 
एक विपर्यंय म्हणून मानणे अधिक सयुक्तिक वाटते. 
एक भेद म्हणून मानणे अधिक सयुक्तिक वाटते. 
परिच्छेद दुसरा; ओळ पहिली -- 
विपर्ययाचे रैलीशास्त्रीय तत्त्व भाषांतराच्या... 
भंदाचे शेलीशास्त्रोय तत्त्व भाषांतराच्या. . . 
परिच्छेद दुसरा; ओळ १८ वी-- 
...वाक्‍्याबाहेरोल वाक्‍्यसमृहाच्या ,.. सूक्ष्म ... 
,..वाक्‍्याबाहेरील वाक्यसमूहाच्या घटकांमध्ये सापडू शकतील. आणखी 
एक महृत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सूक्ष्म... 
पृष्ठ ३०, स्तंभ २; परिच्छेद दुसरा; ओळ दुसरी -- 
मूळ ! मूळ संस्कृतीचे मूळ 
दुरुस्ती : मूळ साहित्यकुृतीचे मूळ 
संदर्भग्रंथांतील ५ व्या क्रमांकाच्य़ा पुस्तकाचे प्रकाशनवषे १९६४ असे आहे. 
संदभ्भंग्रंथांतील ९ व्या व १९० व्या क्रमांकावरील संदभंग्रंथांची नावे गाळण्याचौ इच्छा प्रा. नेमाडे 
ह्यांनी कळविली होती. - संपादक 


साभार पोच 


$ः वाट वळणावळणाची (कादंबरी )- डॉ. भा. ल. $ दिक्ान्तर (प्रवासवर्णन)- रमेश मंत्री; श्रीविद्या 
पाटील; श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे-४११ ०३०; ण प्रकादन, पुणे-३०६, १९८३; पृ. १०८३ किमत 
१९८३; पृ. २२७; कि, ५५ रु. २० रु. 

. फुष्णाकाठचे यज्ञयोगी- ( श्रोताचायं धुंडिराज. % विदर्भ संज्लोधन मंडळ वाषिक १९८२- संपादक 
शास्त्री दीक्षित-बापट जीवन-स्मृतिग्रंथ)-संकलन प्रा. श्रो. मा. कुलकर्णी; विदर्भ संशोधन मंडळ, 
चि. धुं. बापट, शब्दांकन श्री. पृ. हिलकर; नागपूर; १९८३; पृ. २१९: कि. १५ रु. 
स्वाध्याय प्रकाशन, स्वाध्याय मंदिर, पांचवड, ु चि. त्र्यं. खानोलकरांच्या शोधात- दप्रा दडकर, 
ता. वाई (जि. सातारा); १९८३; पृ. ३६६; मौज प्रकाशन; मुंबई-४००००४; १९८३; 
कि. ७५ रु. पृ. २२३; कि. ५५ रु. 

% रस्ता ( कादंबरी )- मुल्कराज आनंद, अनु अ कला आणि मानव- बा. सी. मढंकर; भाषांतर 
प्र. श्री. नेरूरकर; श्रीविद्या प्रकादन, पुणे-३०; / रा. भि जोशी; मौज प्रकाशन, मुंबई ४००००४ 
१९८३; पृ. ७२; कि. १५ रु. १९८३; पृ. ८६; कि. रु. १६.५०. 

गोपाळ गणेश आगरकर-सुनंदा देक्वपांडे, श्र.विद्या क॑ चावडी- दया पवार; दिनपुष्प प्रकाशन, कृष्णा, 
प्रकाशन, पुणे-३०; १९८३; पृ. २९०; किमत ७ १२ बी, केळेवाडी, गिरगाव, मुंबई-४००००४; 
५० रु, १९८३; पृ. १६८; कि. २० रु. 


| नवभारत । ऑगस्ट १९८३ 
रिढ्ट्टांाटत ऐ०. 5&7' -29 810 ल्था060 (0 ०४. फछॉ॥0प 16-0991161-1.100106 ]द्र०. 6 


0-“२९७.-७..-३.. -र.. -क.. -क.. र. -.. -. ६ ७. ७. ७. ७... ७. ७.” 


क्रि 10660 0010702270767/8 000007 -- 


772 .4॥/ ॥पवाब ॥व्वशल्य//०श 
०7 ८०-०७९/4॥॥/८ (9॥0)7/171177172' 


/॥॥॥॥/५ ॥.४7. 


षा. ४. ७. 0एपप्राए 


शिक्षा 1016001 


6 
6 
] 
6 
शी 
6 
९ 
6 
9 
6 
6 
१ 
शी 
0 
6 
6 
शी 
? 
6 


शा. 1). 1. ?8॥॥॥0॥71, 


॥1)]०5!तल 


> 
शै 
र 
र 
9 
र 
0 
१ 
९ 
र 
र 
र 
| 9 
१ 
9 
है 
१ 
9 
र 
श 
१ 
१ 


“२७. “७ “क. “२७. “७.२७. ७.७. “७. “७. ७. “७-७. -क-र. 
हे मासिक श्री. ग. दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
मे. पुं. रेगे यांनी प्राज्ञषपाठशाळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


अनुक्रमणिका 


